भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि 
मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


नेमाडेंच्या देशीयता ह्या संकल्पनेचा सविस्तर झाडा घेतल्यानंतर त्यांच्या भाषाविषयक 
विचाराकडे सहज वळता येईल. नेमाउेंचा भाषाविषयक विचार हा प्रामुख्याने 'साहित्याची भाषा' 
या ग्रंथात समाविष्ट आहे. ह्याखेरीज 'टीकास्वयंवर' या ग्रंथातील “भारतीयांचे इंग्रजी लेखन', 
'अंन अंथालांजी ऑफ मराठी पोए्ट्री', 'मराठी कवितेची इंग्रजी भाषांतरे', सुर्वे, करंदीकर, संत', 
‘अरुण कोलटकर : ट्वीमाषीक कवित्व', इंग्रजीचा मराठीवरील प्रभाव' आदी लेखांत त्यांचा 
भाषाविचार संकलित झाला आहे. “साहित्याची भाषा" या ग्रंथातील जवळजवळ सर्वच विचार हे 
पाञ्चात््य भाषाविज्ञान व दौलीविज्ञानातून उसने घेतलेले आहेत. ते कोणत्याही अर्थाने देशी 
नाहीत. त्यामुळे देशीयतेच्या संदर्भात त्यांचा विचार करण्याची आव्यकता नाही. मुळातच 
त्यातील विचारांशी फारसे मतमेद नसल्याने हे मान्य करायला काहीच हरकत नाही. इथे इंग्रजी 
भाषेचा विचार करतानाच मी आपल्या संपूर्ण शिक्षणपद्धतीचा विचार जाणीवपूर्वकच मांडला 
आहे; कारण मुख्य उपाययोजना हिक्षणातच असते. नेमाडेंनी तिचा विचार केला नाही तरी 
आपणास तो केलाच पाहिजे. देशीयतेच्या अनुषंगाने नेमाडेंनी जो विचार मांडला आहे त्यात 
खालील गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. 

१, देशीयता ही फक्त देशी भाषेतच चांगल्या रीतीने व्यक्त होते. 

२. इंग्रजी ही परकीय भाषा आहे व तिचे भाषिक वर्चस्व आपण सहन करू नये. 

“टीकास्वयंवर” मधील सर्व लेखांवर ह्या दोन मुख्य विचारांचा प्रामुख्याने प्रभाव पडला 
आहे. “भारतीयांचे इंग्रजी ठेखन' द्या लेखात त्याचा सविस्तर विचार नेमाडेंनी केला आहे. 

आज झपाट्याने बदलत चाललेल्या जगात इंग्रजीचा बिचार करताना आपणाला सात 


प्रकारचे इंग्रजी भाषिक विचारात घ्यावे लागतात. 


१, ज्यांची इंग्रजी ही मातृभाषा आहे आणि ज्यांच्या पूर्वजांची भाषा इंग्रजीच होते असे 


लोक. | 
२. ज्यांचे आई-वडील इंग्रजी भाषीक नव्हते, तर वेगवेगळ्या भाषांत वाढलेले होते, पण 


ज्यांची आपापसांत बोलण्याची संपर्क-भाषा इंग्रजी होती आणि त्यामुळे ज्यांच्या मुलांची इंग्रजी 


टीकाहरण / १८७ 


Scanned with CamScanner 


h 


भारतीय दिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
I 


हीच कुटुंबमाषा बनली असे इंग्रजीभाषिक लोक. 

३. ज्यांचे आई-वडील इतर भाषिक असून ज्यांची कुटुंबभाषा इग्रजेतर होती, ज्यांचे 
शिक्षणाचे माध्यमही इंग्रजेत्तर होते; पण ज्यांना संशोधन, नोकरी वा व्यापारधंद्यानिमित्त इंग्रजी 
भाषिक राष्ट्रात स्थायिक व्हावे लागले असे इंग्रजी भाषिक लोक. (अ) त्यातही आपली मातृभाषा 
सरावाने कायम ठेवणारे ब (ब) आपली मातृभाषा जे इंग्रजीच्या अपरिहार्य वापराने मातृभाषेच्या 
सरावाला पारखे होऊन तिला गमावून बसलेले लोक. 

४) आपल्या ज्ञानाचा आवाका वाढावा म्हणून इंग्रजी शिकून आवश्यकता असेळ तिथे, 
इंग्रजी बोलणारे इंग्रजेतर लोक. 

५) केवळ हौस म्हणून इंग्रजी भाषा शिकणारे इंग्रजी भाषिक इंग्रजेतर लोक. 

६) ज्यांचे आईवडील इंग्रजेतर असून ज्यांची कुटुंबभाषाही इंग्रजेतर आहे, पण ज्यांच्या 
आईवडिलांनी व्यवहारिक फायदा आहे असे गृहीत धरून ज्यांना इंग्रजी माध्यमात घातले आणि 
त्यामुळे जे इंग्रजीत बोलतात असे लोक. 

७) ज्यांचे आईवडील इग्रजेतर आहेत, ज्यांची कूटुंबभाषा इंग्रजेतर आहे आणि ज्यांचे 
शिक्षण इंग्रजेतर भाषेत होऊनही जे केवळ इप्ेशन मारण्यासाठी किंवा आंतराष्ट्रीय होण्यासाठी 
इंग्रजीत बोलतात व लिहितात असे लोक. 

ह्यातील पहिल्या प्रकारचे, चौथ्या प्रकारचे व पाचव्या प्रकारचे इंग्रजीमाषिक लोक नेमाडेंना 
मान्य आहेत असे त्यांच्या विवेचनावरून वाटते. दुसऱ्या, तिसऱ्या, सहाव्या प्रकारांविषयी त्यांची 
मते नीट व्यक्त झाळेली नाहीत. सातव्या प्रकाराला त्यांचा कट्टर विरोध आहे. सहाव्या प्रकारालाही 
त्यांचा असाच विरोध दिसतो. मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बंद कराव्यात असे मात्र नेमाडे 
चुकूनही कुठे म्हणत नाहीत हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. वास्तविक नेमाउँचे भाषाविषयक विचार 
बघता ही मागणी त्यांनी ठामपणे करायला हवी होती. यातील सातव्या प्रकारात इंग्रजीत लेखन 
करणाऱ्यांना नेमाडेंनी केलेला विरोध कुणीही मान्य करावा. ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी नाही आणि 
जे परदेश्वात सेटल झालेले नाहीत अशा लोकांनी ह्या देशात राहून इंग्रजी भाषेत लेखन करणे हा 
शुद्ध गाढवपणा आहे. मात्र नेमाडे सरसकट सर्वच लेखनाला हा न्याय लागू करतात. मला मात्र 
केवळ ललित वाड्मयाळाच हे म्हणणे लागू करावेसे वाटते. कारण ललित वाड्‌ मयातील भाषा ही 
हवेत इवासोच्छ्वास करण्याइतकी नैसर्गिकपणे आत येणे व बाहेर पडणे आवश्यक असते. शास्त्रीय 
वाड्मयात मुळातच भाषा ही अधिक साधन असल्याने तिथे मात्र इंग्रजीत अभिव्यक्ती करायला 


ee TO SR 
टीकाहरण / १८८ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


काहीच हरकत नाही. खुद्द नेमाडेंनी आपले वैचारिक लेखन इंग्रजीतही केलेले आहे हे इथे मुद्दाम 
नमूद करावेसे वाटते. 

ललित वाड्मयातील भाषेच्या प्रश्‍नाचे खेर गुंतागुंतीचे प्रश्‍न हे दुसऱ्या प्रकाराशी निगडित 
आहेत आणि येऊ घातलेल्या काळात हा प्रकार लोकसंख्येच्या दृष्टीने प्रचंड वाढत जाणार आहे. 
नेमाडेंनी ह्या वर्गाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून आपले विचार मांडले आहेत. 

हा वर्ग जगात आज दोन पातळ्यांवर अस्तित्वात आहे. 

१) आंतरराष्ट्रीय पातळी : यात आई व वडील दोघे दोन देशांतले असतात व त्यांच्यातले 
संभाषण इंग्रजीत चालल्याने अपत्याची भाषा इंग्रजी बनते. 

२) आंतरदेशीय पातळी : यात एकाच देशातील दोन भिन्न भाषिक प्रांतांतील आईवडील 
असतात व त्यांच्यातील संपर्क-भाषा इंग्रजी असल्याने अपत्याची भाषा इग्रजी असते. 

ह्या दोन्ही पातळ्यांचा आपणाला गांभीर्याने विचार केल्याशिवाय इंग्रजीचे भारतातले 


स्थान निश्‍चित करता येणार नाही. 
पहिल्या पातळीवरून निर्माण होणारा प्रश्‍न आहे, इंग्रजी ही नव्या ग्लोबलायझेदानच्या 


युगातील जगाची लिंग्वाफ्रँका बनणार आहे का ? 

अलीक डेच फ्रान्समध्ये तिथल्या राज्यशासनाला शासकीय कारभारात इंग्रजी दाब्द 
वापरल्यास शिक्षा देण्याची तरतूद असणारा कायदा करावा लागला. कारण फ्रान्समधल्या लोकांनी 
जवळजवळ ५ ते १०% दाब्द इंग्रजी वापरायला सुरवात केली. जो देश १९८५ पूर्वी अमेरिकेकडे 
संशयित नजरेने पहायचा, पॅरिससारख्या राजधानीत अमेरिकनांना स्ेदाल ट्रीटमेंट नाकारायचा 
तोच देश आज इंग्रजीच्या संदर्भात बदलू लागलाय. हे परिवर्तन ग्लोबळायय्नेशानने घडवलेले आहे. 
ज्या रिया, चीन व जपान यांची भाषिक उदाहरणे आपण आदर्श म्हणून डोळ्यासमोर ठेवायचो 
तेच देश आज इंग्रजी संभाषण शिकवणाऱ्या क्लासेसची संख्या झपाट्याने फुगवत चालले आहेत. 
अमेरिकन संस्कृतीचा प्रभाव सर्वच देशांतील नव्या युवा पिढीवर झपाट्याने वाढत चाललाय. 
पोशाखापासून नृत्यरौली व संगीतापर्य हा प्रभाव वाढतोच आहे. विसाव्या तकातील सर्वश्रेष्ठ 
कला 'चित्रपट व टीव्हीपट' आज सर्वात जास्त इंग्रजीतून वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळ्या 
चेनेल्सच्याद्वारे अवतरत आहेत. द्या सर्व पाइ्वभूमीवर इंग्रजीला अस्पृशय मानून चालणार आहे 


का? 
कुठल्याही भाषेचा लिंग्बाफ्रँका म्हणून विचार करायचा असेल तर भाषा प्रथम मानवी 


enor 


टीकाहरण / १८९ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यभाचा प्रश्‍न 
आयुष्यात काय काम करते ते पाहिले पाहिजे. सर्वसाधारणपणे भाषेबाबत एक मोठा गैरसमज 
बऱ्याच भाषा झाखज्ञांनी व कलातत्ञांनी बाळगला आहे. तो म्हणजे भाषा जशी व्यवहारात वापरली 
जाते तसे शित्पकळेचे पाषाण किंवा धातू, चित्रकलेचे रंग, संगीताचे ध्वनी व्यवहारात वापरले 
जात नाहीत. मर्ढेकरांनी तर द्य गृहीताच्या आधारे त्यांच्या सौंद्यमीमांसेत कवितेला दुय्यम 
स्थान दिले आहे. (पहा : आर्टस्‌ अँड मॅन, पॉप्युलर बुक डेपो, पेज रोमनमधील ९ ते १०) भाषा 
ही व्यवहारात वापरली जात असल्याने, ती अर्थसापेक्ष असल्याने, ती इतर कलासंदर्भात दुय्यम 
ठरते असे त्यांना वाटते. नेमाउँनीही “साहित्याची भाषा' पान १० ते ११ वर म्हटले आहे : 
“तर कलांची माध्यमे (शिल्पकलेचे पाषाण किंवा धातू चित्रकलेचे रंग, संगीताचे ध्वनी) 
भाषेइतकी मानवी जीवनाची सर्वस्पर्शी भाग झालेली नसतात. की ती मानवी जीवन इतक्या 
विस्ताराने वा खोळीने व्यापणाती नसतात. शिवाय भाषेचे संदेशवहन आणि चिंतन म्हणून जसे 
महत्त्व आहे तते पाषाण, धातू, रंग, ध्वनी यांचे स्वतंत्र महत्व मानवी जीवनात दाखवता येत 
नाही. पाषाणाचे खास मानवी जीवनाशी अतूट ठरलेले असे स्वतंत्र कार्य नाही. त्यामुळे शिल्प 
पाषाण : साहित्य : भाषा अले ठोकळेबाज समीकरण भाषेच्या बहुधर्मित्चामुळे शक्‍य होत नाही. 
संदेशवहन उत्तम करणे हे भाषेचे मूळ कार्य मानून मग साहित्यात भाषेचा वापर होतो तते 
पाषाणाचे किंवा रंगाचे मूळ कार्य ठरवता येत नाही. त्यामुळे भावकवितेत भाषा हे माध्यम असते 
तर निबंधात ते प्रायः साधन असते. कादंबरीत ते कधी साधन म्हणून तर कधी माध्यम म्हणून 
येते. नाटकात ती मात्र साधन बनून येते. सारांश, साहित्यप्रकातनुसात भाषेचा वापर बदलत 
असतो. १7 
नेमाडेंचा वरील विचार मर्देकरांच्या भाषेत सांगायचा तर पाषाण किंवा रंग यांना मूळ कार्य 
नसल्याने ते अर्थनिरपेक्ष होतात म्हणूनच शुद्ध राहतात. म्हणूनच त्यांचा माध्यम म्हणून होणारा 
वापर हा अधिक शुद्ध असतो. मर्देकर या शुद्धतेला महत्त्व देऊन या माध्यम कलांना कवितेपेक्षा 
शुद्ध मानतात. तर नेमाडे ह्याउलट भाषेचे मूळ कार्य अधोरेखित कल्न ते माध्यम म्हणून अधिक 
व्यापक व सखोल मानतात. याचाच अर्थ असा की मर्ढेकर व नेमाडे या दोघांनाही भाषा ही 
माध्यम व साधन म्हणून काम करते व रंगद्रव्य, शिल्पद्रव्य साधन म्हणून जवळवजवळ काम 
करत नाहीत असे म्हणावयाचे आहे. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती नेमकी उलटी आहे. 
खरेतर मानव जगताना अनेक साधने निर्माण करत असतो. बसण्यासाठी खुर्ची, 
झोपण्यासाठी अंथरूण, राहण्यासाठी घर वगैरे. ह्या सर्व वस्तू निर्माण होत असतानाच माणूत 


PT MPSS SDTOEIS PSOE IRONS ARS यी 


टीकाहरण / १९० 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाच। प्रश्‍न 


णंशारशाशाशाशिशार?रणाशिरशः॑0?॑॑?्॑‌??रणाननननू-- 


त्यांना सौष्ठव देतो. या सौष्ठवाबरोगरच तो त्यांना रंग देतो आणि सर्वात दोबटी त्या बस्तूळा अर्थ 
देतो. त्याच्या भोबतालच्या सर्वच वस्तूंना सोष्ठव असते. आपसुख रंग असतोच. द्या वस्तूंना 
क्रिया असते. त्यामागे ध्वनी असतो. काही क्रियांमागचा ध्वनी सूक्ष्म असतो. तो मानवालाही 
ऐकू येत नाही. काहींचा स्थूल असतो ब तो मानवाला ऐकू येतो. द्या सर्व वस्तूतून मानव स्वत: 
काही वस्तू निर्माण करतो उदा. खुर्ची, पंखा, रंग ह्या सर्वाना रंग, सौष्ठव, ध्वनी असतोच. याचाच 
अर्थ ज्याला चिन्हात्मक वापर म्हणता येईल तो रंगद्रव्य, धातूद्रव्य, पाषाणद्रव्य, ध्वनीद्रव्य यांचा 
होत असतोच. खुर्ची बनवतानाच तिचा आकार, रंग व ती ओढताना तिचा होणारा आवाज 
(एखाद्या खुर्चीचा फार आवाज होत असेल तर आपण ती नाकारतो) ह्या सर्व गोष्टी ध्यानात 
घेऊनच निर्मिती केली जाते. आपल्या रंगसंवेदना, सौष्ठवसंवेदना (मी इथे रंग केवळ स्पष्ट कळावे 
म्हणून वेगळे काढतोय. प्रत्यक्षात सौष्ठव आणि रंग वेगळे नसतात.) ध्वनिसंबेदना ह्या अतिशय 
जागृत असतात आणि आपण त्या अर्थसंवेदनाइतक्या साधन म्हणून वापरत असतो. सर्वच 
वस्तूंचे रंग ब सौष्ठव आपण भोगत असतो. आपल्या प्रत्येक वस्तूच्या निवडीमागे आणि वस्तूंच्या 
मांडणीमागे हया संवेदना कार्यरत असतात.आपल्या ध्वनिसंवेदना तीव्र असतात म्हणूनच आपण 
केवळ ध्वनीसंवेदनेवरून व्यक्तींचे आवाज, प्राण्यांचे ध्वनी आणि वस्तूंचे ध्वनी ओळखत असतो. 
त्यांचे वर्गीकरण करत असतो. दुर्दैवाने आपणाला अर्थाची इतकी घाण सवय झालेली असते की 
जणू काय अर्थ म्हणजेच संवेदनांचे सर्वस्व आहे अशा थाटात आपण जगत असतो आणि 
ध्वनिचिन्हे, सौष्ठवचिन्हे, रंगचिन्हे, अभिनयचिन्हे ही सर्व आइायनिर्णयने आहेत आणि त्यांच्या 
साहाय्याने आपण झाब्दापलीकडचे संदेशवहन सतत करत असतो हेच आपण विसरून जातो. 
खरे तर ध्वनि, सौष्ठव, रंग, अभिनय ह्या गोष्टी इतक्या साधन म्हणून वापरत असतो की उद्या जर 
त्या गायब झाल्या तर जगणे मुशिकल होऊन बसेल. नुसता अर्थ घेउन तुम्ही काय करणार ? 
कपाळ ? खरेतर अर्थही ध्वनिमुळे वा सौष्ठवामुळे व्यक्त होतो. अर्थयुक्त ध्वनी किंवा सौष्ठव 
म्हणजेच भाषा असे म्हणता येईल, अन्यथा स्वर व व्यंजने म्हणजे पोकळ ध्वनी आहेत. हे ध्वनी 
अर्थशून्य असतात. मानव त्यात बौद्धार्थ किंबा मनार्थ भरतो. थोडक्यात, जिला आपण आज 
माषा म्हणतो ती प्रत्यक्षात बौदधरथ किंवा मनार्थ असते. मानवासाठी प्रत्येक वस्तू सौष्ठव, रंग, 
ध्वनी यांच्याबरोबरच निर्णयनयुक्त असते. प्रत्येक वस्तूचे सौष्ठव, रंग, ध्वनी ब निर्णयन हे सगळेच 
गुणधर्म महत्त्वाचे असतात. ह्यातील निर्णयन हा मानवाने दिलेला असतो म्हणून तो दुय्यम मानणे 
किंवा सर्वश्रेष्ठ मानणे ह्या दोन्हीही टोकाच्या भूमिका आहेत. मानब ह्या जगात अनेक वस्तू निर्माण 
on याभ 


टीकाहरण / १९१ 


Scanned with CamScanner 


मारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


करतो तसेच निर्णयनही निर्माण करतो. अनेक गुंतागुंतीच्या वस्तू मानवाने नंतरच शोधल्या 
तसेच निर्णयन हीही अलीकडेच शोधलेली गोष्ट आहे. काही गोष्टी केवळ ध्वनीलाच शक्‍य असतात, 
काही केवळ सौष्ठवालाच शक्य असतात. तुम्ही सौष्ठव असेल तरच खुर्चीवर बसू शकता. किंवा 
कंठात आवाज आहे म्हणूनच मानव फोनवर ओळखू शकता. तसेच काही गोष्टी केवळ अर्थालाच 
शक्य असतात. ह्या अर्थचिन्हांचे एका विशिष्ट पद्धतीने दळणवळण असते. हे अर्थनिर्णयन महत्त्वाचे 
आहे. किंबहुना मानवाचे सर्व बुद्धिवेभव त्यात आहे हे खरे, पण अर्थनिर्णयन म्हणजे अंतिम सत्य 
नव्हे. अन्यथा निसर्ग काही अर्थनिर्णयन करत नाही. तो केवळ असतो. त्याला त्यामुळे मानवापेक्षा 
कनिष्ठ समजता येईल का ? मानवाचा अर्थ भाषाकेंद्री दृष्टिकोन हा मानवाला आज ह्या निर्णयाप्रत 
घेऊन आला आहे. आपण निसर्ग हवा तसा रुपांतरू शकतो. हा दृष्टिकोन मानवाला अर्थ भाषेमुळे 
दाक्य झाला. पर्यावरणवाद्यांच्या लक्षात हा मुद्दा आलेला नाही म्हणूनच नेमाडेसुद्धा भाषाविज्ञान हे 
सर्वश्रेष्ठ शास्र आहे असे “साहित्याची भाषा' या ग्रंथात पुनः पुन्हा सांगतात. वास्तविक हे 
भाषाविज्ञान जेव्हापासून जगातील मानव्यशाखांच्या इतिहासात केंद्रस्थानी आले आहे तेव्हापासून 
पर्यावरणाची नासाडी प्रचंड वाढलेली आहे. जर आपणाला पर्यावरणाचा खरोखरीच गांभीर्याने 
विचार करावयाचा असेल तर भाषाविज्ञान हे केंद्रस्थानावरून हटवून कलाविज्ञान आणले पाहिजे. 
ह्या कलाविज्ञानात अर्थ भाषा ही केंद्रस्थानावहून हटवून चित्रपट व टीव्ही हा केंद्रस्थानी आणला 
पाहिजे आणि अर्थाइतकेच वस्तूंचे सौष्ठव, रंग, संगीत ह्या चिन्हांना वजन देऊन मानवाची 
कलासंवेदना अर्थप्रधान ठेवण्याऐवजी ध्वनिसौष्ठव प्रधान केली पाहिजे. विज्ञान हे अर्थप्रधान 
राहिले तरी तिथेही ध्वनिसौष्ठवाचा वापर अधिक व्हायला हवा. अर्थाधीन राहण्यापेक्षा अर्थातित 
राहणे हे अधिक आनंददायी असते हे या जगाला सांगणे आवश्‍यक आहे. ध्यान हे विचारापेक्षा 
जोपर्यंत महत्त्वाचे ठरत नाही तोपर्यंत मानवजातीला भयापासून, दु:खापासून आणि यातनातून 
मुक्त होता येणार नाही. ध्यान म्हणजे अर्थातीत होणे हे इथे सांगायला नकोच. अर्थातीत होणे हाच 
निरर्थकतेवरचा उपाय आहे. 

वरील सर्व विवेचन करण्याचे कारण नेमाडेंचा विचार हा भाषाविज्ञानाभोवती फिरतो 
आणि गेली ५० वर्षे भाषाविज्ञानाची एक वैचारिक दादागिरी संपूर्ण युरोपभर चालू आहे. 
तत्त्वज्ञानापासून समाजशास्त्रापर्यंत सर्वच मानव्यशाखांवर भाषाविज्ञानाची ही दांदागिरी चाळू 
असून तिने नकळतपणे मानवाला निसर्गापेक्षा श्रेष्ठ स्थान दिले आहे. कारण भाषा ही मानवनिर्मित 
आहे. त्याचे दुष्परिणाम युर।पियन, अमेरिकन लोकांना कळतील तेव्हा कळतील, पण आपण तरी 


टीकाहरण / १९२ 


=-= 


| 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रदन 


भारतात येऊ घातलेल्या तरुण पिढीने ही भाषाविज्ञानाची दादागिरी फेकून द्यायला हवी. नेमाडे ` 
ह्या दादागिरीला बळी पडले ह्यत नेमाउँचा दोष नाही. कारण ह्या दादागिरीचा धोका जिथे युरोपियन 
लोकांना कळलेला नाही तिथे भारतातील लोकांना, जिथे अजून भाषाविज्ञान विकसितही झालेले 
नाही तिथे, तो कळेल असे वाटत नाही. याचा अर्थ भाषाविज्ञान नको असा नाही, फक्त भाषा 
म्हणजे सर्वस्व नव्हे हे ध्यानात घेऊन विचार व्हावा. युरोपियन लोकांना सर्वच अक्कल दिलेली 
नाही हे फक्त ध्यानात घ्यावे. अनुभव म्हणजे अर्थ नन्हे. अनुभवात प्रथम सौष्ठव, ध्वनी ह्या गोष्टी 
येतात आणि मग अर्थ येतो. निसर्गात प्रथम सौष्ठव व ध्वनी असतात ब नंतर मानवी अर्थ येतो. 
सौष्ठवाचा सौष्ठव म्हणून, ध्वनीचा ध्वनी म्हणून अनुभव घेण्याला आपण आज पारखे झालो 
आहोत. त्याला कारण भाषेची, मानवावर चाललेली दादागिरी. ही दादागिरी संपवायची असेल 
तर विज्ञानाबरोबर ध्यानाची प्रतिष्ठापना होणे आवदयक वाटते. आणि ध्यानाची पूर्वतयारी, कला 
चांगल्यारीतीने करून घेऊ शकते. किंबहुना बिज्ञानातून तंत्रज्ञान जसे निर्माण होते तसेच ध्यानातून 
कला निर्माण होते. ह्या दोन्हीची मानवाला आज गरज आहे. भाषाविज्ञानाची, भाषेची व विचारांची 
मानवी जीवनावरील ब मनावरील दादागिरी हा ह्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. (इथे ध्यानाचा 
अर्थ धर्म असा कुणी घेऊ नये. ध्यानाचा संबंध निर्विचार होण्याशी आहे. धर्म हा एक विचार 
असल्याने त्याचा ध्यानाशी काडीचाही संबंध उरलेला नाही.) 
भाषाविज्ञान हे सर्वश्रेष्ठ मानव्यविज्ञान नसून तेही इतर मानव्यविज्ञानाप्रमाणे एक 
'मानव्यविज्ञान आहे हे लक्षात घेल्यानंतर आपण भाषेचा अधिक स्वच्छपणे विचार करू शकतो. 
त्याचबरोबर कला म्हणजे काय ? हेही स्पष्टपणे पाहू राकतो. | 
माषेप्रमाणेच ध्वनीनिर्णयन व सौष्ठवनिर्णयनही व्यवहारात तितकेच प्रचलित असते. किंबहुना 
भाषेपेक्षा जास्त प्रचलित असते. हे लक्षात घेतले की मर्देकरांचा, भाषा व्यवहारिक साधन असते 
म्हणून भाषिक कलांना दुय्यम ठरविण्याचा प्रयत्न किती फोल आहे हे सहज लक्षात येईल. प्रत्यक्ष 
जगताना ध्वनीसौष्ठावचिन्हांची आपणाला इतकी सवय झालेली असते की चित्रकला किंवा 
शिल्पकला ह्यातील सौष्ठव आस्वादताना अनेकदा ही सवय आड येते. केवळ शब्दच वापरून 
वापरून गुळगुळीत व शिळे झालेले नसतात तर वस्तूंची सौष्ठवचिन्हे (ह्यात रंगही येतात) व 
ध्वनीचिन्हेही वापरून वापरून शिळी व गुळगुळीत झालेली असतात. किंबहुना शब्दापेक्षा सौष्ठव 
अधिक सवयीचे असते. त्यामुळे मर्ढेकरांची कसोटी लावायची ठरवली तर सौष्ठवकला अधिक 
दुय्यम होतील,(माणूस प्रथम डोळे उघडतो, प्राणी डोळे उघडू शकत नाही हे एक जीवशास्त्रीय 


टीकाहरण / १९३ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न ' 


सत्य आहे) तसेच नेमाडे म्हणतात त्याप्रमाणे भाषेला अधिक खोली वगैरे काही नसते. सौष्ठव 
व ध्वनी हेही व्यवहारिकही असतात. भाषेचे नेमाडेंनी (१) व्यवहारभाषा (२) शास््रभाषा 
(३) साहित्यभाषा असे स्तर कल्पलेत. सौष्ठव ब ध्वनीलाही हे तीन स्तर आहेत. (१) व्यवहारिक 
सौष्ठव व ध्वनी (२) शास्रीय सौष्ठव ब ध्वनी (गणित ब भूमिती तर पूर्णपणे ह्यावरच उभी आहेत), 
आधुनिक काळात शास्त्र भाषेने शिकवण्याबरोबरच चित्रपट व टीव्हीपट यांच्या साहाय्याने शिकवणे 
हे अधिक फलदायी मानतात. प्रयोगशाळेतील शास्रीय प्रयोग तर सौष्ठव व ध्वनिप्रधानच असतात. 
केमिकल्स कशी ओळखायची किंवा निळा लिटमस तांबडा होणे वगेरे गोष्टी सोष्ठवावरच अवलंबून 
असतात. भौतिकशास्त्रात ध्वनी महत्त्वाचा असतो. (३) कलासौष्ठव (द्यात शिल्प, चित्र, फिल्म, 
, नाटक, नृत्य वगैरे कला येतात.) व कळाध्वनी (ह्यात संगीत येते). सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, 
नेमाडेंनी मानवी जीवनात भाषेला दिलेले केंद्रीयस्थान चुकीचे वाटते. साहित्य हे जसे व्यवहारिक 
भाषेची उन्निर्मिती (हा शब्द मी प्रभाकर पाध्येंच्या 'सौंदर्यानुभव' ह्या ग्रंथातला वापरतोय) आहे. 
तसेच शिल्पचित्र ह्या कला व्यावहारिक सौष्ठवचिन्हाची फिल्म, नाटक ह्या कला व्यावहारिक 
घटनाचिन्हाची नृत्य, अभिनय ह्या कला व्यावहारिक देहमुद्रांची उन्निर्मिती आहे. साहित्यात जसे 
काव्य आणि गद्य असे दोन प्रकार होतात तसेच शिल्पकलेत शिल्प व पुतळा, चित्रकलेत पेंटिंग व 
कमर्शिअल डिझाईन व फोटेग्राफी, देहकलात नृत्य व अभिनय, फिल्ममध्ये चित्रपट व डॉक्युमेंटरी असे 
दोन प्रकार होतात. पु. शि. रेगेंनी पॉल ब्हेॅळरीचे कोटेशन छांदसीमध्ये दिले होते. त्यांच्या मते गद्य म्हणजे 
चालणे आणि काव्य म्हणजे नृत्य करणे होय. प्रत्यक्षात हे मत अत्यंत चुकीचे आहे. ते दुरुस्त करून मी 
म्हणेन की गच्च म्हणजे अभिनय व काव्य म्हणजे नृत्य होय. चालणे हे व्यावहारिक आहे. अभिनय हे 
उन्नयन आहे. नेमाडे म्हणतात तसे गद्य हे व्यावहारिक भाषेने युक्त असते हे वरकरणी सत्य वाटले तरी 
प्रत्यक्षात अभिनय जसा नेहमीच्या चालण्या-बोलण्याचे, वागण्याचे उन्नयन होऊन जन्मतो तसेच 
गद्यही व्यावहारिक भाषेचे उन्नयन होऊन जन्मते. देह एसीही व्यवहारात संदेशवहन,करत असतोच 
तसेच भाषाही संदेशवहन करत असते. दोन्हींचेही कलेत उन्नयन होते. हे उन्नय जह त्या त्या 
कलेतील माध्यमाचे व्याकरण मोडीत काढते तेव्हा माध्यम आणि आशय यांच्यात पूर्ण अद्वैत होते 
आणि अझा अदैती कला त्या त्या, कला प्रकारात तीव्र वाटतांत. ह्या न्यायानेच नृत्य अभिनयापेक्षा, 
पेंटिंग कमर्शिअलपेंटिंगपेक्षा, शिल्प पुतळ्यापेक्षा, चित्रपट डॉक्युमेंटरीपेक्षा, शात्रीय संगीत भावगीतापेक्षा, 
बॅठे नाटकापेक्षा आणि काव्य गद्यापेक्षा तीव्र वाटते. ह्या सर्व अद्वैती कला भाषेचे, सौष्ठवाचे, स्वरांचे, 
घटनांचे व्याकरण हवे तसे मोडतात, वाकवतात. आपण ह्यानुसार कलांचे खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करू 


शकतो. 


टीकाहरण / १९४ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


नाटकाची निबंध 
दाब्दसंहिता | चरित्र 
विणकाम कमर्शिअल 
भरतकाम फोटोग्राफी 
| संगीत वाद्यसंगीत कंठसंगीत शब्दुप्रधान पाइ्वसंगीत 
शब्दशून्य (शास्त्रीय) गायकी 
कंठसंगीत 
(चित्रपट, नाटक | (घटनापटालाच 
वगैरे) चित्रपट म्हणता 
अद्वैती कलात उन्नयन सर्वाधिक असते. ते युग्मीय, विशिष्टाद्वैती आणि द्वैती असे ओसरत 
जाते. भाषेचे सर्वांधिक उन्नयन काव्यात असते. किंबहुना कविता म्हणजे भाषेने घेतलेली झेप 
शाब्दसंहितेत) आणि निबंध व चरित्रात हे उन्नयन सर्वात कमी असते. थोडक्यात, कुठलीही कला 
ही मानवी जीवनातील ध्नवी, सौष्ठव, देहसौष्ठव, घटना आणि अर्थ यांचे चिन्हीय उनयन असते. 
ही तर सौष्ठवचिन्हच असते आणि त्यातून अर्थ निर्माण होतो. किंवा शब्दोच्चार हे ध्वनीचिन्हच 
असते आणि त्यातूनही अर्थ निर्माण होतो. तेव्हा अर्थाठाही ध्वनी आणि सौष्ठव यापासून पळून 


शिल्प नेपथ्य कमर्शिअल 
(त्रिमिती सौष्ठव) सेट आर्किटेक्चर 
घटनाकला घटनापट नृत्य व नाटक | जाहिरातपट, | वृत्तपट, 

| पथनाट्य माहितीपट 

येईल) | 

असते. त्याखालोखाल कादंबरी, कथा, लघुनिबंध. त्याखालोखाल नाटकात (म्हणजे नाटकाच्या 
मानव जशी खुर्ची, टेपरेकॉर्डर द्या वस्तू निर्माण करतो तसा अर्थ निर्माण करतो. मानवाची लिपी 
जाता येत नाही. मात्र भाषेत अर्थ महत्त्वाचा असतो. जोपर्यंत ध्वनींचा समूह किंवा सौष्ठवांचा 


टीकाहरण / १९५ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रन 


समूह आशय निर्माण करत नाही तोपर्यंत त्याला आपण भाषा म्हणत नाही, ( व्याकरणाच्या 
भाषेत वाक्य म्हणत नाही.) आपल्याकडे अर्थाची इतकी वाईट सवय झाली आहे की, लोक 
चित्रकलेत, शिल्पकलेत, संगीतातही अर्थ शोधत बसतात. वास्तविक हा शुद्ध गाढवपणा आहे. 
संगीत हा ध्वनीचिन्हांचा अनुभव असतो. चित्रशिल्प हा सौष्ठवचिन्हांचा अनुभव असतो. अभिनय 
हा देहसौष्ठवचिन्हांचा अनुभव असतो. घटनाकला हा घटनाचिन्हांचा अनुभव असतो. यातील 
घटनाकलांना मी संमिश्र कला म्हणतो तर संगीत, शिल्प, चित्र, साहित्य, अभिनय (नृत्य व 
मुकाभिनय) या शुद्ध कला आहेत. कारण त्या एकेंद्रिय कला आहेत. तर नृत्य, नाटक, घटनापट 
ह्या बहुइद्रिय कला आहेत. ह्यातील घटनापट हा ऐंद्रिय अनुभवांचा सर्वात व्यापक विस्तार असल्याने 
तो अनुभव पातळीवर सर्व व्यापक कला होय. त्याखालोखाल नाटक, नृत्य ह्यांचा क्रमांक लागेल. 
मात्र ध्यानाच्या पातळीवर संगीत, चित्र, शिल्प ह्या सूक्ष्म कला आहेत. कारण त्या निर्विचार 
व्हायला जास्त मदत करतात. साहित्य ही अर्थनिर्णयन पातळीवर व्यापक आहे. माझ्या 
दृष्टिकोनातून कलांचे सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन मोक्ष किंवा निर्वाण किंवा कैवल्यप्राप्ती हेच होय. त्यासाठी 
चित्रपट, नाटक, नृत्य, साहित्य ह्यांनी आपला अनुभव अधिकाधिक व्यापक व सूक्ष्म करायला 
हवा. मानवी अनुभवविशवाचा सतत विस्तार हे त्यांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे, तर संगीत, चित्र, 
शिल्प ह्या कलांनी अधिकाधिक शुद्ध होण्याचा प्रयत्न करायला हवा. जो संगीतकार मला अजून 
शुद्ध घैवत किंवा शुद्ध पंचम वगैरे सापडलेला नाही म्हणतो व असे शुद्ध स्वर शोधत जातो 
त्यासाठी रियाज करून करून सूर, श्रुती सतत तासत जातो तोच खरा संगीतकार होय. हीच गोष्ट 
चित्रशिल्पाबाबत | जगातील सौष्ठवांची शुद्ध मांडणी शोधण्याचा सततचा ध्यास चित्रकार व 
शिल्पकारांना असला पाहिजे. साहित्यकाराने सतत मानवी मन व बुद्धी ह्यांनी वस्तूंच्या लावलेल्या 
अर्थाचे सूक्ष्म व व स्थूल, व्यापक व खोल असे अर्थ शोधत गेले पाहिजे. विज्ञान हा शोध निर्भाव 
होऊन घेते. वस्तूंच्या अर्थाचे निर्भावात्मक (त्यामुळेच व्यक्तिनिरपेक्ष) निर्णय हा विज्ञानाचा 
महत्त्वाचा भाग. त्यानंतर विज्ञान त्या वस्तूंचे सौष्ठव व ध्वनीरूप हवे तसे रूपांतरित करणे ह्या 
तंत्रज्ञानात्मक भागाकडे वळते. साहित्य वस्तूंच्या अर्थाचे सभावात्मक निर्णयन करते. या दोन्ही 
प्रकारचे अर्थनिर्णयन हेच भाषेचे कार्य होय. व्यवहारात हे अर्थनिर्णयन सतत चाललेले असते. 
ह्यातून भाषा (१) शास्रीय व व्यक्तिगत ज्ञानाची देवाणघेवाण, (२) व्यक्तिगत अनुभवांची 
देवाणघेवाण अशी दोन्ही कार्ये पार पाडत असते. भूतकालीन ज्ञानाचे व अनुभवांचे संचित 
वर्तमानकालीन ज्ञान व अनुभव आणि भविष्यकालीन ज्ञानाच्या. अनुभवांच्या संभाव्यता ह्य 
तीन पातळ्यांवर भाषेचा हा व्यवहार चालतो. भाषेत अनुभव हा अर्थातच अर्थयुक्त असतो है 


टीकाहरण / १९६ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय दिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


ध्यानात घेतले पाहिजे. चित्रातला रंग हा प्रत्यक्ष अर्थातीत असतो. भाषेत जेव्हा पिवळा हा शाब्द 
येतो तेव्हा पिवळ्या रंगाचा तो अनुभव नसतो तर पिवळ्या रंगाचे ते अर्थनिर्णयन असते. थोडक्यात, 
अनुभवातला पिवळा रंग चित्रकलेत भावनिर्णयन ठरतो, तर भाषेत तो अर्थनिर्णयन आणि 
भावनिर्णयन यांनी युक्त असतो. भाषेची व्यवहारिक पातळी ही बहुधा वर्तमानकालीन प्रत्यक्ष 
घटना असते, तर साहित्यात किंबा वर्तमानपत्रासारख्या भाषिक साधनात भाषेची पातळी ही 
बहुधा भूतकालीन किंवा भविष्यकालीन असते. काव्यातील वर्तमान हा कधीच प्रत्यक्ष नसतो. तो 
अनुमानात्मक वर्तमान असतो. मी जातो. आम्ही करतो. ही बिधाने प्रत्यक्ष वर्तमानकाळ नसून तो 
वर्तमानाविषयी काढलेला निष्कर्ष असतो आणि काव्यात वर्तमानाची ही निष्कर्षात्मक अवस्था 
फारच टोकाची असते. 
वरील सर्व विवेचनावरून कुणाला कदाचित असाही आक्षेप घेता येईल की, वस्तू आधी 
अस्तित्वात असतात आणि अर्थ हा नंतर येतो, तो काहीसा उपरा असतो त्यामुळे सौष्ठव व 
ध्वनी निर्णयन ह्या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत असे बिधान करता येणार नाही असे माझे मत 
आहे. कारण सौष्ठव व ध्वनी ह्या स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असतात हे खरे असले तरी मानवापुरते 
त्यांचे अस्तित्व हे मानवामुळे शाक्य होते. सौष्ठवाचे व ध्वनीचे जे रूप मानव भोगतो तेही 
मानवनिर्मितच असते. ह्याला मी ध्वनिनिर्णयन व सौष्ठवनिर्णयन असे म्हटले आहे. माणूस जसे 
अर्थनिर्णयन करीत असतो तसेच ध्वनीनिर्णयन ब सौष्ठवनिर्णयनही करीत असतो. आणि प्रत्येक 
माणसागणिक ध्वनिनिर्णयन व सौष्ठवनिर्णयन बदलत असते. त्यामुळेच ज्या वस्तू मला आवडतील 
त्या दुसऱ्याला आवडतीलच असे नाही. त्यामुळेच एका चित्राविषयी, शिल्पाविषयी किंवा 
बंदिशीविषयी वेगवेगळ्या व्यक्तींचे वेगवेगळे सौष्ठवनिर्णयन वा ध्वनिनिर्णयन होत असते. कारण 
प्रत्येकाचे संस्कारण (कंडिशनिंग) वेगवेगळे असते. त्यामुळे साहजिकच प्रत्येकाचे ध्वनिसंस्कारण 
किंवा सौष्टवसंस्कारण वेगवेगळे असते. तेव्हा वस्तू आधी आस्तित्वात असते आणि ध्वनी, 
निर्णयन सौष्टव निर्णयन अर्थ निर्णयन ह्या गोष्टी नंतरच येत असतात. आता एक गोष्ट मात्र खरी 
की माणूस प्रथम सौष्ठवभाषा, ध्वनीमाषा शिकतो आणि मगच अर्थभाषा शिकतो. प्रथम माणसावर 
सौष्ठवसंस्कारण, ध्वनिसंस्कारण होते आणि मगच अर्थसंस्कारण होते. मग याचा अर्थ सोष्ठवभाषा 
किंवा ध्वनीमाषा अर्थभाषेपेकषा श्रेष्ठ म्हणता येईल का ? तर त्याचेही उत्तर नाही असे आहे. कारण 
मानवाचे जे काही मानव म्हणून वैभव आहे ते अर्थभाषेमुळेच शक्‍य आहे. वस्तूच्यानंतर प्रथम 
सौष्ठवभाषा व ध्वनिभाषा हे खरे असले तरी आणि त्यानंतरच अर्थभाषा अस्तित्वात येते हे खरे 
असले तरी सौष्ठवभाषेनंतर ब ध्ननिभाषेनंतर फारशा वस्तू अस्तित्वात येत नाहीत. (प्राण्यांकडे 


टीकाहरण / १९७ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्ररून 


सौष्ठवभाषा व ध्वनिभाषा असली तरी त्यातून मानवाप्रमाणे नवीन वस्तू निर्माण करणे त्यांना 
मानवाइतके साधत नाही.) याउलट मानवाने अर्थभाषा निर्माण करून निसर्गाचा क्रम पूर्ण उलटा 
केला. वस्तू -> सौष्ठवभाषा -> ध्वनिभाषा -> अर्थभाषा ह्या क्रमानंतर मानवाने अर्थभाषा 
> ध्ननिसौष्ठवभाषा ~ वस्तूंची निर्मिती असा क्रम निर्माण केला. त्यामुळे आज इमारती 
कारखान्यापासून सुईपर्यंत अनेक मानवनिर्मित वस्तूंनी हे जग, झाले आहे. वैय व दलीत 
जाणिवेने हा क्रम उलटा करण्याबाबत प्रचंड वेग गाठला आणि म्हणूनच भाषाविज्ञान आणि 
चिन्हविज्ञान हळूहळू केंद्रस्थानी आले. न्हिटोस्टाईनचा - अर्थमाषेत जेवढे व्यक्त होते तेवढेच 
सत्य माना - हा आग्रह वैश्य जाणिवेचा एक उच्च बिंदू आहे. ब्राह्मण जाणिवेत व क्षत्रिय 
जाणिवेत ध्वनिसौष्ठव भाषेचे महत्त्व ढळले नव्हते. वैश्य जाणिवेत ते ढळले आणि तत्त्वज्ञान 
म्हणजे भाषाविज्ञानाची एक़ शाखा बनविण्याचे प्रयत्न झाले. अस्तित्ववादाने व त्यानंतर आलेल्या 
विसाव्या शतकातील अनेक चित्रकार, शिल्पकार ह्यांच्या फौजांनी विसाव्या शतकात ह्याला शह 
म्हणून अस्तित्वाच्या ध्वनिसौष्ठवात्मक रूपाला अर्थरूपापेक्षा महत्त्व दिले. फक्त अस्तित्ववाद्यांना 
आपण काय करतोय हे स्पष्टपणे लक्षात आले नाही. त्यामुळे त्यांनी भाषाविज्ञानाविरुद्ध दंड 
थोपटले नाहीत. खरेतर अस्तित्वाचे सारतत्त्व म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून अस्तित्वाचे 
अर्थापर्वीचे ल्प होय. ते महत्त्वाचे आहे हे सांगणे हाच अस्तित्ववादाचा प्रयत्न होता; पण 
अस्तित्ववाद्यांना तशी मांडणी करता आली नाही. थोडक्यात सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, 
मानवासंदर्भात ध्वनिभाषा, सौष्ठवभाषा व अर्थभाषा या सारख्याच महत्त्वाच्या आहेत. आधुनिक 
तत्त्वज्ञानाचा अर्थभाषा महत्त्वाचा ठरवण्याचा प्रयत्न अत्यंत चुकीचा आहे. अर्थभाषेने मानवाला 
ताकद दिली असली तरी ध्वनिभाषा व सौष्ठवभाषा ह्याच त्यामागच्या आधारशीला आहेत हे 
लक्षात घ्रेतळे पाहिजे. शेवटी मानवाने निर्माण केलेली प्रत्येक वस्तू ही निसर्गाच्याच एखाद्या 
अंशाचे रूपांतर आहे. हे रूपांतर अनेकदा निसगपिक्षा प्रभावी असते हे खरे असले तरी त्याचा 
मूळ आधार निसर्गच असतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थभाषा हे असेच ध्वनिसोष्ठव 
भाषेचे रूपांतर आहे आणि ही ध्वनिसौष्टववभाषा केवळ निसर्गातील ध्वनिसोष्ठवामुळेच शक्य 
झाली आहे. 
मी भाषेविषयीचा (भाषा हा दाब्द मी ह्यापुढे अर्थभाषेचे संक्षिप्त रूप म्हणून वापरत 
आहे.) ध्वनिभाषा ब सौष्ठवभाषा या संदर्भात सर्वागीण विचार करण्याचे एकमेव कारण म्हणजे 
इंग्रजी किंवा मराठी भाषेचा विचार करताना केवळ साहित्याचा विचार करून चालणार नाही, तर 
सर्वच इककलांचा विचार करावा लागेल, मर्ढेकरांच्या सौंदर्यमीमांसेला दाह देण्यासाठी नेमाडे 


टीकाहरण / १९८ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


प्रभृतींनी वैश्य जाणिवेतील आधुनिकतेने जे विदोषीकरणाला महत्त्व दिले तिचा कलेच्या समीक्षेत 
हिरिरीने पुरस्कार केला. त्याचे काही फायदेही झाले आणि आहेत. त्यानुसार नेमाडेंनी आपला 
विचार साहित्यासंदर्भात तर अशोक रानडेंनी आपला बिचार संगीतासंदर्भात मांडायचा अशी एक 
नवीन रूढी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. अलीकडे हा विशेषीकरणावरचा भर ओसरला 
आहे. प्रत्येक कलेचे प्रइन स्वतंत्र असतात असा ह्या विशेषीकरणामागे दृष्टिकोन होता. मला 
वाटते, भारतासारख्या अवकाशात हा विचार परवडणारा नाही. जिथे अजून आपल्या शिक्षणात 
इंग्रजीचे स्थान काय ? हा प्रश्‍नही धड सुटलेला नाही तिथे बिदोषीकरणाची चैन परवडणार नाही. 
सध्यातरी विशेषीकरण व एकात्मीकरण ह्या दोन्ही प्रक्रिया सतत एकत्र चालायला हव्यात. पारचातत्य 
संस्कृतीला मध्यंतरी ही बिशेषीकरणाची बाधा जरा जादाच झाली होती; पण त्यांनाही आता 
एकात्मीकरणाची गरज पटते आहे. नेमाडेंच्या भाषाविचारालाही हे विशेषीकरण चावल्यामुळे 
(त्यांचा देशीवाद त्यांना इथे संरक्षण देऊ शकलेला नाही हे लक्षात घेण्याजोगे आहे) त्यांचा 
भाषाविषयक दृष्टिकोन कमालीचा साहित्यवेंद्री झाला आहे. नेमाउेचे हे विचार वाचून लोक 
जणूकाय कथा-कादंबऱ्या-कविता लिहिण्यासाठीच भाषा शिकतात की काय ? असा प्रश्‍न 
पडतो. नेमाडेंचा हा साहित्यकेंद्री दृष्टिकोनच त्यांना इंग्रजीचा कमालीचा द्वेष करायला प्रवृत्त 
करतो. किंबहुना साहित्यकेंद्री दर्ीकोन हा नेमाडेंच्या भाषाविषयक विचारातला एक मोठा दोष 
होय. आपणास मात्र इंग्रजीचा विचार करताना हा साहित्यकेंद्री दृष्टिकोन स्वीकारता येणार नाही. 
भाषेचे कार्य आपण पाहिले. त्यावरून भाषा चार स्तरांवर काम करताना आपणास दिसेल- 

१) शास्त्रीय ज्ञानाचे वहन करताना : हे वहन प्रामुख्याने ग्रंथांतून होते. ह्याशिवाय 
वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, व्याख्याने, चर्चा व प्रत्यक्ष बोलण्यातून होतेच. ह्याशिवाय टीव्ही 
आणि घटनापट यांतूनही होते. 

२) बर्तमानकालिन घडामोडींचे बहन करताना : हे वहन प्रामुख्याने वर्तमानपत्रांतून 
होते; त्याशिवाय ग्रंथ, नियतकालिके, व्याख्याने, चर्चा व प्रत्यक्ष बोलण्यातून होतेच. तसेच 
टीव्ही आणि घटनापट यांतूनदी होते. 

३) सभावात्मक अनुभवाचे व ज्ञानाचे वहन : हे वहन प्रामुख्याने वाड्मयातून होते. 
त्याशिवाय ग्रंथ, नियतकालिके, व्याख्याने, चर्चा व प्रत्यक्ष बोलण्यातून होतेच. तसेच टीव्ही 
आणि घटनापट यांतूनही होते. ह्याशिवाय काही वेळा इतर कलांतूनही होते. 

जर आपणाला इंग्रजी भाषेसंदर्भात धोरण ठरवायचे असेल तर ह्या सर्वच स्तरांचा विचार 


टीकाहरण / १९९ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


करून ते ठरबावे लागेल. त्यासाठी आपणाला आजचा शैक्षणिक आकृतिबंध पूर्णपणे बदलायला 
हवा. आज विज्ञान, बाणिज्य आणि कला अशा तीन शाखा आहेत. ह्यातील कला शाखेत इतिहास, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र वगरे मानब्यविज्ञानांचा समावेश केलेला दिसतो व अर्थश्शाख्तप्रधान विषय 
बाणिज्य शाखेत ठेवलेत. ह्यातून काही भलतेच अनर्थ निर्माण झालेत. आज भारतातल्या बहुसंख्य 
बाणिज्य विद्यार्थ्यांना ज्या समाजासाठी आपण अर्थव्यवस्था राबवतो त्या समाजातील 
चलनवळनाचा पत्ता नाही, तर इतिहास वगैरे विषय कला शाखेत समाविष्ट केल्याने हे विषय कला 
आहेत की काय ? असा संभ्रम निर्माण होतो. त्याचबरोबर सर्वसाधारणपणे कला शाखा ही दुय्यम 
मानल्याने अनेकदा समाजशास्त्र, मानव्यास ह्यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांत बुद्धिमान माणसेच 
आढळत नाहीत. कारण सर्वांत कमी टक्क्याने गाळातले विद्यार्थी कलाशाखेकडे येतात. परिणामी 
भारतात सामाजिक नियोजनाबाबत बुद्धिमान वर्ग निष्क्रिय बनलेला दिसतो. अनेकदा युनियन 
पब्लिक सर्व्हिस कमिशन व महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशनमधून शासनाला मिळणारा 
अधिकारीवर्ग हा कला शाखेतून उपलब्ध झाल्याने शासनव्यवस्थेत वैज्ञानिक जाणीव नसलेल्या 
निर्बुद्ध अधिकाऱ्यांची एक फौजच मिळते. (माझा स्वतःचा अनुभव असा की, कला शाखातले 
अधिकारी हे अनेकदा निष्क्रिय, प्रतिमाशून्य पण सामान्य माणसाविषयी व समाजाविषयी अधिक 
आस्था बाळगणारे असतात, तर विज्ञान शाखातले शासकीय अधिकारी समाजाविषयी आस्था 
नसणारे पण प्रतिभावान असतात. दुर्दैवाने ह्यांची प्रतिभा अनेकदा पैसे खाण्याचे नवे मार्ग 
शोधण्यातच जाते. वाणिज्य शाखेतून आठेठा अधिकारी हा थोडेसे सामाजिक भानही बाळगतो 
आणि पैसेही खातो.) त्यामुळे आपले सामाजिक आर्थिक नियोजन हे दुसऱ्यांचे मॉडेल मिरवणारे, 
पाट्या टाकणारे होते. कला शाखेतील विद्यार्थीवर्ग हा कलेबाबत सर्वात जास्त निर्बुद्ध आढळतो. 
त्यांना वाड्मय सोडले तर इतर कलांची साधी आवडही नसते. एकीकडे मेडिकल कॉलेजचे 
विद्यार्थी (बहुतेक सर्व मेडिकल कॉलेजची मगेझीन्स आणि कला महाविद्यालयाची मेंगेझीन्स 
ह्यांची तुलना करून पाहावी. मेडिकलचा दर्जा दुप्पट चांगला असतो. आज मेडिकल इंजिनिअरिंगचे 
लोकं गॅदरिंग धुमधडाक्याने करतात तर कला महाविद्यालयात साध्या एकांकिकांबाबत प्रचंड 
घोळ चाललेले असतात. मुंबई अपवाद) तर दुसरीकडे नुस्ती गाईडं वाचून पास होणारे कलांचे 
विद्यार्थी ज्यांना कला कशाशी खातात हे तीन वर्ष अभ्यास कल्नही कळत नाही. ह्या सर्वांचा 
बाड्मयाशी संबंध येतो तो केवळ सक्ती आहे म्हणून. त्यातच आपल्या मराठी भाषेचा अभ्यासक्रम 
इतका विनोदी आहे की त्यातून फक्त अर्धवट समीक्षकांची मच्छराप्रमाणे पैदास होते. वाड्मय 
विषय घेऊन कलावंत झालेला विदयार्थी माझ्या पाहण्यात नाही. बहुतेक कलावंत है स्वतःमुळेच 
PoE ORS 
टीकाहरण / २०० 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


RR कॉट 0 0 0२”0०0”११0”२॑ी! 0एणाण ण ण क ्॑थ्ल्ॅलशिॅट्शथ्थिकथ९0800?१णा?ा 


कलावंत व लेखक होतात. कलाशाखा म्हणवून घेणाऱ्या शाखेत एकही कला, कला म्हणून शिकवली 
जात नाही हा विनोद नव्हे काय ? विज्ञानशाखेत शिकणाऱ्या लोकांना कलांची कसलीही 
आवश्यकता नसते असा आपला अभ्यासक्रम आखणाऱ्यांचा गैरसमज आहे की काय समजत 
नाही. जणू डॉक्टर, इंजिनिअर व तंत्रज्ञांना एकतर साहित्य, चित्रपट, संगीताची आवस्यकता 
नाही किंबा हे लोक अतिबुद्धिमान असल्याने त्यांना त्या आपोआप कळतात. आपल्या सर्व 
शिक्षणव्यवस्थेत साहित्य वगळता इतर कलांचा संबंध विद्यार्थ्यांपासून ज्या पातळीवर तोडलाय 
तो बघता ह्या देशाला फक्त वाड्मयाची गरज आहे, इतर कलांची नाही असाच समज व्हावा. 
एकीकडे कलेवाबत ही स्थिती तर दुसरीकडे कला व वाणिज्य शाखेतल्या विद्यार्थ्यांना विज्ञानातठे 
ओ की ठो कळत नाही. हा सर्व गोंधळ निस्तारायचा असेल तर आपणाला ह्या शाखा बदलायला 
हव्यात. विज्ञान शाखेत फक्त शास्त्रच शिकविली जावीत. वाणिज्य व कला शाखा एकत्र करून 
त्यांची मानव्य शाखा तयार करावी आणि साहित्य ही कला व इतर कला वेगळ्या काढून स्वतंत्र 
कला महाविद्यालये उभी करून त्यात शिकवल्या जाव्यात. अदा तीन शाखा वेगळ्या केल्या की 
मग इंग्रजीविषयी तीन शाखांसंदर्भात नीट निर्णय घेता येईल. मात्र इंग्रजी किंवा मराठीचा माध्यम 
म्हणून वेगळा विचार करण्यापेक्षा सर्व शिक्षणपद्धतीत मुळातच जे बदल करणे आवश्यक आहेत 
ते मी प्रथम सुचवणार आहे. नेमाडेंनी शिक्षणाचा विचार फारसा केलेला नाही; पण नेमाडे ज्या 
पद्धतीचे परिवर्तन अपेक्षित धरतात ते शिक्षणाबाबत मूलभूत बदल केल्याशिवाय शक्य होणार 
नाही. त्यामुळेच मी भारतीय शिक्षणपद्धतीतच काही मूलभूत बदल सुचबणार आहे. प्रथम आपण 
कलांचा विचार करणार आहोत. नंतर विज्ञानाचा आणि शेवटी मानव्यविद्येचा. कलाशिक्षणाचा 
विचार करतानाच शिक्षणाविषयी ज्या मूलभूत गोष्टी तिन्हींना समान आहेत त्यांची चर्चा होईल. 

माझ्या मते, 

To raise the question is a philosophy. 

To answer the question is a science. 

To intercourse with all questions & answers 

containing total being is an art 

& 

To create doubt & power to say ‘no’ 

Flowering whole yesness in existence Is an education. 

कलासिक्षणाचा विचार करताना मला जाणवलेली पहिली गोष्ट म्हणजे कला महाविद्यालये 

पूर्णपणे स्वतंत्र असायला हवीत आणि त्यांच्यात केवळ कलांचे शिक्षण द्यायला हवे. कला 


Pr ONESIES 


टीकाहरण / २०१ 


Scanned with CamScanner 


Ln शाप तण ध्टाच्कळ क काकण. व 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी गाध्यमाचा प्रश्‍न 


महाविद्यालयातून बॅचलर ऑफ आर्टस्‌ किंबा मास्टर ऑफ आर्टस्‌ ह्या पदव्या दिल्या जाव्यात 
आणि त्यांचा विषय सिनेमा, नाटक, चित्र, शिल्प, साहित्य, फोटोग्राफी, नृत्य, स्थापत्य वगेरे 
हवा. इतिहास वगैरे विषय मानव्य शाखेशी जोडले जावेत. प्रत्यक्षात आज ते कला शाखेशी 
जोडले गेलेत आणि साहित्य हेही कला शाखेशीच जोडले गेल्याने आज साहित्याची सर्वात 
अधिक गोची झालीये. साहित्य ही स्वतंत्र कला आहे आणि तिची नाळ मानव्य विज्ञानांशी 
जोडण्याऐवजी कलांशी जोडली गेली पाहिजे. ह्या कलासंकुलात (कला महाविद्यालयाला कलासंकुल 
हाही शब्द सुचवता येईल. तोच अधिक योग्य असल्याने इथे वापरत आहे.) प्रथमवर्षी चार कला 
असाव्यात. ह्यातील दोन कला प्रत्यक्ष शिकाव्यात तर उरळेल्या दोनांत किमान आस्वादक म्हणून 
तयारी करून घ्यावी. ह्याच वर्षी पाचवा विषय हा सांस्कृतिक शास्त्र असावा आणि त्यात सर्व 
मानव्य शाखांचा परिचय असावा. द्वितीय वर्षी चाराऐवजी विद्यार्थ्याला त्याला आवडतील अशा 
दोन कलांचे चार पेपर्स असावेत. त्यात दोन कलांची अधिक खोल ओळख असावी. दुसऱ्या वर्षी 
सांस्कृतिक शास्त्रांचा सखोल परिचय तर विज्ञानाचा त्रोटक परिचय असावा. तिसऱया वर्षी एकाच 
कलेचे चार पेपर्स असावेत. त्यात त्या कलेचा सखोल इतिहास, तिच्यातील तंत्राचा विकास व 
वापर वगैरे गोष्टी असाव्यात. अर्थात सर्व कला शिक्षण हे मुख्यतः कार्यशाळातच होईल हे इथे 
गृहीत धरले आहे. तिसऱ्या वर्षी विद्यार्थ्यांला भारतीय तत्त्वज्ञान व आंतरराष्ट्रीय विज्ञान यांचा 
परिचय खोलवर व्हावा. पाइचात्त्य तत्त्वज्ञानाचा परिचय असावा. चौथ्या वर्षी सर्वच पेपर्स त्या 
कलांचे असावेत ब हे संपूर्ण वर्ष त्या विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीच्या कलेतच काम करायला 
मिळावे. भारतीय तत्त्वज्ञानात चौदा दर्शनांपासून अलीकडील गांधी, कृष्णमूर्ती, रजनीझा वगेरे 
त्तववेत्त्ाप्यत सर्वाचा समावेश असावा. मात्र हे तत्त्वज्ञान सामाजिक पादर्वभूमीसहित शिकविले 
जावे. हीच गोष्ट विज्ञानाबाबतही आहे. कलावंत जी कला शिकतो आहे तिच्यामागचे सर्व विज्ञान 
त्याळा कळलेच पाहिजे. साहित्य शिकणाऱ्याला त्यामुळे अर्थातच भाषाविज्ञान सक्तीचे होईल हे 
सांगायला नकोच. चित्रकाराला आकारामागील भौतिकशास्त्र, रंगामागीळ रसायनदास्र ब 
भौतिकशास्त्र वगैरे शास्त्रीय पाटर्वभूमी शिकावीच लागेल. हीच गोष्ट चित्रपटकार, नाट्यकर्मी बरे 
कलावंतांबाबतही लागू आहे. कलांमध्ये पहिली दोन वर्षे भारतीय नृत्य, भारतीय नाटक, भारतीय 
साहित्य, भारतीय चित्र, भारतीय शिल्प, भारतीय चित्रपट, भारतीय संगीत, भारतीय स्थापत्त्य, 
' भारतीय छायाचित्रण वगैरे विषय शिकवावेत. त्यांचीच उदाहरणे असावीत. तंत्रे व शैली मात्र 

न्ही पद्धतीची घोटवून घ्यावी. पाइचात्त्य विचारांचा परिचय करून देताना प्लेटो - 
आरिस्टॉटलसारखे म्हातारे विचारवंत सरळ फेकून द्यावेत. तिकडे रद्दीत जमा झालेल्या लोकांना 


टीकाहरण / २०२ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


कडे अजिबात थारा देऊ नये. त्याऐबजी समकालीन विचारवंतांना, समकालीन संप्रदायांना 
हत्त्वाचे स्थान द्यावे. उदाहरणार्थ, १९९५ साली ही योजना राबवायची असेल तर सस्यूर, बार्थ, 
देरीदा बगैरे विचारवंत तर उत्तर आधुनिकतावाद , उत्तर औद्योगिकतावाद वैरे संप्रदायांना 
अभ्यासक्रम आखताना स्थान असावे. भारतातील मात्र भरतमुनीपासून द. ग. गोडशांपर्यंत, 
बैदिक तत्त्वज्ञानापासून रजनीशांपर्यंत सर्वच विचारवंत शिकवावेत. 
प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान शिकवताना सध्याच्या काळात आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवणे 
आवश्यक आहे. ती म्हणजे प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानात आढळणाऱ्या दोन प्रवृत्ती. पहिली 
प्रवृत्ती ही शाइवतवादी अध्यात्म (स्टॅटिक स्पिरिच्युयालिझम) सांगते. सर्वसाधारणपणे सर्वच 
हिंदू दर्शने ह्या शाइवतवादाचा पुरस्कार करणारी आहेत. ब्रह्म सनातन आहे, स्थिर आहे, शाश्‍वत 
आहे हे ह्यामागचे गृहीतक. ह्या शाइवतवादानेच भारताची वाट लावली. शाइवतवादावरचा हा 
विस्वास भारतीयांना आळशी बनवायला कारणीभूत ठरला. पाइचात्त्य धर्मात ईश्‍वर शाइवत 
असला तरी जन्म एकच असल्याने मिळालेल्या एकाच जन्मात सर्व भोगण्याची वृत्ती बोकाळली. 
त्यामुळे तिथे आयुष्य प्रचंड गतिमान आहे. आशियात ईश्वरही शाइबत आणि जन्म अनंत 
असल्याने ह्या जन्मी नाही तर पुढील जन्मी ही प्रवृत्ती प्रचंड बोकाळली. आयुष्य काही कुठे पळून 
जात नाही. ते पुन्हा आहेच ह्या विचाराचा भारतीयांच्या नेणिवेवर खोळ प्रभाव पडला आहे. 
जोपर्यंत ही प्रवृत्ती जाऊन त्या जागी अशाइवत गतिशील अध्यात्म भारतात येत नाही तोपर्यंत 
भारताचा विकास होणे शक्य नाही. डायनॅमिक स्पिरिच्युयालिझमचे तत्त्वज्ञान भारतीयांनी 
स्वीकारायला हवे. भारतात ही दुसरी प्रवृत्ती बौद्ध तत्त्वज्ञानात व काही प्रमाणात जैन तत्त्वज्ञानात 
आढळते. जैनांच्यात ईश्वर नाकारल्याने तर बौद्धांनी सर्व काही बदलत असते अशी सत्याची 
गतिशील व्याख्या केल्याने ह्या आध्यात्मिक प्रवृत्ती गतिशील झाल्या. भोवतालचे विव सतत 
बदलत असते, त्यामुळे आताचा क्षण संपूर्ण जग हेच बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे सार आहे. जपानमध्ये 
झेन तत्त्वज्ञानाने बोद्ध तत्त्वज्ञानाचे हे सार अचूक पकडल्याने तो देश प्रचंड गतिशील झालेला 
दिसतो. ह्याउलट भारत हिंदू तत्त्वज्ञानाला बळी पडून बदल करायला सतत नकार देत राहिला. 
उपनिषदातील आनंदाचे मोकळे गाणे आणि तत्त्वज्ञानही त्याने नीट स्वीकारले नाही. त्यामुळे 
भारतीय समाजाची अवस्था भूक मेलेल्या पण जिवंत असलेल्या डायनासोरसारखी झाली आहे. 
प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानातील दोन धारणांपैकी गतिशील आध्यात्मावरच (डायनॅमिक 
स्पिरिच्युयालिझम) मानव्य शाखांच्या आणि कला शाखांच्या अभ्यासक्रमात भर द्यायला हवा. 
सत्य हे सतत नित्यनूतन असते, शाइबत नसते हे जोपर्यंत आपण लक्षात घेत नाही तोपर्यंत 


टीकाहरण / २०३ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यबस्था' आणि. मराठी माध्यमाचा प्रइन 


आपली मानसिक प्रवृत्ती बदलणार नाही. भारतीय माणूस स्थैर्याच्या प्रचंड मागे लागलेला दिसतो. 
अस्थैर्यातच माणूस खरा जगतो हे त्याला पटत नाही. त्यामुळे भारतीय माणूस सतत तडजोडीच्या 
मूडमध्ये असतो. त्यामुळे भारत फक्त चांगले सांगकामे नोकर निर्माण करतो. (दया भारतीय नोकरांना 
त्यामुळेच अमेरिकेत चांगली मागणी असते. चांगल्या स्थैर्याच्या बदल्यात हे आमचे बुद्धीचे क्रीम 
वगैरे असणारे संशोधक आरामात आपली डोकी गहाण टाकायला तयार असतात.) कारण नोकरीत 
स्थैर्य असते. मालकीपणात अस्थैर्य पत्करावे लागते. थोडक्यात, तांत्रिक पातळीवर आपणाला 
सध्या तरी गतिशील अध्यात्माशिवाय तरणोपाय नाही. 

कलाशिक्षण असो की बिज्ञान शिक्षण असो, शिक्षणाचे मुख्य ध्येय “संपूर्ण मुक्ती” हेच 
असलं पाहिजे. ह्या मुक्तीला बुद्धाने निर्वाण, महावीराने कैवल्यप्राती, हिंदू तत्त्ववेत्त्यांनी मोक्ष म्हटलं. 
आधुनिक काळात मुक्तीची व्याख्या बदलावी लागेल. मुक्ती म्हणजे स्वतःच्या मूळ व्यक्तिमत्त्वाला 
संपूर्ण उपलब्ध होणे होय. माणूस स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वाला संपूर्ण उपलब्ध झाला म्हणजे आनंदाला 
उपलब्ध होतो. शिक्षणातही शिक्षक व विद्यार्थी या दोघांनाही शिकणे हा आनंद वाटला पाहिजे. 
विज्ञानशाखेचा विद्यार्थी स्वतःमधील वैज्ञानिकाला, तर कला शाखेतील विद्यार्थी स्वत:मधील 
कलावंताला व मानव्यशाखेतील विद्यार्थी स्वत:मधील मानव्यशास्त्रज्ञाला संपूर्ण उपलब्ध झाला 
पाहिजे. कलावंत कलांतून, वैज्ञानिक विज्ञानातून तर मानव्यशास््रज्ञ मानव्यविज्ञानातून स्वतःलाच 
फुलवत असतो. त्यामुळे त्याला ह्या व्यक्तिमत्त्वाला उपलब्ध करण्यास मदत करणे हाच शिक्षणाचा 
व पर्यायाने शिक्षकांचा हेतू असायला हवा. आज आपण कलावंत, बैज्ञानिक, मानव्यशासज्ञ 
निर्माण करण्याऐवजी साच्याचे गणपती घडवू लागलोय. कारागीर, कारकून आणि नोकर निर्माण 
करणाऱ्या फॅक्टऱ्या म्हणजे आजच्या शिक्षणसंस्था असे बाजारी स्वरूप शिक्षणाला आले आहे. 
विद्यार्थी यंत्रे व शिक्षणसंस्था कारखाने हे चित्र बदलायचे असेल तर 1880श mt be 
9410९1 हे सूत्र आपण लक्षात ठेवायला हवे. माळी झाडाला हवे तसे वाढू देतो. तो झाड 
तयार करत नाही तर त्याला खतपाणी घालतो. तसेच शिक्षकाने असायला हवे. आंब्याच्या 
बीजातून आंबा, फणसाच्या बीजातून फणसच निर्माण होणार. आम्ही हली सर्वच विद्यार्थ्याचे 
हापूस आंबे करून ते समाजात निर्यात करू इच्छितो. ह्यातून एखाद-दुसरा आंबा तयार होतो. 
उरळेळी बीजे जी उत्तम फणस, उत्तम चिक्कू झाली असती ती आपसूकच मारली जातात. तेव्हा 
शिक्षणाचा मुख्य हेतू त्या विद्यार्थ्यांला त्याचे स्वतःचे सृजनशील व्यक्तिमत्त्व संपूर्ण उपलब्ध 
करून देणे हाच असला पाहिजे. आज आपण पैशाला हपापलेले ब कितीला चटावलेले कारागीर, 
तंत्रज्ञ, राजकारणी, समाजकारणी निर्माण क्ररत आहोत. त्याऐवजी कलासंकुलातून सृजनशील 


टीकाहरण / २०४ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यवस्था आणि मठीमाध्यमाचाप्रन____1111पा आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


र 


कलावंत, विज्ञान मानव्य महाविद्यालयातून सृजनशील भांडवलदार, व्यवस्थापक, राजकारणी, 
समाजशास्त्रज्ञ बाहेर पडतील तरच द्या देशाला भवितव्य आहे. कलासंकुलात वाङ्मय शिकणारा 


विद्यार्थी हा स्वतःच सृजनशील कलावंत बनायला हवा. त्याला तेच शिक्षण मिळायला हवे. 

शिक्षणातील शिक्षक हा महत्त्वाचा घटक असल्याने ह्या संदर्भात खालीलगोष्टी शिक्षकांनी 
तातडीने लक्षात घ्यायला हव्यात आणि आपणही शिक्षकाबाब्रतीत काही गोष्टी करणे अत्यंत 
आवइ्यक आहे. 

(१) प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षण हाच विदयार्थ्यांच्या जडणघडणीचा कालखंड 
असतो. त्याच्या व्यक्तिमत्त्वातील सुप्त क्षमता ह्याच काळात कळतात. त्यामुळे विद्यार्थ्याला 
हाताळण्यासाठी सर्वात चांगले शिक्षक ह्याच काळात त्याला मिळायला हवेत; पण प्रत्यक्षात 
नेमके उलटे घडते. द्याला कारण आपल्याकडे (खरेतर जगभर) प्राथमिक शिक्षकाला पगार सर्वात 
कमी व प्राध्यापकांना सर्वात जास्त असतो. त्यामुळे जे चांगले शिक्षक असतात ते नेहमीच 
प्राध्यापक होणे पसंत करतात आणि प्राथमिक शिक्षक म्हणून आपल्या हाती गाळ येतो. हे जर 
बदलायचे असेल तर क्रम उलटा करायला हवा. प्राथमिक शिक्षकांना पगार सर्वात जास्त व 
प्राध्यापकांना त्याहून कमी द्यायला हवा. व्यावहारिक पातळीवर प्राध्यापक हे स्वीकारणार नाहीत; 
तर निदान प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांचा पगार प्राध्यापकांच्या बरोबरीने आणायला हवा. 
पाया भक्कम असेल तर इमारत नीट उभी राहते. स्थापत्यकलेचा एवढा नियम शिक्षणात पाळायला 
ह्वा. 

(२) चांगल्या शिक्षकाला आधिक पगार ब वाईट शिक्षकाला कमी पगार असे गुणवत्तेच्या 
निकषावर वेतन द्यायला हवे. ज्या शिक्षकाच्या पिरीयडसना विद्यार्थी आधिक हजेरी लावतात 
त्याला अधिक वेतन मिळायला हवे. जर ाक्य झाले तर आपली पद्धत एवढी लवचिक असायला 
हवी, की विद्यार्थ्यांनीच त्या त्या पिरीयडचे वेतन त्या त्या शिक्षकाला द्यावे. किंवा महिन्याची फी 
त्याला चावी. त्यामुळे ह्या क्षेत्रात जे अडाणी शिक्षक आहेत ते आपोआपच निघून जातील आणि 
चांगले श्रिकवणाऱ्यांना अधिक पैसा मिळेल. आज क्लासेसच्या सिस्टीममध्ये खाजगी पातळीवर 
ही गोष्ट आळीच आहे ती सरकारी पातळीवर आणायला काहीच हरकत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना 
फी देणे शक्‍य नाही त्यांची फी सरकारने विद्यार्थी ज्याप्रमाणे हजेरी लावेल त्या प्रमाणे द्यावी. पूर्वी 
हे सगळे करणे अवघड होते, पण आता संगणक आल्याने हे सहज हाक्य आहे. प्राथमिक शाळेत 
हे कदाचित शक्य होणार नाही. पण माध्यमिक ब महाविद्यालयीन पातळीवर हे शाक्य आहे. 
निदान महाविद्यालयीन पातळीवर तरी ही पद्धत राबवायलाच प्रथम सुरुवात करावी. | | 


टीकाहरण / २०५ 


Scanned with CamScanner 


१ 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


(३) आपल्याकडे आजचा शिक्षक एक नोकरदाहा बनलाय; त्यामुळे तो पाट्या टाकतोय, 
मध्यंतरी तथाकथित समाजबादाचे बार सर्वचं टच्या पायावरून गेल्याने सर्वच देशांना लकवा 
मारलाय. सुदैवाने भांडवलशाही बिजयी झालीये. तिचा अंगीकार करून शिक्षकांना ज्या स्थिर 
नोकऱ्या दिल्या जातात त्या बंद कराव्यात. आम्हा भारतीय लोकांना स्थैर्य द्या गोष्टीची इतकी 
सवय झालीये की अस्थैर्यातच चैतन्य असते ही गोष्ट आम्ही साफ विसरून गेलोय. आमचे 
सर्वच शिक्षक परमनंट झाले की बनचुकेपणा दाखवतात. खरेतर शिक्षकच नव्हे तर सरकारी 
नोकराबाबतही हीच स्थिती आहे. हे परमनंट करायचे प्रकरण येती पन्नास वर्षे तरी आपण बंद 
करावे. फार फार तर पाच-दहा वर्षाचे करार करावेत; मात्र बीस वर्षे सर्व्हिस केली की शिक्षकाला 
पेन्दान वगैरे सवलती मिळायलाच हव्यात; किंबहुना इतर कुठल्याही सेवेपेक्षा इथे पेन्हान जास्त 
मिळणे आवइयक आहे. 

(४) शिक्षकांनी आधुनिक काळात ज्या गोष्टी समजून घेणे आवश्‍यक आहे त्यांतील 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शिक्षकाचे बदललेले स्थान. पूर्वी शिक्षणात गुरू केंद्र होता, तर विद्यार्थी 
परीघ होता; पण आज ज्ञानाचा स्फोट (8५1०७०॥ of knowledge) झाल्याने विद्याथी हा 
शिक्षणाचा केंद्र व गुरू परीघावर आला आहे. दरवर्षी ज्ञानात इतकी नवीन नवीन भर पडत 
चाळलीये की मानवाला जे ज्ञान गेली तीन हजार वर्षे नव्हते ते विसाव्या शतकाच्या पहिल्या 
पन्नास वर्षात प्राप्त झाले आहे. गेल्या पन्नास वर्षात जेवढे ज्ञान होते तेवढे ज्ञान ह्या पाच वर्षात 
प्राप्त झाठे आहे. त्याचा परिणाम आज असा झाला आहे की, सजग विद्यार्थी हा गुरूपेक्षा अधिक 
आधुनिक ज्ञानाने व्याप्त असू शकतो; कारण बहुतेक गुरू काही वर्षानंतर थांबतात. त्यांची 
ज्ञानलाळसा कमी होते. त्याउलट विद्यार्थी नुकताच शिकायला लागल्याने तो जुने आत्मसात 
करून नवीन ज्ञानाकडे जातो. तेव्हा ह्यापुढे शिक्षकालाही सतत शिकायला लागणार. पूर्वी ज्ञानाची 
बाढ अतिदाय संथ असे. त्यामुळे साहजिकच गुरूकडे अनुभव व आयुष्य ह्या दोन्ही गोष्टी जास्त 
असल्याने त्याच्याकडे दिष्यापेक्षा नेहमीच ज्ञान जास्त असे. आता मात्र ती स्थिती राएलेली 
नाही. त्यामुळे 0015 ५०१ हे खरे असले तरी New is Platinum And Uranium हेही 
तितकेच खरे आहे, तेव्हा शिक्षकाने शिकण्याची क्रिया चालू ठेवावी नाहीतर विद्यार्थी ओल्ड इज 
अल्युमिनियम म्हटल्यादिवाय राहणार नाहीत. किंबहुना अझा अँल्युमिनियमची बवाऱ्टीन्टी वाढते 
आहे. ह्या ज्ञानाच्या स्फोटामुळे जो आदर पूर्वी गुरूला मिळत होता तो आता मिळणार नाही; 
किंबहुना गुरू म्हणजे ज्याला लेक्चरला जाण्यापूर्वी दोन तास आधी जे ज्ञान तो विद्यार्थ्यांना देणार 
आहे ते माहित असलेला मनुष्य अशी आधुनिक व्याख्या झाली आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी 


टीकाहरण / २०६ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


गुरुपोर्णिमेची, त्या आदराची अपेक्षा बाळगू नये. आजकाल गुरू व शिष्य दोघेही शिकत असतात. 
अनेकदा गुरूच थांबतो ब विद्यार्थी पुढे जातो. त्यामुळे ब्राष्पण व क्षत्रिय जाणिवेत गुरूची जी 
ईइवरासारखी किंवा राजासारखी भूमिका होती ती सोडून त्याने वेइ्य जाणिवेतील मित्राची भूमिका 
स्वीकारावी. पूर्वी विद्यार्थी आंधळा व गुरू ज्ञानाचे डोळे असलेला डोळस, शिष्याला तिमिरातून 
प्रकाशाकडे नेणारा असा होता. आता दोघेही डोळस आणि दोघांनाही प्रकाशाकडे जाणारे सहयात्री 
म्हणून प्रवास करायचा आहे. दोघांत गुरूला चालण्याचा अनुभव अधिक आहे एवढंच, 

(५) हली सर्व शिक्षण म्हणजे माहिती पुरवणारी केंद्रे झाठी आहेत. भूतकाळात काय 
झाले त्याची माहिती फक्त सिक्षक देतात. संगणकाच्या द्या युगात इन्फर्मेशन फिडींग आउट 
ऑफ डेट वाटते; कारण तेच काम करायचे असेल तर दिक्षकाऐवजी शाळेत कॉम्प्युटर बसवलेले 
जास्त चांगले. तेव्हा Teacher shouldn't be a computer, he should be gardner 
हे आपण लक्षात ठेवायला हवे. 10 ९५५००७ द्या क्रियापदाचा मूळ अर्थ 10 ५०४ ०५ हा 
आहे. तेव्हा जे आत आहे ते बाहेर काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. किंबहुना शिक्षकाचे हे महत्त्वाचे 
कार्य आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्याला शंकेखोर बनवणे, विचार करायला शिकवणे है महत्त्वाचे आहे; 
किंबहुना कसे शिकायचे हे विद्यार्थ्याला शिकवणे म्हणजे शिक्षण होय. 

(६) शिक्षणक्षेत्रात विसाव्या तकात घडलेली सर्वात मोठी घटना म्हणजे प्रथमच विद्यार्थी 
व विद्यार्थिनी एवढ्या मोठ्या संख्येने एकत्र शिक्षण घेऊ लागले. भारतात सर्व जातिधर्माचे युवक 
ब युवती सर्व स्थळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे 
कधी नव्हे ते तरुणांचे संघटन आज शक्य झाले आहे. ह्या संघटनातून काही प्रश्‍न निर्माण होणे 
अटळ आहे. शिक्षकांनी ह्या प्रश्‍नांना खुल्या दिलाने सामोरे जाणे आवश्यक आहे. समाजानेही 
विद्यार्थी संघटन ही वस्तुस्थिती स्वीकारली पाहिजे. अलीकडेच सुधाकरराव नाईकानी मुख्यमंत्री 
असताना चांगले विद्यार्थी निवडून येत नाहीत म्हणून इलेवहान्स बंद करण्याचा फतवा काढलाय. 
समस्येपासून आपण कसे पळ काढत असतो त्याचे हे उदाहरण आहे. एखादी गोष्ट नीट चालत 
नसेल तर त्याबर बंदी हा काही योग्य उपाय असू शकत नाही. नाईकांचेच तर्कशास्त्र त्यांच्या 
राजकारण क्षेत्राला लावले तर भारतातील सर्व निवडणुका बंद कराव्या लागतील, कारण ह्या 
निवडणुकांतूनही चांगले राजकारणी निवडून येत नाहीत; पण आपल्या निवडणुका बंद कराव्यात 
असे कुठळेच राजकारणी म्हणणार नाहीत; पण विद्यार्थ्याच्या निवडणुका बंद करायला शिक्षकांपासून 

राजकारण्यांपर्यंत सर्वजण तयार. बास्तबिक लोकशाहीची खरी आणि खोटी ताकद, तिचे गुणदोष 

ह्या विद्यार्थी निवडणुकांत कळतात हेही एक तर्‍हेचे शिक्षण असते, तेव्हा विद्यार्थ्याच्या संघटनात्मक 

क 
टीकाहरण / २०७ 


Scanned with CamScanner 


, भारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
्रनाला शिक्षकांनी खुल्या दिल्याने सामोरे जावे हे उत्तम. 
(७) आधुनिक शिक्षणातील लैंगिकतेचा प्रश्‍न हा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. प्राचीन 
काळी हा प्रइन निर्माण झाला नव्हता; कारण स्त्रीपुरुष एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकत्रच येत 
नव्हते. कारण स्रीला मुळात शिक्षणाचा अधिकारच नव्हता स्रियांचे शिक्षण हे अनेकदा झालेच 
तर घरी होत असे. त्यातच दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे मुलामुलींचे लग्न लहानपणीच ठो किंवा 
वयात आल्या आल्या ताबडतोब होई. त्यामुळे वयात आल्या आल्या ख्रीपुरुषांना छैगिक सुख 
मिळत असे. 5९५ 927४०1०0 अस्तित्वातच नव्हते. त्यातच प्राचीन काळी आपला कामाकडे 
बघण्याचा दृष्टिकोन निर्मळ ब निकोप होता. त्यामुळेच कामशिल्पे व कामशास्त्रे इये निर्माण 
झाली; पण नंतर धार्मिक शिकवणुकीने आणि इंग्लडच्या तथाकथित ख्रिश्‍चन प्युरीटनीझममुळे 
कामवासनेबाबतची पापभावना वाढीस लागली. आधुनिक काळात शिक्षणाचे वय २५ वर्षापर्यंत 
गेले आहे. त्यामुळे वय वर्षे १६ ते २५ ह्या कालखंडात ह्या कामाचे करायचे काय ? हा प्ररन 
प्रथमच निर्माण झाला आहे. कारण प्रथमच वय वर्षे १६ ते २५ ह्या दरम्यानचा तरुण-तरुणींचा 
वर्ग एवढ्या मोठ्या संख्येने एकत्र येत आहे. ह्यासाठी आपल्यापुढे दोन मार्ग आहेत; पहिला 
गांधीवादी ब्रह्मचर्याचा व दुसरा आपल्या आदिवासी परंपरेत असलेल्या युवागृहाचा ! ह्यातील 
पहिल्या पर्यायात आवश्‍यक असलेला संयम जिथे गांधींजवळच नव्हता तिथे तो सामान्य माणसाला 
साघेल हे अशक्य आहे. कामदमनाचे वाईट परिणाम आधुनिक मानसशास्त्रज्ञांनी सिद्ध केले आहेत. 
तेव्हा भारतीय परंपरेतील आदीवासी जमाती जशा राहतात, नवीन नवीन 8691९ बरोबर 
रात्र घालवतात व त्यातून पती-पत्नी शोधून तिच्याशी / त्याच्याशी विवाह करतात, तशीच 
मोकळीक नवीन पिढीला द्यावी. ह्यासाठी दोन गोष्टी व्हायला हव्यात. कॉलेजमधे आज सर्वत्र जी 
कॅन्टिन्स आहेत त्यांचे युवागृहात रूपांतर करायला हवे, की तिथे जेवणापासून नृत्यापर्यंत सर्व 
गोष्टींची सोय करायला हवी. ह्या युवागृहांत त्याला जोडूनच वीस खोल्या बांधाव्यात. मधला हॉल 
हा द्रृत्यापासून नाटकापर्यंत, फॅन शोपासून सेमिनारपर्यत सर्वच गोष्टींना वापरता येईल एवढा 
मोठा असावा, अर्थात सेमिनारच्या वेळी व शिक्षणाच्या वेळी खोल्या बंद असाव्यात व सायंकाळी 
त्या खुल्या कराव्यात. आजकाल मुलामुलींच्या बसतीगृहात विरोधी सेक्सला आत यायला परवानगी 
असत नाही. क्वचित मुंबईत हॉस्टेळ-डेला ही परवानगी दिलेली आढळते. त्याऐवजी सर्वच 
सुरांच्या दिवशी अशी अनुमती चावी. जर शाक्य असेल तर सातही दिवस ही अनुमती द्यावी. 
विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी खोलीत काय करतात तो त्यांचा खाजगी प्रश्‍न आहे. त्यात उगाच 
शिक्षकांनी ढवळाढवळ करू नये. ठैंगिक संबंध द्या वयात येणे हे नैसर्गिक आहे. त्यामुळे पहिली 
NPIS FY 


टीकाहरण / २०८ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


गोष्ट ज्या वयात हा अनुभव घेणे नैसर्गिक आहे त्या वयात अनुभव घेतला जाईल. दुसरी गोष्ट 
कंडोमचा शोध लागल्याने आणि आजकाल वयात आलेल्या सर्वांना कंडोम ही काय भानगड 
आहे हे समजत असल्याने (इथे कॉलेजमध्ये लैंगिक शिक्षण दिले जाणार हे गृहीत धरले आहे. 
एडसमुळे आज ते काही महाविद्यालयात अपरिहार्य म्हणून चालू झाले आहे) गर्भधारणा टाळता 
येतील. ह्या गोष्टीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे आज विद्यार्थी व विद्यार्थिनीचा जवळ जवळ 
७०% काळ हा $९५ 27५००7 मुळे 9७% वर चर्चा करण्यात जातो. ह्यातील बरीचशी चर्चा 
वायफळ व खोट्या फुशारक्या मारणारी असते. ह्या वेळेतील किमान ३५% वेळ आपणाला सहज 
वाचवता येईल. वसतिगृहातील सुधारणा ह्यासाठीच सुचवली की, भारतात जागेची टंचाई आहे. 
निवांत संग करावा अशा जागा मिळत नाहीत. ह्यातून श्रीमंत विद्यार्थी-वदयार्थिनी हॉटेलमध्ये ल्म 
भाड्याने घेऊन जे करायचे ते करतात. गरीब विद्यार्थ्यांची मात्र पंचाईत होते. अनेकदा तर ह्यासाठी 
मुलाला किंवा मुलीला शहराबाहेर किंवा घराबाहेर न्यावे लागते आणि त्यात भरपूर वेळ जातो. 
खरेतर आख्खा दिवस जातो. बसतिगृहे खुली केली तर सर्वाचाच वेळ वाचेल आणि हा बेळ 
विद्यार्जनात खर्च करता येईल. 

(८) आपल्या शिक्षण पद्धतीतील आणखी एक मोठा घोळ म्हणजे आपल्या शिक्षणाच्या 
वेळा. आपल्या ऑफिसच्या आणि शिक्षणाच्या वेळा म्हणजे पाइचात्त्यांचे मूर्ख अनुकरण आहे. 
संपूर्ण समाजव्यवस्थाच ह्या वेळेच्या बाबतीत मूर्खपणाला बळी पडलेली आहे; किंबहुना आपल्या 
मूर्खपणाचा कळस म्हणजे आपल्या कामकाजाच्या वेळा. भारतीय हवामानाचा विचार करता इथे 
दुपारी काम करणे योग्य नव्हे. प्राचीन काळी दुपारी वामकुक्षी घेत असत आणि शास्त्रीयदृष्ट्या ती 
बरोबर होती. विद्यार्थीही झाला अपवाद नसत. विद्यार्थ्याचे काम पहाटेपासून सुरू होई. द्याचे 
पुनरुजीबन होणे आवश्‍यक आहे. सर्व महाविद्यालयांतील दुपारचे वर्ग बंद कलून ते सकाळी ब 
सायंकाळी भरवायला हवेत. आज कितीतरी विद्यार्थी ह्या वेळात क्लासेसना जातात. जे विद्यार्थी 
क्लासेसना जातात, ते त्यासाठी लवकर उठतात. ते झाळेत पहाटे निश्चित येतील. खरंतर भारतातील 
सर्व ऑफिसेस ब दुकाने ही दुपारी बंद हवीत; अर्थात आधुनिक काळात ए. सी. ची सोय झाल्याने 
कृत्रिम ताजेपणाही निर्माण करता येईल त्यामुळे जिये संपूर्ण महाविद्यालय एसी करणे शाक्य असेल 
तिथे हवे तेव्हा वर्ग भरवावे; अन्यथा प्राचीनकाळी सकाळी व संध्याकाळी वर्ग भरत, तीच पद्धत ` 
आपण परत चालू ठेवावी. | | 

(९) आपल्या सर्व शिक्षणात सुट्ट्या हाही असाच डोकेदुखीचा विषय आहे; किंबहुना 
सर्वाचाच तो प्रश्‍न आहे. इंग्रज हे ख्रिश्‍चन असल्याने व ख्िइचनांना रविवारी चर्चला जाणे आवस्यक 
__________________ खस 


टीकाहरण / २०९ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


असल्याने (त्यांच्या धार्मिक शिकवणूकीतच आठवड्यात एक दिवस विश्रांती घे अशी धर्मज्ञ 
आहे) रविवारी सुटी घेणे गरजेचे आहे. आपण भारतीयांनी हली कसलाही विचार न करता रविवार 
ब दानिवार सुटर म्हणून स्वीकारठेत. ही एक आपण करत असलेली चूकच आहे. आपणाकडे 
उत्सवांच्या व सणांच्या दिवशी सुट्ट्या असत. त्यांचा इथल्या भूगोलाशी काही संबंध असे. ह्या 
सुद्र्यांचेही पुनरुज्जीवन व्हायला हवे, मात्र भारतीय परंपरेनुसार ह्या सुट्या घरी बसून न घालवता 
रंगपंचमी, होळी, दिवाळी, नवरात्र हे उत्सव त्या त्या महाविद्यालयात उत्साहाने साजरे व्हायला 
हवेत. ह्या दिवशी नृत्य,चित्रपट वगैरंचा जल्लोष उडायला हवा. तेव्हा शनिवार रविवारच्या सुटया 
रद्द करून वैज्ञानिक द्रप्टिकोनातून आपल्या हवामानाला पूरक ठरतील अशा पद्धतीने उत्सवाच्या 
ब सणांचा सुट्टया साजऱ्या कराव्यात. भारताला ज्या सामाजिक संघटनाची गरज आहे त्याचा 
पाया इथे आपोआपच घातला जाईल. 

(१०) आज आपल्या माध्यमिक शाळांत ब्र कलाक्षेत्रात साहित्याची जी दादागिरी चालू 
आहे ती नष्ट व्हायला हवी. आज एम. ए, सारख्या डिम्ग्रा फक्त साहित्यातच असतात. त्याऐवजी 
चित्रपट, नाटक ह्यामध्ये ह्या डिस्ग्रा चालू होऊन त्या केंद्रस्थानी असायला हव्यात. प्राचीन काळी 
साहित्य हीच मुख्य कला होती. आधुनिक काळात चित्रपट हीच मुख्य कला झाली आहे. सर्वच 
वर्तमानपत्रांच्या कला पुरबण्यांत आज चित्रपट डॉमिनेट झालेला आहे; कारण तो खरोखरच 
सर्वात लोकप्रिय कलाप्रकार आहे. आज आपण दैनंदिन जीवनात जेवढा वेळ टी.व्ही. आणि 
चित्रपट बघण्यात घालवतो तितका येळ साहित्य याचत नाही हे मूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. 
असे असूनही आपण शिक्षण मात्र साहित्याला च केंद्रस्थानी ठेबून देत आहोत. त्यामुळे शिक्षणातून 
साहित्याचे विस्थापन (D।ऽए।acemen। ० ।॥९।३।५९९) व्हायला हवे ती काळाची गरज 
आहे. साहित्यातले अलंकार कळण्यापेक्षा चित्रपटाची शॉट डिव्हिजन कळणे आधिक आवश्यक 
आहे. पाइचात्त्य देशांनी ही गरज अद्याप नीट ओळखलेली नाही. त्यांनी ओळखली नाही म्हणून 
आपण ओळखूच नये असं नाही. ह्याचा पाया आपण प्राथमिक शिक्षणातच घाळायला हवा. 
भाषा आणि चित्रपट यांचा संयुक्त अभ्यासक्रम आपण तयार करायला हवा. कविता ही भाषांचा 
सर्वोत्कृष्ट आविष्कार असते हे ओळखून विदयार्थ्याना कविता शिकवणे आधिक गरजेचे आहे. 
कवितेत अपंग व्यावहारिक भाषा हनुमानउडी घेत असते. तिचे व्याकरण हवे तसे मोडत असते. 
त्यामुळे कवितेचे प्रभुत्व हे भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्याचे सर्वात उत्कृष्ट साधन असते. तेव्हा द्या 
अभ्यासक्रमात कविता हे साहित्यरूप म्हणून, तर कथा व कादंबऱ्याचेऐवजी नाटक व चित्रपट 


ह्यांचा समावेश असावा. शाळेत बालचित्रपटकथा व बालनाटके टेकस्टबुकात असावीत. हे चित्रपट 
नह 


टीकाहरण / २१० 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 
Rr 


प्रत्यक्ष दाखविठे जावेत व बालनाटके विद्यार्थ्याकडून बसवून घेतली जावीत. ह्यासाठी सुट्र्यांचा 
वापर करावा. काही धडे गद्यरूप असावेत. नाटक व चित्रपटामुळे आयुष्याच्या तांत्रिक अंगांचा 
आपोआपच परिचय होईल. माध्यमिक शाळेतही ५०% वजन साहित्याला व ५०% वजन नाटक- 
चित्रपटाला असावे. मात्र इथे विद्यार्थ्यांना समीक्षक बनवण्याऐवजी कलावंत बनवायचा प्रयत्न 
हवा. विद्यार्थी एखाद्या कवितेवरील, कथेवरील प्रश्‍नांची काय उत्तरे देतो ह्यापेक्षा त्या विषयावर 
कशी कविता लिहितो, कशी कथा लिहितो त्यानुसार त्याची गुणवत्ता जोखली पाहिजे. आज 
अभ्यासक्रमात आकलनात्मक बाजूवर नको तितका भर आहे. त्याऐवजी सृजनात्मक बाजूवर भर 
असायला हवा. विज्ञानाचे अथवा मानव्यास्त्रांचे अध्ययन करतानाही हाच विचार असायला 
हवा. तो विद्यार्थी प्रयोगशाळेत काय करतो, वैज्ञानिक विचार कसा करतो ह्यावर भर हवा. 
आपला देश गेली कित्येक शतके नाचणे साफ विसरून गेलाय. हली हली आम्ही पोरे 
दांडिया खेळायला लागलोय, तर आमच्या संस्कृतीरक्षकांना तेही बघवत नाही असे दिसते. 
पारचात्त्य देशांत पार्टी किंवा फंक्हानच्या निमित्ताने नृत्याचा परिचय लहानपणापासून होतो व ते 
लोक सतत नाचताना दिसतात. आपणाला आदिवासीकडे जाउन त्यांची नृत्ये सामावून घेऊन 
बॉलडान्ससारखे नृत्यप्रकार विकसित करायला हवेत. भांगडा, गरवा, कोळी ही नृत्ये आपण 
स्वीकारायला हवीत व ती आपल्या सर्व समारंभांची व उत्सवांची नृत्ये बनायला हवीत. त्यासाठी 
वर्गात शारीरिक शिक्षणाबरोबर (P०4 72/1/19) नृत्याचे शिक्षण द्यायला हवे. त्यामुळे 
एकीकडे व्यायामाची आवड निर्माण होईल तर दुसरीकडे नृत्य कला म्हणून विकसित होईल. 
माध्यमिक शाळेत आज स्पेशल विषय म्हणून चित्र किंवा संगीत कला म्हणून शिकवल्या जातात. 
त्यांचा परीघ वाढायला हवा. अलीकडे प्रार्थनांचा वेळ कमी केलाय तो पुन्हा वाढवायला हवा. 
त्यातून संगीत व शाब्द ह्या दोन्हींची सवय लागते. मेंट्रिकपर्यंत विद्यार्थी एका तरी कलेत तयार 
व्हावा. आज भारतात कला, विज्ञान व मानव्यविज्ञान या तिन्ही गोष्टी मृत झाल्या. आता सर्वानीच 
त्यात नवीन उन्मेष निर्माण करायला हवा. त्यासाठी हे मूलभूत बदल आवश्‍यक आहेत. 
आपल्याकडेच भाषाविज्ञानापासून भौतिकदास्त्रापर्यतचे सर्व तज्ज्ञ शिक्षणावर साहित्यावर केवळ 
अंकेंडमिक चर्चा करत असतात, मूलभूत गोष्टीतच बदल हवा हे कुणी लक्षात घेत नाही. जर 
भारतीय जीवन गतिशील बनवायचे असेल तर Dance is the ethusiam of society हे 
तत्व प्रत्यक्ष आचरणात आणायला हवे. पोरं वेडीवाकडी नाचतात म्हणून त्यांना नाकं मुरडण्यापेक्षा 
ती तालात कशी नाचतील ते आपण पाहायला हवे. किंबहुना असे पाहणे हेच विधायक आहे. 
नृत्य शिकवता शिकवता आपण भारतीयांच्या सर्व जगानं मान्य केलेल्या ध्यान व योग 


टीकाहरण / २११ 


Scanned with CamScanner 


| 
| 
| 
| 
| 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


पद्धती स्वीकारायला हव्यात. ह्या गोष्टींचे महत्व प्रथम विद्यार्थ्यांना शिकवायला हवे आणि मग 
त्यांच्याकडून सराव करून घ्यायला हवा. नृत्यामुळे शरीर व ध्यान ब योगामुळे मन फ्रेरा रहाते, 
महाविद्यालयीन शिक्षणात तर ह्यांचा सखोल अभ्यास हवा. भारतीय दर्शने मग ते वैदिक असो की 
अवैदिक तंत्रात्मक असो की नाथसंप्रदायी असो समजायची असतील तर ह्या गोष्टी आवश्यक 
आहेत. त्याचा शरीराला व मनाला होणारा फायदा तर फारच महत्त्वाचा आहे. आज भारतातले 
अनेक कलावंत, विदोषत: चित्रातले, ध्यानाचा काडीचा अनुभव नसताना आध्यात्मिक चित्रे 
काढत असतात. ही एका अर्थाने ह्या कलांतील स्पिरीच्युअळ मेडीओकर हिपोक्रसीच आहे. 
कलाशिक्षणात सर्व ध्यानपरंपरा समाविष्ट केल्या तर भारतीय परंपरा नीट उमगेल असं मला 
वाटतं. 

आपल्याकडे एखाद्या वैज्ञानिकाला नंतर चित्रपटात रस निर्माण झाला किंवा चित्रपट 
कलावंताला डॉक्टर व्हावेसे वाटले तर त्याचे काय करायचे ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही. सध्या तापुरती 
एक गोष्ट आपण ह्याबाबतीत करायला हवी, ती म्हणजे सहा-सहा महिन्यांचे सृजनात्मक कोर्सेस 
चाळू करणे. भौतिकशास्त्रापासून कवितेपर्यत सर्व विषयांचे सहासहा महिन्याचे प्राथमिक वर्ग 
चाळू केले तर त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल असे वाटते. किमान त्या विषयांचे चांगले आस्वादक 
ह्यातून निर्माण होतील. | 

(११) ह्या सर्व सुधारणा प्रतयक्षात याव्यात असे वाटत असेल तर आपणास महाविद्यालयांचे 
सध्याचे मॉडेल पूर्णपणे बदलायला हवे. एकतर महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन हे विद्यार्थी व 
शिक्षक ह्यांनी करायला हवे. महाविद्यालयातील सर्व कामे विद्यार्थ्यांनीच करायला हवीत. 
कलामहाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी स्वतःची चित्रे, शिल्पे विकून नृत्य, नाटके सादर करुन 
संकुलासाठी पैसा गोळा करायला हवा. घरांची इंटेरियर डिझाईन्स करून द्यावीत. ह्या विद्यालयात 
शिकून मोठ्या झालेल्या कलावंतानी स्वतःच्या कलाकृती विकून महाविद्यालयाला त्यातील पैसा 
द्यावा. नृत्य, नाटक, चित्रपटवाल्यांनी व्यावसायिक धर्तीवर चित्रपट, नाटक, नृत्ये तयार करून 
त्यांच्या परफॉरमन्सवर पैसे कमवून द्यावेत. त्याचबरोबर युवागृहात चांगले खाण्याचे पदार्थ तयार 
करून त्यांच्या विक्रीतून पैसे कमवावेत. डॉक्युमेंटरी जाहिराती बनवूनही पैसा कमवून द्यावा. 
शासनाने कलाक्षेत्रातील सर्व कामे डॉक्युमेंटरी, जाहिरातीची कामे तसेच पुस्तकांच्या अनुवादांची 
कामे द्या महाविद्यालयाकडे सोपवावीत व त्याबदल्यात त्यांना पैसा द्यावा. आज शासन एकतर्फी 
रटत ती बरी न्हवे. शासनालाही विद्यार्थ्यांचा फायदा व्हायला हवा. अनुवादाची कित्येक कामे, 
त्यांच्या ठेखनापासून प्रिंटिंगपर्यंत द्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याकडून करून घेता येतील. 
(ohio OOOO 


टीकाहरण /२१२ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय दिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


आणि शासनाचा खर्चही वाचेल. ह्यातून विद्यार्थ्यांना स्वावलंबनाचे धडे मिळतील. जी गोष्ट कला 

महाविद्यालयाची तीच विज्ञान महाविद्यालयाची. प्रत्येक मेडिकल कॉलेजचे स्वतंत्र हॉस्पिटल 

असावे किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेज व तंत्रात्मक कोर्सवाल्यांचे स्वतःचे त्यांच्या अभ्यासक्रमाला 

पूरक असे कारखाने असायला हवेत. उदाहरणार्थ, शासनाची बांधकामाची सर्व कामे तज्ज्ञ लोकांच्या 

मार्गदर्शनाखाली सिव्हिल इंजिनिंअरिंगच्या व आर्किटेक्चरच्या विद्यार्थ्यांनी करावीत. सर्व शासकीय 
इस्पितळे ही मेडिकल कॉलेजीसना जोडून द्यावीत. आज भारतात अशी स्थिती आहे की, 

इंजिनिअरिंग कॉलेजमधल्या साध्या सण्डासाचे बांधकाम देखील तिथले शिक्षक व विद्यार्थी करत 
नाहीत. हे जितक्‍या लवकर थांबेल तितके बरे. हीच गोष्ट मानव्यविज्ञानाबाबत. इलेक्दानच्या 
कामकाजात राज्यश्षास्त्राच्या विद्यार्थ्यांचा उपयोग स्वयंसेवक म्हणून व्हायला हवा. इतिहासाच्या 
विद्यार्थ्यांना उदा. अंजठा वेरुळच्या निगराणीचे ब तिथे गाईड होण्याचे काम आळीपाळीने द्यायला 
हवे. शासकीय उत्खननात त्यांचा सहभाग हवा. किंवा विद्यालयाच्या उत्खननाच्या कार्यक्रमांना 
शासनाने अनुदान द्यावे. आज जगात इतत्त्र विद्यार्थी काम करून शिकत असतो. भारतातील 
विद्यार्थी मात्र आईबापांच्या आणि शासनाच्या जिवावर चैन करत फावल्या गप्पा झोडत 
आळदयासारखा हिंडत असतो. असा विद्यार्थी नागरिक झाल्यावर काय काम करणार ? विद्यार्थ्यांना 
कामचुकारपणाची सवय आपण विद्यार्थीदशेतच लावत असतो. त्यामुळे कामाचे त्यांना महत्त्वही 
कळत नाही आणि जे शिक्षण आपण घेतो ते किती महागडे आहे तेही कळत नाही, आपला बाप, 
आपली आई आपल्यासाठी किती खस्ता खातात ते आपल्याकडे लोकांना ते आईबाप झाल्यावरच 
कळते. सामाजीकरणाची प्रक्रिया आपल्याकडे शिक्षण संपल्यावर चालू होते. हे थांबवायचे असेल 
तर बर सांगितलेल्या गोष्टी करायलाच हव्यात. मानव्यशाखातील अर्थशास्र, व्यापारदाख्न वगैरेच्या 
विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाने स्वतःची दुकाने चाळवायला द्यावीत. महाविद्यालयातील मध्यवती 
्रीडांगणाबाहेर सुसज्ज गाळे बांधून तिथे दुकाने टाकणे अवघड नाही. आत क्रीडांगण आणि 
बाहेर दुकाने. आत सिद्धांतन आणि बाहेर प्रत्यक्ष कार्यशाळा हीच आधुनिक संस्कृतीची खरी 
शैक्षणिक प्रतीके आहेत. ह्या क्रीडांगणातच युवागृह उभे कल्न तिथे नृत्य, खाणे, सेमिनार, 
नाटक, चित्रपट वगैर सर्व गोष्टी करता येतील. 

(१२) शिकवण्याची पद्धत ही आपल्याकडील जुन्या गुरुकुल पद्धतीला धरून असावी. 
विद्यार्थ्यांना कुठल्याही वर्गात बसण्याची परवानगी असावी. इथे गुरूने बोलावे, शिष्याने 
ऐकावे.आजकाल वर्गात पाइचात्तयांची बसण्याची भंपक पद्धत आपण राबवतो आहोत. ती बदंलून 
भारतीय बैठक चालू ठेवावी. गुरु मधे असावा व विद्यार्थी भोवताली बसावेत. लिखाणासाठी 
nn 


टीकाहरण / २१३ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
नाण)? 
भारतीयांची जुनी टेबल पद्धत राबबावी. कार्यशाळातून काही भारतीय व काही विदेशी कलावंत, 
उद्योगपती, खेळाडू, राजकारणी, शास्त्रज्ञ ब मानव्यवैज्ञानिक बोलवावेत. गुरूने व्याख्याने देण्याऐवजी 
उपनिषदातील प्रश्‍न-उत्तर संवाद पद्धत राबवावी. ती अधिक चांगली आहे. अर्थात फळा वापरताना 
गुरु फळ्याकडे विद्यार्थी चौकोनी असे असावेत. गुरुने निरूपण करावे, हिष्यांनी प्रश्‍न विचारावेत. 
म्हणजे गुरू व सिष्यांचे नाते अधिक स्नेहाचे होईल. गुरने शिष्यांशी चर्चा करावी. त्यांना ज्ञानाचे 
डोस पाजू नयेत, तर चर्चेतून ज्ञान उलगडून दाखवावे. तज्ज्ञांचे स्वतःचे परफॉरमन्स असावेत. 
आपली सध्याची जी परीक्षा पद्धत आहे ती पूर्णपणे बदलावी. नववीपर्यंत गुण देऊ नयेत. 
फक्त ग्रेड द्यावी. १० वी ला बसायला सर्वांनाच परवानगी द्यावी. एखादा विद्यार्थी ५ वी नंतर 
एकदम १० बी ला बसू इच्छित असेल तर त्याला तशी अनुमती द्यावी. कला महाविद्यालयात तर 
"महाविद्यालयीन पातळीवरही गुण देऊ नयेत. फक्त ग्रेडच असाव्यात. परीक्षा पद्धतीला फार थारा 
देऊ नये. १० वी ला मात्र शिष्यवर्गाची अँप्टीट्यूड टेस्ट घ्यावी आणि सर्व विषयांची प्रश्‍नपत्रिका 
असावी. विद्यार्थ्याला मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंग प्रवेश हा १२ वी नंतर द्यावा. मात्र हा प्रवेश १२ 
वी च्या गुणावर नव्हे तर मेडिकल एंट्रन्स किंवा इंजिनिअरिंग एंट्रन्स ह्या परीक्षानंतर असावा व ही 
परीक्षा सर्व राज्यांना एकच असावी. सर्वच ठिकाणी प्रवेश एंट्रन्स एक्झामनंतर द्यावा ते जास्त 
सोयीचे होईल. 
आपले शिक्षण कसे असावे हे पाहिल्यानंतर आपणाला ह्या शिक्षणात भाषेचा रोल काय 
असावा ते पाहता येईल. शिक्षण देताना फक्त भाषेचा वापर करणे थांबवून चित्रपट, टीव्ही यांचा 
वापर करावा हे आपण पाहिले. मात्र तरीही शिक्षणाचे मुख्य माध्यम सध्यातरी भाषाच राहील 
असे दिसते. प्रथम भाषेचा विज्ञानशाखेच्या पातळीवर विचार करू 
विज्ञानाच्या शिक्षणाचा मुख्य कणा हा वैज्ञानिक विचार आहे. कुठलाही वैज्ञानिक हा 
तेव्हा चांगळा वैज्ञानिक होऊ दाकेल जेव्हा एखाद्या समस्येबाबत तो स्वतः विचार करू शकेल. 
विचार ही मुख्यतः भाषिक कृती आहे. विज्ञान हे अर्थनिर्णयनाला जास्त प्राधान्य देते आणिही 
अर्थनिर्णयन करण्याची क्षमता कमावणे म्हणजेच भाषा शिकणे होय. कोणतेही मूल जेव्हा भाषा 
शिकते तेव्हा ते केवळ पोकळ स्वर किंवा व्यंजन किंबा व्याकरण शिकत नसते, तर संपूर्ण मानवी 
जीवनाची, अर्थनिर्णयनाची प्रक्रियाच आत्मसात करत असते. म्हणजेच ज्याला आपण 
विचार म्हणत असतो, त्याची मूळ बीजे, मूळ पाया मुळाच्या भाषिक शिक्षणातच घातला जातो. 
याचाच अर्थ मुलाची वैचारिक क्षमता ते लहानपणी जी भाषा आत्मसात करते त्याच भाषेत 
सर्वाधिक प्रगट होते. किंबहुना स्वतंत्र विचार करण्याची त्याची क्षमता सर्वाधिक त्याच्या 
RRR 


टीकाहरण / २१४ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रदन 


मातृभाषेतच भरून येते हे एक अत्यंत उघडे-नागडे सत्य आहे. शिक्षण म्हणजे कसे शिकायचे ते 
शिकणे असेल तर भाषा हेच मानवाला मिळालेले महत्त्वाचे शिक्षण होय. ध्वनिभाषा, सोष्ठवभाषा 
ब अर्थभाषा या तिन्ही भाषा मानव लहानपणीच शिकतो आणि आयुष्यभर शिकत राहतो. त्यामुळे 
आपणाला जर खरोखरच अस्सल वैज्ञानिक तयार करायचे असतील, अस्सल तंत्रज्ञ, डॉक्टर 
निर्माण करायचे असतील तर त्यांची वैचारिक क्षमता ते ज्या भाषेत वाढले त्या भाषेत त्यांना 
शिकवूनच वृद्धिंगत करायला हवी, याचाच अर्थ प्राथमिक व माध्यमिक शाळांत सर्व शिक्षण हे 
मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. आज इंग्रजी माध्यमात जी धडाधडा मुले टाकली जात आहेत त्यांना 
जरा हे ओरडून सांगणे आवश्‍यक आहे की, जगातले सर्वच वैज्ञानिक त्यांच्या त्यांच्या 
मातृभाषातूनच विचार करतात. तुम्ही जेव्हा तुमची मुळे इंग्रजी माध्यमात टाकता तेव्हा तुम्ही 
त्याच्यातील अस्सल वैज्ञानिक नष्ट करता. तुमची मुळे इंग्रजी माध्यमात शिकून फारतर अमेरिकन 
वैज्ञानिक कारकून होतील. भविष्यात तेही शाक्य नाही. कारण इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्यांची 
संख्या प्रचंड वाढते आहे. ह्यातील फार थोडेजण अमेरिकेत जातील. मुळातच आज अमेरिकेत 
आशियाई लोकामुळे बेकारी वाढते आहे. त्याबद्दल तिथल्या तरुणांच्यात असंतोष वाढतो आहे. 
आज अनेकदा आशियाई लोकांवर तिथे बिनधास्त हले होतायत. हे प्रमाण वाढत जाऊन तिथल्या 
लोकांनी बंदीची मागणी घातली तर आइचर्य वाटावयास नको. जपानच्या माळाला बंदी आणण्याचे 
घाटत आहेच. हळूहळू माणसांनाही होईल. त्यामुळे फार जणांना भविष्यात तिकडे वाव नाही. 
उरलेले लोक इथे कारकून होतील; कारण साहेब होण्यासाठी जी वैचारिक क्षमता लागते ती इंग्रजी 
माध्यमातून मिळणे कय नाही. आज ज्यांच्या ताब्यात धंदा आहे ते सर्व लोक त्यांच्या त्यांच्या 
मातृभाषेतच शिकळेत. टाटांची मातृभाषा विदेशी आहे म्हणून ते त्या भाषेत व्यवहार करतात. 
तुमची मातृभाषा मराठी असेळ तर तुम्ही त्यातच शिक्षण घ्यावे हे उत्तम. झालेय पातळीवर 
वैचारिक क्षमता तयार करणे हेच मुख्य कार्य असल्याने मातृभाषेत शिक्षण हेच महत्त्वाचे आहे. 
महाविद्यालयीन पातळीवर मात्र शिक्षणाचा उद्देश बदलतो. इथे वेचारिक क्षमता तयार 
होऊनच विद्यार्थी आलेत हे गृहीत धरावे लागते. इथे उद्देश ह्या क्षमता वाढवणे हा असतो. ज्ञानाच्या 
कक्षा रंदाबण्याचा निश्‍चय असतो. प्रश्‍न असा आहे की, इथे शिक्षणाचे माध्यम काय असावे ? 
विज्ञान हे मुळातच आंतराष्ट्रीय असल्याने त्याला देशी भाषेच्या मर्यादा नसतात. किंबा देशी 
संस्कृतीच्याही मर्यादा नसतात. जगातील सर्व विज्ञान आज वेगवेगळ्या भाषांत उपलब्ध आहे. 
विज्ञानाबाबत मराठी भाषेत मात्र काहीही उपलब्ध नाही. मराठी भाषेत वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध 


नसताना आपण काय करू शकतो ? 


टीकाहरण / २१५ 


ear] EE 
Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
1-३. ०२० २ २ २? २... 
एकतर आपणाला जगातील सर्व बिज्ञान मराठीत अनुवादित करावे लागेल किंबा ह्या सर्व 

आषा शिकाव्या लागतील किंबा इंग्रजी ही वैज्ञानिक लिंग्वाफ्रका म्हणून स्वीकारावी लागेल. ह्या 


तिन्ही पर्यायांचा आपण विचार करू. 

आज ह्या घडीला जगात दरवर्षी किमान पाच लाख ग्रंथ प्रकाशित होतात. त्यातील 
विज्ञानाशी संबंधित चाळीस हजार असतात. ह्या चाळीस हजारांपैकी केवळ एक हजार ग्रंथ 
मूल्यवान मानले तरी दर वर्षाला एक हजार ग्रंथ अनुवादित करण्यासाठी लागणारे अनुवादक 
आपल्याकडे आहेत का ? हे सर्व ग्रंथ वेगवेगळ्या चाळीस भाषांत प्रकट होतात. ह्या चाळीस 
भाषा शिकवण्याची केंद्रे आपल्याकडे उपलब्ध होऊ शकतात का ? ह्या प्रश्‍नांचे ठाम उत्तर नाही 
असे आहे. दर वर्षाचे जाऊ द्या. गेल्या पाचशे वर्षातले महत्त्वाचे बैज्ञानिक ग्रंथ ब पेपर आम्ही 
अनुवादित केलेले नाहीत. तेव्हा दरवर्षी हे ग्रंथ अनुवादित होतील वगैरे स्वप्ने आपण पाहू नयेत. 
तेवढे अनुवादक उपलब्ध नाहीत. भविष्यात ते होतील असे वाटत नाही. ह्याबाबतीत अनेकदा 
युक्तिवाद केला जातो की, तुम्हाला जर समजा इस्रायलमधले शेतीचे प्रयोग समजायचे असतील 
तर त्या भाषेतून ती पुस्तके अनुवादित करा. पण प्रश्‍न असा आहे की, त्यासाठी हिब्रू शिकणार 
कोण ? जगातील सर्वच भाषांते विज्ञान इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन, जपानी भाषेत अनुवादित होत 
असते. चाळीस भाषांची सर्वत्र केंद्रे उघडणे शक्य नसल्याने आपणाला ह्यातील एखादी भाषा 
शिकणे अटळ आहे आणि द्या पाचही भाषांचा विचार करताना इंग्रजीच त्यातल्या त्यात अधिक 
योग्य वाटते. आणि जगानेही तिचा स्वीकार करायला प्रारंभ केलाय असे दिसते. दुसरी महत्त्वाची 
गोष्ट हे एखाद्याने अनुवादित केळे तरी छापणार कोण ? ह्या पुस्तकांचा खप किती होणार ? ज्या 
भाषेत वॉर अँण्ड पीसचे भाषांतर संपूर्ण करूनही कागदाचा आणि खर्चाचा विचार करुन संक्षिप्त 
आवृत्ती काढावी लागते तिथे हे अनुवादीत ग्रंथ कुणी छापून प्रसिद्ध करतील ह्यावर विश्‍वास 
ठेवण्यात अर्थ नाही. आर्थिकदृष्टया एवढा कागद आयात करणे आपणाला शक्य नाही आणि हा 
अर्थव्यवहार प्रकाशकांना आणि शासनाला दोघांनाही परवडणारा नसल्याने ह्याबाबत कुणी उत्साह 
दाखवणे शक्य नाही. जी गोष्ट अनुवादकांबाबत आहे तीच वाचकांबाबत आहे.प्रत्येक वाचकाने 
किती भाषा शिकायच्या ह्याला मर्यादा असतात. इस्रायलमधले प्रयोग कळाबेत म्हणून आपला 
शेतकरी हिब्रू शिकेल हा विचार युरोपियन आहे. तेव्हा तो किती भाषा शिकेल आणि त्याने 
कोणती भाषा शिकावी ? जिथे फ्रेंच, जर्मन शिकतानाही त्या इंग्रजी माध्यमात शिकाव्या लागतात 
तिथे इंग्रजी कशी टाळता येईल ? तेव्हा सर्वसामान्य माणूस काही भाषा शिकायला जन्मलेला 
नाही. त्याला व्यवहार पहायचा असतो. त्या दृष्टीनेही आपल्या भारतीय माणसाने इंग्रजी भाषाच 


टीकाहरण / २१६ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
“णा... 
विदेशी भाषा म्हणून शिकावी असे वाटते. कारण त्याशिवाय पर्याय नाही. आज जपान, रशिया 
वगैरे देशांनीही जगात होऊ घातलेला हा बदल स्वीकारायला सुरुवात केलीये. आपणही इंग्रजी ही 
ग्लोबल लिंग्वाफ्रेका आहे हे सत्य शांतपणे स्वीकारावे हे उत्तम. 


भाषेबाबतचा दुसरा मुद्दा आहे ज्ञानाच्या वेगाचा. मी मागेच सांगितले की गेल्या पन्नास 
वर्षात जे ज्ञान प्राप्त झाले त्याच्या दुप्पट ज्ञान ह्या पाच वर्षात मिळते आहे. ज्ञानाच्या ह्या अफाट 
वेगाला तुम्ही कसे पुरे पडणार आहात ? तुमच्या पुस्तकाचा अनुवाद होऊन ते प्रकाशित होईपर्यंत 
जग त्या क्षेत्राबाबत आणखी पुढे गेलेले असते. त्यामुळे हे अनुवाद आणि त्यातील ज्ञान हे 
जुनाटच ठरतात. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली म्हणजे भारतात व महाराष्ट्रात इंग्रजीदिवाय पर्याय 
नाही हे स्पष्ट होईल. समकालीन विज्ञानाशी ज्यांना संवाद ठेवायचा आहे त्यांना इंग्रजी अपरिहार्य 
आहे. 

वरील सर्व विवेचनावरून विज्ञान शाखेत महाविद्यालयीन पातळीवर इंग्रजी अपरिहार्य 
आहे हे सहज समजून येईल. त्यामुळे महाविद्यालयीन पातळीवर विज्ञान शाखेचाबत इंग्रजी माध्यम 
अपरिहार्य आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली म्हणजे शालेय जीवनात इंग्रजीची तयारी करून 
घेणे अपरिहार्य आहे हे सहज लक्षात येईल. 

आज भारतात इंग्रजी माध्यमातील शाळांचा जो प्रश्‍न आहे तो खरोखरच माध्यमाचा आहे 
की व्यवस्थेचा ? माझ्या मते हा प्रदन व्यवस्थेचा आहे. आज भारतात इंग्रजी माध्यमात मुळांना 
पाठवण्याची जी कारणे आहेत ती पुढीलप्रमाणे : 

(१) सर्वात महत्त्वाचे कारण मराठी शाळांचे अपया. आज मराठी झाळेत इंग्रजी शिकवले 
जाते हे वाक्य विनोदी आहे. आपल्या मराठी शाळा मुलांना इंग्रजी शिकवण्यात पूर्णपणे अपयशी 
ठरल्या. पाच पाच वर्षे अभ्यास करून जर मुलाला धड एक इंग्रजी वाक्य बोलता येत नसेल तर 
आईबापांनी मराठी शाळांवर कसा विशवास ठेवायचा ? वैज्ञानिक क्षेत्रात इंग्रजी अपरिहार्य आहे हे 
कळलेला वर्ग आज निमूटपणे आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमात पाठवतो आहे. हे चित्र जर 
बदलायचे असेल तर आपणाला मराठी शाळांतील इंग्रजी शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा लागेल. ज्या 
दिवी मराठी शाळेतील दहावी शिकून बाहेर आलेला विद्यार्थी हा इंग्रजी शाळेतील दहावी शिकून 
आलेल्या विद्यार्थ्यांशी तितक्याच आत्मविश्वासाने बोलायला लागेल त्या दिवशी ह्या देशातून 
इंग्रजी माध्यमाच्या हाळा आपोआप गायब होतील; पण आपण मुळात सुधारणा करण्याऐवजी 
भलत्याच ठिकाणी लक्ष केंद्रित करत आहोत. प्रथम आपणाला त्यासाठी खालील सुधारणा करायला 


टीकाहरण / २१७ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्ररून 
OO 


हय्यात, 

(अ) भाषा ही प्रथम बोलायला शिकायची असते हे लक्षात घ्रेऊन रोमन लिपीच्या एबीसीडी 
पासून सुरुवात करण्याऐवजी संभाषणात्मक इंग्रजी शिकवायला सुरुवात करावी. ही सुरुवात 
इयत्ता तिरारीपासून करावी. तिसरी, चौथी दोन वर्षात छापील इंग्रजी पुस्तक पोरांना उघडायला 
लावू नये. उच्चार सरळ देवनागरी लिपीत लिहून दाखवावेत, इंग्रजी लिपीमुळे मुलांच्यात उगाचच 
भय निर्माण होते ते जाऊन मुले इंग्रजीत तोडकी-मोडकी संमाषणात्मक वाक्ये बोलायला लागली 
की मगच रोमन लिपीला हात घालावा. द्या काळात इंग्रजीची परीक्षा ठेवू नये. फक्त तोंडी परीक्षा 
असावी. प्रत्येक मुळांच्या इंग्रजीकडे लक्ष राहावे असे वाटत असेल तर तुकड्यांची आणि शाळांची 
संख्या त्याचबरोबर शिक्षकांची संख्या जवळ जवळ दुप्पट होणे आवश्‍यक आहे. ह्याबाबत शासन 
जी अक्षम्य ढिलाई दाखवत आहे ती निषेधार्ह आहे. येऊ त्रातलेल्या पिढ्यांची नासाडी करून 
आपण कोणत्या प्रकारचा देवा घडवणार आहोत राम जाणे | केवळ इंग्रजीच नव्हे तर सर्वच 
विषयांबाबत संख्येत वाढ होणे आव्यक आहे. तिसरी चोथीतच चार इंग्रजी चित्रपटांची ओळख 
द्यावी आणि त्या चित्रपटाचे संवाद देवनागरी लिपीत लिहून ते पाठ करून घ्यावेत. पाच वर्षानंतर 
दरवर्षी इंग्रजी विषयात इंग्रजी चित्रपटांचा समावेश असावा. इंग्रजी मराठीतून शिकवावी. 

(ब) पाचवी ते सातवी भर संभाषणात्मक हवा. ह्या काळात बालवाड्मयाचाच वापर हवा 
आणि परीक्षा तोंडी आणि काही प्रमाणात लेखी असावी. आठवी ते दहावी विज्ञानक्षेत्रावर आधारित 
घडे प्रामुख्याने असायला हवेत. आठवी ते दहावी द्या काळात इंग्रजीतून भाषणे लिहायला सांगून 
ती प्रत्येक विद्यार्थ्यांला वर्गामध्ये करायला हवीत. विषय अर्थात साधे हवेत. ह्यासाठी धड्यावर 
उगाच भर देण्यापेक्षा वर्षातून प्रत्येक विद्यार्थ्याला तीन भाषणे करायला लावणे सक्तीचे करावे. 
चाचणीची ग्रेड त्यावर ठेवावी. नाटके बसवताना ती मराठी आणि इंग्रजी भाषातून बसवून घ्यावीत. 
किंबहुना त्याची सक्तीच करावी. पाचवी ते दहावी व्याकरण कलन घ्यावे .पण ते घ्रेताना नियम 
मराठीत छापावेत आणि मराठीतून शिकवावेत फक्त नामाऐवजी नाऊन वगेरे दाब्द इंग्रजीत ठेवावेत. 
आज शाळात काही इंग्रजी आणि मराठी अशा दोन्ही भाषांत शिकवावे. आपल्या इंग्रजीच्या 
काही शिक्षकांना आपले इंग्रजी लहान पोरांपुढे पाजळणे उगाच गरजेचे वाटते. इंग्रजीची सर्व 
टेक्स्ट ही एका बाजूला देवनागरी व दुसऱ्या बाजूला रोमन लिपीत छापावीत त्यामुळे इंग्रजीचे भय 
कमी होईल ब मुळांना इंग्रजी सोपे जाईल. 

(क) विज्ञानाच्या पुस्तकात ज्या टर्मस असतात त्यांना अवघड प्रतिशब्द देण्याचा प्रकार 
आपण ताबडतोब बंद करावा आणि मूळ इंग्रजी शब्दच वापरावेत व तेच मराठी भाषेत रुट 


टीकाहरण / २१८ 


a 


RD 
Scanned with CamScann 


er 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


करावेत. वेग ह्या दाब्दाऐवजी स्पीड हा शाब्द अधिक रूढ होत आहे, तर तो तसाच रूढ करावा. हा 
परिभाषेचा तमाशा भरपूर झाला. एकतर ते शिकून विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांला तसा काहीच फायदा 
नसतो. त्याला पुढे इग्रजी शाब्द शिकावेच लागतात आणि है विद्यार्थी मूळचा मराठी झा्द 
आपोआपच विसरतात. तेव्हा प्रथम तो शब्द त्यांच्या मनात लिहायचा आणि नंतर आपणच तो 
पुसायचा त्यापेक्षा मूळ इंग्रजी शब्द तसाच ठेवावा. भाषेची शुद्धी हा एक बकवास प्रकार आहे. 
ती अस्तित्वात नसलेली गोष्ट आहे. तेव्हा तिच्या मागे लागू नये. इंग्रजी शब्द मराठीत रूढ 
रावेत. त्वरणापेक्षा अंक्सिलेदान आणि आवाजापेक्षा व्हॉल्युम हेच शब्द टीव्ही संस्कृतीत रूढ 
होणार आहेत. तेव्हा ही इंग्रजी टर्मिनांलांजी शिकण्यात जो बौद्धिक अपव्यय होतो तो त्यामुळे 
टळेल, 

(ड) आज इंग्रजी माध्यमाचे खूळ वाढण्याचे एक मोठे कारण म्हणजे इंजिनिअरिंगला व 
मेडिकलला जी बाराबी बोर्डाची परीक्षा असते ती इंग्रजीतून द्यावी लागते. एका अर्थाने ही परीक्षा 
इंजिनिअरिंग व मेडिकलची एन्ट्रस एक्झामच असते. आमची मराठी माध्यमातील पोरं जेव्हा 
अकरावीला जातात तेव्हा त्यांच्यासमोर धाडकन्‌ इंग्रजी भाषा येते. परिणामी अनेकांना पहिले 
सहा महिने वर्गात काय चाललेय तेच कळत नाही. अनेकांचा स्वतःवरचा विइवासच उडतो. 
त्यातील कित्येकांना विज्ञानात जबरदस्त गती असते, पण भाषिक प्रश्‍न आडवा येतो आणि ही 
मुले विज्ञान कठीण समजतात. कारण झा मुळांचा आकलनावर भर असतो. पाठांतरावर नसतो. ही 
मुले केवळ ह्या इंग्रजीच्या वरवंट्याखाली येऊन मेडिकल, इंजिनिअरिंग किंवा तत्सम अंडमिशनला 
पारखी होतात आणि केवळ पाठांतर करून विज्ञानाची घोकंपट्टी करणारे लोक परीक्षेत तथाकथित 
पैकीच्या पैकी मार्स मिळवून पुढे मेडिकल वगैरेला जातात. म्हणजे जे अस्सल विज्ञाननिष्ठ व 
लायक असतात ते मागे राहतात आणि पाठांतराचे पोपट पुढे जातात. हे लोक पुढे ग्रेची अंनाटॉमी 
घोकत घोकत डॉक्टर होतात आणि नंतर समाजाच्या आरोग्याचा सत्यानादा करतात. 
बिज्ञानक्षेत्रातील ही प्रतिभेची नासाडी थांबवायची असेल तर अकरावी-बारावीला मराठी माध्यम 
सक्तीचे करावे व ह्या दोन वर्षात इंग्रजी भाषेची विज्ञानासाठी आवश्‍यक असणारी जोरदार तयारी 
करून घ्यावी. ह्या दोन वर्षात इंग्रजी विषयाच्या नावाखाली जे इंग्रजी साहित्य शिकविले जाते ते 
पूर्ण बंद करावे. आपल्याकडे काही ठिकाणी अद्यापही कला, विज्ञान, वाणिज्य या तिन्ही शाखांना 
मराठी व इंग्रजीचा एकच अभ्यासक्रम असतो, हा शुद्ध गाढवपणा आहे. प्रत्येक शाखेची भाषिक 
गरज वेगळी आहे आणि ती ओळखून आपण प्रत्येक शाखेचा अभ्यासक्रम तयार करायला हवा. 
विज्ञान शाखेला अकरावी-बारावीला इंग्रजी साहित्याची काडीचीही गरज नाही. तिथे वैज्ञानिक 


टीकाहरण / २१९ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय दिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


विषयावरचे निबंधच टेवस्ट बुकात असावेत आणि विद्यार्थ्यांना ते शिकवताना त्यामागचे उद्दिष्ट 
सांगून ते शिकवावेत. अकरावी-बारावीला जे विज्ञान असते त्याला जोडूनच हे निबंधाचे विषय 
असावेत आणि सविस्तर उत्तर विद्यार्थ्यांकडून लिहून घ्यावीत. 'एका ओळीत उत्तरे लिहा,' सारखे 
प्रश्‍न अजिबात टाकू नयेत. सर्व प्रश्‍न सविस्तरच असावेत. उरले-सुएले व्याकरण द्या दोन वर्षात 
उजळणीसह शिकवून तयार कर्न घ्यावे. जेणेकरून विद्यार्थी कुठेही गेला तरी इंग्रजीतील व्याख्याने 
त्याच्या पचनी पडावीत आणि विज्ञान शाखेचा वैचारिक पाया पक्का व्हावा. या वर्षी कलाविषयांत 
मात्र चित्रपट, नाटक, संगीत, नृत्य आणि साहित्य या संदर्भातील माहितीपूर्ण लेखन व प्रात्यक्षिके 
समाविष्ट असावीत, तसेच सर्व कलांचा रसास्वाद असावा. थोडक्यात, इंग्रजी वाङ्मयाऐवजी 
संभाषणात्मक व लिखित इंग्रजीची तयारी आणि मराठी साहित्य या विषयाऐवजी कला हा विषय 
असावा. इंग्रजी हा विषय शिकताना विज्ञान आणि समाज यांचे संबंध स्पष्ट करणारे तीन निबंधही 
समाविष्ट करावेत. अर्थात इथेही टेक्स्ट बुकात परिभाषा वापरण्याच्या फंदात पडू नये. बॉटनीला 
बॉटनीच म्हणावे, मॅथ्येमेटिक्सला मेंथ्येमेटिक्सच म्हणावे. तसेच प्राण्यांची, अवयवांची, केमिकल्स 
वगैरेंची नावे इंग्रजीतीलच ठेवावीत. अर्थवर्मला अर्थवर्म, फ्रोगला फ्रांग म्हणावे व कंसात बेडूक 
आणि गांडूळ असे मराठी शब्द छापावेत. इथे विज्ञान विषयांची टेकस्टबुके एका बाजूला मराठीत 
तर दुसऱ्या बाजूला अनुवादित इंग्रजीत छापावीत. त्यामुळे इंग्रजीचा अधिक सराव होईल. 
आज बारावी संपली की विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या विद्यार्थ्याचा कलांशी आणि मानव्यशाखांशी 
संबंध पूर्णपणे संपतो. हा संबंध तोडणे भारतात तरी अजिबात परवडणार नाही. जिथे आधुनिक 
कलासंस्कृती व मानव्यविज्ञान संस्कृती अद्याप विकसित झालेली नाही तिथे ही चैन परवडणार 
नाही. डॉक्टर्स ब इंजिनिअर्सना ह्या शाखांतील गोष्टी आपोआप कळतील हा भ्रम आपण जितक्या 
लवकर फेकू तितके चांगले. आज आपण सर्वाना विज्ञान कळणे आवइयक मानतो. पण कला 
कळणे मात्र आवश्‍यक मानत नाही. हे एकांगी आहे. युवागृहांची स्थापना ह्या महाविद्यालयांत 
हवीच, त्याचबरोबर इथे कला व मानव्यविज्ञानाचा एक पेपर सर्वाना सक्तीचा हवा. मात्र ह्या 
विषयाला मार्क्स देऊ नयेत, तर केवळ ग्रेड द्यावी. इथे विज्ञानाचे अर्थशास्त्र, विज्ञानाचे समाजशाख, 
विज्ञानाचे राज्यशास्न ह्या अनुषंगाने टेक्स्टब्रुक तयार करणे आवश्‍यक आहे. कलेत कलाविषयाचा 
अधिक विकसित अभ्यासक्रम असायला हवा. हा पेपर मात्र मराठीतच हवा; कारण कलेला 
परकीय भाषेच्या माध्यमाची गरज नाही. ह्यामुळे एकाचवेळी मातृभाषेशी आणि मातृभाषेतील 
संस्कृतीशी आणि सामाजिक प्रइनांशी विद्यार्थ्यांची नाळ टिकून राहील. फक्त शेवटच्या वर्षी हा 


पेपर असू नये. बाकीची वर्षे द्या पेपरमधून विद्यार्थ्यांची नाळ समाजाशी व ह्या विइवातील समस्यांशी 
याड ळळळळ्् 
टीकाहरण / २२० 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


घट्ट राहील हे पाहिले पाहिजे. 


न थोडक्यात, िज्ञानशाखेत शालेय पातळीवर मातृभाषा हेच माध्यम असावे. ज्युनियर 
कॉलेजला मातृभाषेची व इंग्रजीची तयारी तर सीनियर कॉलेजला इंग्रजी माध्यम आपण स्वीकारले 
पाहिजे. phn कला व मानव्यविज्ञानाची मध्यम ओळख करून देणे आपण स्थीकारळे 
पाहिजे व ह्या विषयांचे माध्यम मातृभाषा असायला हवी. ह्याचा एक फायदा असा होईल की 
कलेला आश्रय देणारा वर्ग ह्यातून आपोआप तयार होईल; कारण मारतात तरी ज्यांच्याकडे पैसा 
ब थोडा फावला वेळ असणारा जो वर्ग आहे तो ह्या विज्ञान शाखांचाच विद्यार्थी असतो. आजतरी 
हा वर्ग भारतातल्या अडाणी शैक्षणिक धोरणामुळे कळेच्या आनंदाला व सामाजिक बांधिलकीला 
पारखा झाला आहे. त्याला जर ह्या दोन्ही गोष्टी प्राप्त व्हाव्यात असे वाटत असेल तर वर दिल्याप्रमाणे 
त्याची नाळ जोडली जाणे आवइयक आहे. हा वर्ग मुळातच समाजाची बौद्धिक साय असल्याने 
त्याला ही मध्यम ओळख झाली तरी पुरेशी आहे. अलीकडे युक्रांदपासून अंधश्रद्ध निर्मूलन 
चळवळीपर्यत ज्या तरुणांच्या चळवळी झाल्या तिथले कित्येक नेते हे पवईतून आलेले किंवा 
डॉक्टर असलेले असे वैज्ञानिक पदवीधर आहेत. दुर्दैवाने ह्यातील कुणीच शिक्षणाविषयी मूलभूत 
चळवळ उभी केली नाही. त्यातच हे लोक मावर्सच्या प्रभावाखाली आंदोलन करत होते. ह्या दोन 
गोष्टींमुळे ह्यांच्या प्रयत्नांना पुरेसे यश मिळालेले दिसत नाही. मात्र हा वर्ग जागृत राहिला तर काय 
होईल ह्याची चुणूक मात्र त्यांनी निश्चितच दाखवली आहे. ह्या चळवळीतल्या लोकांचे आणि 
देशी चळवळीतल्या चित्रे, नेमाडे वगैरेंचे फारसे सांस्कृतिक संबंध निर्माण झाले नाहीत ही गोष्ट 
ह्या दोन गोष्टी किती तुटल्यात ह्याचीच निदर्शक आहे. वेगळेपणाचा सोस किती महागात पडू 
शकेल त्याचा हा प्रत्यक्ष पुरावा मानायला हरकत नाही. 

बिज्ञानदाखेत भाषाधोरण ठरवताना ज्या गोष्टी आपण पाहिल्या त्याच पारट्वभूमीवर आपण 
प्रनव्यविदयेवाबतचे भाषाधोरण सहज ठरवू शकू. विज्ञान ही मुळातच आंतराष्ट्रीय व देशीयतेच्या 
पूर्ण पलीक डची बाब असल्याने तिच्याबाबत विचार करताना आपण आंतराष्ट्रीयत्वाचा पूर्ण 
स्वीकार करून इंग्रजी ही ग्लोबल लिंग्वा्रक्रा असल्याचे मान्य केले आणि महाविद्यालयीन पातळीवर 
इंग्रजी माध्यमाचा पूर्ण स्वीकार केला. मानव्यशाखांबाबत थोडी वेगळी स्थिती असते. 
मानव्यशाखांतील वैज्ञानिकाला व तंत्रज्ञाला इथल्या मानवाच्या प्ररनांशी ति राहून इथल्याच 
मानवाचे प्रश्‍न सोडवायचे असतात. भारतीय मानव्यवैज्ञानिकाला आंतराष्ट्रीय संदर्भात भारतात 
राहणाऱ्या मानवाचे प्रश्‍न सोडवायचे असतात. भारतीय अर्थशासञ्ञाला भारतीय vl 
अर्थव्यवस्था कशी उभी करायची ते पाहायचे असते. भारतीय भांडवळदाराला जगाच्या संदभात 


टीकाहरण / २२१ 


rer RE Sr pas 


» 
नवल 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


RT 
भारतातच माळ तयार करून तो मोठ्या प्रमाणात भारतात व नंतर भारताबाहेर खपवायचा असतो. 
त्यामुळेच त्याला आंतरराष्ट्रीय मार्कटसाठी इंग्रजी, भारतीय मार्केटसाठी हिंदी आणि स्थानिक 
मार्केटसाठी तिथली भाषा ही आत्मसात करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय मार्केटसाठी कामचलावृ 
इग्रजी, भारतीय मार्केटसाठी बरे हिंदी आणि स्थानिक मार्केटसाठी उत्तम स्थानिक भाषा ही यावी 
लागते. राजकारण, समाजकारण ह्यासाठी हीच गोष्ट लागू आहे. राज्यदा, समाजशास्न वगरे 
मानव्यवैज्ञानिकांना इथल्याच माणसांचे प्रश्‍न सोडवायचे आहेत हे हली त्यांना सांगायची पाळी 
यावी इतके हे लोक युरोपाळलेले आहेत. एकीकडे आंतराष्ट्रीय वैश्य व दलित जाणिवेचा पुरस्कार 
करत करत त्यांना लोकल कंडीशनिंगचा अभ्यास करून इथल्या मानवाचे इंजिनिअरिंग करायचे 

आहे. आज आमचे राजकारणी व प्रशासन ह्याबाबत ह्या लोकांचे काही साहाय्य व सल्ला न घेता 
हवेत वार करून प्रश्‍न सोडबते हे बरे नव्हे. समाजकारण करणाऱ्यांना समाजशास्त्र कळत नाही 
आणि समाजशास्त्र कळणाऱ्यांना समाजकारण करायचे नाही असा हा पेच आहे. तो सोडवायचा 
असेल तर मागे सुचवलेले शैक्षणिक बदल प्रथम कार्यान्वित व्हायला हवेत. 
आज आपण राष्ट्रभाषा हिंदी शिकतो; पण ती ज्यासाठी शिकायची त्यासाठी मात्र शिकवली 
जात नाही. हिंदी शिकण्याचा आपला मुख्य उद्देश हा मानव्य विज्ञान शिकणे हाच असला पाहिजे. 
हिंदीत वैज्ञानिक वाड्मयाचा ठणठणाट आहे. त्यामुळे तिचा वैज्ञानिक भाषा म्हणून विचार करण्यात 
अर्थ नाही; पण भारतीय समाजात नेमक्या काय उलथापालथी चालल्यात ते कळायचे असेल तर 
मात्र हिंदीशिवाय पर्याय नाही. आपली राजकीय मांडेल्स, सामाजिक मॉडेल्स तयार करताना 
युरोपियनांची अंधळी उसनवारी करण्यापेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आपल्या समाजाचा अभ्यास 
करून त्यातून आपली मॉडेल्स तयार करायला हवीत. ही मॉडेल्स तयार करताना युरोपियन 
सिद्धांतावरील शास्त्रीय वाटणाऱ्या बाबींचा जरूर वापर करावा; पण आपला समाज हा आपला 
समाज आहे ह्याचे भान राखावे. तथाकथित देशीयता आणि आंतराष्ट्रीयतेच्या नावाखाली चालणारा 
युरोपियन भोंगळपणा ह्या दोन्ही गोष्टी आपण थांबवायला हव्यात. हे करायचे असेल तर भाषिक 
पातळीवर तीन भाषा दिकणे अटळ आहे. पहिली मराठी, दसरी हिंदी आणि तिसरी इंग्रजी. 
आपणाला अनेकदा फ्रान्समध्ये काय घडले हे माहीत असते, पण दोजारच्या कर्नाटकात कोणते 
राज्यशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ आहेत त्याची कल्पना नसते. हिँदीवाल्यांचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे 
दक्षिण भारताबाबतची त्यांची उदासीनता. अलीकडे हिंदीवाल्यांनी ही गोष्ट ओळखून कसर 
भरून काढायाला सुरुवात केलीये ;पण त्यांचे काम मंदगतीने चालले आहे. हा वेग परवडणार 
नाही. तो वाढायलाच हवा. आपल्या मानव्यश्ास््रज्ञांनीही इंग्रजीतून पुस्तके लिहिण्यापेक्षा आपल्या 


क 


टीकाहरण /२२२ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
Rl Ras Bd LAS 9:05 0: ललल 
मातृभाषेत किंवा हिंदीत लिहावीत. फुलनदेवीबद्दळ किंवा वारली समाजाबद्दल इंग्रजीत लिहून 
तुम्ही काय साधणार ? फुलनदेवीचा किंवा वारल्यांचा प्रश्‍न इथला आहे; तेव्हा तो इथल्या लोकांपर्यंत 
पोहचवा. इंग्रजीतून ह्या प्रश्‍नावर लिहून तुम्ही फारतर त्यांची करमणूक कराल. पहा इंडियात कशी 
अजून डाकूगिरी चालते हे म्हणायला ते लोक मोकळे | त्यातून तुमचे प्रश्‍न काय सुटणार ? हां, 
तुम्हाला जर इथल्या अभ्यासातून पूर्णपणे नवीन सिद्धांतन सुचले तर मात्र ते जरूर इंग्रजीत 
अनुवादित करा. त्यांनाही त्याचा उपयोग होईल. मात्र हे सिद्धांतनही प्रथम इथल्या लोकांसाठीच 
असायला हवे. महाराष्ट्रातील वारल्यांच्या अभ्यासाचा जेवढा फायदा हिंदी किंवा कर्नाटकातील 
समाजशास्रज्ञाला होईल तेवढा युरोपियनांना निश्‍चितच होणार नाही. चंबळच्या खोऱ्यातील 
डाकूंत असलेल्या जातिव्यवस्थेचा अभ्यास हा केव्हाही महाराष्ट्रातील समाजशास्रज्ञाला जास्त 
उपयोगी आहे हे भान आपणाला येत नाही तोपर्यंत मानव्य विज्ञानात आपण जगाला फार काही 
मोठे योगदान देऊ असे वाटत नाही. काहींनी तिथला आणि इथला असा तुलनात्मक अभ्यास 
करावा. ह्याचा फायदा त्यांनाही होईल आणि आम्हालाही होईल. असो. | 
मानव्यवैज्ञानिकांनी नेमके काय केले पाहिजे हे लक्षात घेतले म्हणजे ह्या शाखेचा भाषिक 
प्रश्‍न सोडवणे सोपे जाईल. मानव्य वैज्ञानिकांना इथले प्रन सोडवायचे असल्याने त्यांनी इथली 
वस्तूस्थिती डोळसपणे पाहणे आव्यक आहे. 
आज शालेय पातळीवर मानव्य विज्ञानाची ओळख ही इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र 
आणि क्वचित काही ठिकाणी अर्थशास्र ह्या विषयांद्वारे होते. ह्यातील नागरिकशास्रामुळे राज्यशास्त्र 
हा विषय विद्यार्थ्याच्या कक्षेत येतो. ह्या सर्व व्यवहारात अर्थशास्र व समाजशास्त्र ही महत्त्वाची 
दोन शास्त्रे सुटून जातात. विशेषत: सर्व समाज व त्याची मूल्ये ही अनेकदा अर्थप्रधान असताना 
अर्थशास्राची ओळख केवळ वाणिज्य शाखेत प्रवेश घेतल्यानंतर व्हावी आणि ही ओळखही 
ऐच्छिक असावी हे चित्र प्रचंड असमाधानकारक आहे. जातिव्यवस्थेसारखा प्रश्‍न केवळ 
इतिहासातून, वीरपुरुषांच्या चरित्रातून पोहचवणे हेही अपुरे वाटते. आपणाला ह्यासाठी थोडे 
सजग होऊन अभ्यासक्रम बदलावा लागेल. मुलांच्यावर सहा सहा मानव्यविज्ञानांचा भार टाकणे 
उचित नाही; पण आपणाला इथे एक गोष्ट निश्‍चितच करता येईल, ती म्हणजे या तीन 
मानव्यविज्ञानांतून उरलेली तीन मानव्यविज्ञाने परिचित करून देणे. इतिहासातून समाजशास्त्र, 
भृगोलातून अर्थशास्र आणि नागरिकशास्त्रातून राज्यदा असा परिचय करून देणे हे अत्यंत 
आव्यक आहे. नागरिक घडवण्याचे खरे काम मानव्यविज्ञान करत असल्याने हा विचार अधिक 
गांभीर्याने करणे आवऱ्यक आहे. उदाहरणार्थ, इतिहासातून राजा राममोहन रॉय यांचे कार्य सांगताना 


य233233___यययययय SE 


टीक्राहरण / २२३ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


सती प्रथेमागची हिंदू समाजव्यवस्था ब मानसिकता सांगायला हवी. आगरकर-टिळक ह्यांच्या 
परिचयाबरोबर त्यांच्यातला वैचारिक बाद ठळकपणे समोर यायला हवा. महर्षि कर्वेच्या कार्याबरोबर 
शिक्षणश्ञाखरातील काही सिद्धांतनांचा समावेश सोप्या भाषेत यायला हवा. र. धो. कर्वे यांच्या 
कार्याचा परिचय मोठ्या प्रमाणात होणे आवइ्यक आहे. त्यानिमित्ताने भारतातील लोकसंख्येचा 
प्रश्‍न मांडायला हवा. महात्मा गांधींसंदर्भात दारूची समस्या चर्चिली पाहिजे. दारूमुळे किती 
कामगारांची आयुष्ये, किती घरे आणि किती संसार बरबाद झाले हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. 
दारू सोडण्यासाठीचे व दारू सोडवण्यासाठीचे उपाय तिथे सांगितले गेले पाहिजेत. महात्मा 
फुल्यांच्या कार्याबरोबर आजची स्रीमुक्ती चळवळ जोडून घ्यायला हवी आणि जातिव्यवस्थेचे 
सर्वकष स्वरूप सांगायला हवे. जातिव्यवस्थेचे घातक परिणाम समजवायला हवेत. रशियन 
राज्यक्रांती वा जर्मनीचे एकीकरण ह्या बाबीपेक्षा द्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. ५ वी ते १० वी द्या 
. सहा वर्षात परिशिष्टात दरवर्षी सहा राज्यांचा इतिहास वाचनपुरवणी म्हणून टाकायला हवा, वगेरे 
वगैरे. भूगोल शिकवताना महाराष्ट्राच्या भूगोलाबरोबर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था समजावून सांगितली 
पाहिजे. जमीन, जमिनीचे प्रकार, तिथे असलेल्या आधुनिक रोतीच्या शक्‍यता, निघू हाकणारी 
पिके, त्यांच्या निर्यातीच्या जागा आणि बाजारपेठा, त्यांच्या मागणीमागची कारणे ह्या सर्व गोष्टी 
अधिक तपशीलवार येणे आवश्‍यक आहे. हीच गोष्ट कारखानदारीबाबत ! त्यामागचे अर्थशास्त्र 
सुबोध भाषेत सांगावे लागेल आणि त्याचबरोबर पर्यावरणाचे प्रश्‍नही मांडता यायला हवेत. 
नागरिकशास्त्रात फक्त प्रशासन-व्यवस्थेवर जो अतिरेकी भर दिला आहे तो कमी करून नागरिकांच्या 
हक्कांवर व कर्तव्यांवर भर दिला पाहिजे. मुख्य म्हणजे शासनसंस्था ही नागरिकांची नोकर असते 
आणि तिच्यावर अंकुदा ठेवणे है नागरिकाचे कर्तव्य आहे हे बिंबवले पाहिजे. ह्यासाठी नागरिकांनी 
वेगवेगळ्या ठिकाणी दिलेल्या लढ्यांचा त्रोटक परिचय करून देणे आवश्‍यक आहे. भारतीय 
स्वातंत्र्यलब्यांपेक्षा नागरिकांचे हक्कासाठी दिलेले लढे हे समकालीन संदर्भात जास्त महत्त्वाचे 
आहेत. ठोकशाही कशा पद्धतीने भ्रष्ट होऊ इाकते ते ह्याच वयात सांगून तिला भ्रष्ट होण्यापासून 
कसे वाचवता येते तेही ह्याच वयात सांगितले पाहिजे. 
आपल्याकडे गणित, विज्ञान, इंग्रजी शिकवणाऱ्या शिक्षकांना कारण नसताना जो अधिक 
मानसन्मान मिळतो तो थांबवायला पाहिजे, मानव्यविज्ञानाच्या शिक्षकांवरच नागरिक घडविण्याची 
जबाबदारी असते हे त्याने लक्षात घ्यावे. बहुतांश विद्यार्थी शिक्षण संपल्यानंतर गणित आणि 
विज्ञान विसरुन जातात, पण रोजच्या दैनंदिन जीवनात मात्र त्याला राजकारण, समाजकारण 
आणि अर्थकारण ह्यांना तोंड द्यावे लागते. तेव्हा एका अर्थाने मानव्यविज्ञानाचा शिक्षक विद्यार्थ्यांला 
88 
टीकाहरण /२२४ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


तो आयुष्यभर लक्षात ठेवेल असे संस्कार देऊ शकतो हे त्याने लक्षात घ्यावे. गणित आणि 
बिज्ञानाइतकीच ही कामगिरी मोलाची आहे. 

झालेय पातळीवर 'शिक्षण', कसे शिकायचे आणि का शिकायचे हे बिंबवत असते. 
उदाहरणार्थ, विचार कसा करायचा आणि का करायचा. ११ वी, १२ वी ला शिक्षण, काय 
शिकायचे ते बिंबवते. उदाहरणार्थ, कोणकोणती कषेत्रे त्या विषयात आहेत त्यांचा परिचय आणि 
महाविद्यालयीन पातळीवर प्रत्यक्षात ती शिकायची प्रक्रिया पार पाडली जाते. मानव्यविज्ञान 
द्याला अपबाद नाही. 

विज्ञानशाखेची चर्चा करताना आपण विज्ञान शिकताना मातृभाषेचे माध्यम का आवश्यक 
आहेते पाहिले होते. त्याच कारणासाठी मानव्यविज्ञान शाखेतही मातृभाषेतून शिक्षण देणे आवश्‍यक 
आहे. मात्र इथे जी हिंदीची तयारी आपण करून घेतो ती नको तितकी वाड:मयीन आहे. आपणाला 
हिदी बाड:मयाची शालेय पातळीवर काहीही गरज नाही. धंद्यासाठी लागणारी व्यवहारी हिंदी हेच - 
आपले पाचवी ते सातवीपर्यंत हिदींचे लक्ष्य असले पाहिजे. हिंदी इंग्रजीच्या तुलनेने आपणाला 
सोपी जाते याची कारणे सहज स्पष्ट आहेत. पहिले म्हणजे दोन्हीही भाषा ह्या संरचनात्मक 
पातळीवर एकसारख्या आहेत, उदाहरणार्थ कर्ता, कर्म, क्रियापद ही वाक्याची रचना. दुसरे दोन्हीही 
भाषांवर संस्कृत, फारसी व इंग्रजीचा एकसारखाच परिणाम आहे. त्यामुळे शब्दसंग्रहात बरेच 
राब्द दोन्हीकडे समान आहेत. तिसरे कारण चित्रपट व टी.व्ही.मुळे हिंदी ही एकदम घरची भाषा 
झाली आहे. आज मराठी माणूस मराठीपेक्षा हिदी चित्रपट पाहणे पसंत करतो त्यावरुन हे स्पष्ट 
होईल. चोथे कारण दोन्हींची लिपी समान देवनागरी आहे. त्यामुळे ती वाचणे सहजसोपे जाते. 
त्यामुळे इग्रजीबइ्दळ जसा एक फोबिया आपल्या मनात असतो तसा हिदींबाबत असत नाही. 
त्यामुळे हिंदीची ओळख पाचवीपासून ठेवता येईल. मी ज्या शाळेत शिकलो तिथे हिंदी, संस्कृत 
संयुक्त होते. हाही पर्याय चांगला आहे. संस्कृतमुळे आपली समाजव्यवस्था अधिक स्पष्ट कळते; 
कारण आपली सर्वाची मुळे संस्कृत, पाली, अर्धमागधीतच आहेत. मात्र संस्कृत शिकवताना 
प्राचीन समाजावरच आधारित धडे शिकवावेत. संस्कृत ही मृत भाषाच राहणार ही वस्तुस्थिती 
आपण स्वीकारावी हे उत्तम. उगाच आधुनिक संवेदना तिच्यात मांडत बसू नयेत. हिंदी मात्र 
महत्वाची आहे. पाचवी ते सातवी संभाषणात्मक हिदींची तयारी झाली की आठवी ते दहावी 
मानव्यविज्ञानाशी निगडित धडे त्यात असावेत. पाचवी ते सातवी बारा हिदीं चित्रपट दाखवावेत. 
त्यांच्या संहिता हिंदी पाठ्यपुस्तकात छापाव्यात. व्हिडीओमुळे चित्रपट दाखवणे सहज सोपे 
झाले आहे. आठवी ते दहावी मानव्यश़ाखांशी निगडित हिंदी डाकयुमेंटरीज अभ्यासक्रमात 


टीकाहरण / २२५ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 
ROSS SRDS, 


असाव्यात, तसेच भारतीय समाजविषयाचे निबंध ब गद्य त्यात समाविष्ट करावे. उदाहरणार्थ, 
दया पवार यांच्या 'बलूतं' ह्या कादंबरीतील दलितत्व दर्शवणारा भाग हिंदीत अनुवादित करून तो 
घडा म्हणून छापावा. पाचवी ते सातवी चित्रपटांची निवड करताना करमणूकप्रधान चित्रपट 
निवडू नयेत, तर ऐतिहासिक चित्रपट दाखवावेत किंबा 'गोदान', 'दो मिघा जमीन', “मदर 
इंडिया' यांसारखे सामाजिक चित्रपट असावेत. आठवी ते दहावी 'जुनून' ह्यासारखे चित्रपट 
अभ्यासक्रमात असावेत. त्यावरील प्रश्‍न वाड:मयीन कमी आणि मानव्यविज्ञानाच्या दृष्टीने अधिक 
महत्वाचे असतील असे असावेत. इथे डाक्युमेंटरीजवर जास्त भर द्यावा. 
अकरावी-बारावी-तेरावीला मानव्यविज्ञानाचे माध्यम मातृभाषाच असायला हवे. मात्र 
विज्ञान शाखेला तयारी करून घेताना आपण तिथे फक्त इंग्रजीची तयारी करून घेणे हे उद्दिष्ट 
ठेवले. इथे मात्र इंग्रजी व हिंदी असा संयुक्‍त अभ्यासक्रम ठेवावा; मात्र संयुक्त अभ्यासक्रम नेहमी 
पन्नास पन्नास टक्के अशी विभागणी असते ती बदलून साठ टक्के इंग्रजी आणि चाळीस टक्के हिंदी 
अशी विभागणी करावी. इथेही इंग्रजीत “विज्ञान आणि अर्थशास्त्र', “विज्ञान आणि राज्यशास्र', 
‘विज्ञान आणि समाजशास्त्र ह्यांचे संबंध स्पष्टकरणारे निबंध अभ्यासक्रमात छापावेत. ह्याशिवाय 
मानव्यविज्ञानाशी निगडित निबंध हिंदी व इंग्रजीत छापावेत. अकरावी -बारावीला जे मानव्यविज्ञान 
असते त्याला जोडून हे निबंध असावेत. इथेही हिंदी व इंग्रजीचे उलटेसुलटे व्याकरण व उजळणी 
करून घ्यावी आणि इंग्रजी व हिंदीतील मानव्यविज्ञान विषयीचा कोणताही ग्रंथ वाचता येईल ते 
पाहावे. विज्ञानशाखेत ज्या गोष्टी दोन वर्षात साध्य केल्या जातील त्या इथे तीन वर्षात साध्य 
करून घ्याव्यात. त्यामुळे इथे ज्युनिअर कॉलजेचा अभ्यासक्रम दोन वर्षाऐवजी तीन वर्षांचा 
ठेवावा. इथे विषयाची पुस्तके छापताना ती मराठीत छापावीत व त्या मानव्यविज्ञानाची जी खास 
टर्मिनॉलॉजी आहे ती त्या त्या ठिकाणी कंसातच छापावी. ह्या तीन वर्षात कला ह्या विषयात 
मराठी चित्रपट, नाटक, नृत्य, साहित्य ह्या सर्वाची सृजनात्मक तयारी करून घ्यावी. ह्या तीन 
वर्षात वर्तमानपत्रात लेखन कसे करावे. कविता कशी करावी, गद्य कसे लिहावे हे शिकवणारा 
अभ्यासक्रम तयार करावा; त्याचबरोबर चित्रपटांच्या तांत्रिक गोष्टींचा सुबोध परिचय असावा. 
युवागृह्यत नाचता नाचता नृत्याची तयारी होईलच, फक्त ह्या नृत्याची शास्रीय चिकित्सा असावी. 
चित्रपट,नाटक, नृत्य यांचा आस्वाद अभ्यासक्रम ह्याच तीन वर्षात समाविष्ट करावा. साधारण 
चित्रपटाचा ब नाटकाचा आस्वाद अभ्यासक्रम एका वर्षात पूर्ण होतो. साहित्यानिर्मितीची मात्र 
प्रत्यक्ष प्राथमिक तयारी करून घ्यावी. जेणेकरून भाषेवर प्रभुत्व येऊन हे मानव्यशासज्ञ व्यापार 
किंबा नोकरी करताना उत्तम रीतीने विचार मांडतील, इथे जाहिरातीची भाषा, ग्रीटींगची भाषा, 


ह ऑशऑशशशशशशशशशशशवायोवायआयाय5ण्व्वव*5 क 


टीकाहरण / २२६ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
उ  _=३स=स्स्िू्©्िछ्———— nnn 


निगोशिएशन्सची भाषा, वर्तमानपत्रातील लेखाची भाषा आणि साहित्याची भाषा असे सर्व स्तर 
परिचित करून द्यावेत. 

महाविद्यालयीन शिक्षण हे दोन माध्यमांत ठेवणे आवश्‍यक आहे. सर्वच विषय इथे 
मातृभाषेतून शिकवावेत. फक्त त्या त्या मानव्यशाखेतला पाइचात्त्य विचारांचा इतिहास आहे तो 
इंग्रजीतून शिकवावा. हा विषय दोन पेपरमध्ये बिस्तृत आणि सखोल मांडणीचा असावा. बाकीचे 
सर्व विषय मातृभाषेतून शिकवावेत. इथे कला व विज्ञान हा संयुक्त विषय असावा. ह्या विषयात 
अकरावी ते तेरावी ह्या तीन वर्षात ज्या गोष्टींचा परिचय होता त्यांचा अधिक सूक्ष्म परिचय 
असावा. इथेच विज्ञान व अर्थशास्त्र विज्ञान व राज्यशासन, विज्ञान व समाजास, विज्ञान व 
व्यापार ह्याचा तंत्रज्ञानात्मक बाबींना महत्त्व देणारा अभ्यासक्रम समाविष्ट असावा. कॉम्प्युटर 
वगैरे तंत्रज्ञानाचा परिचय इथेच होऊन जावा ब विद्यार्थ्याकडून त्याबाबत सरावही करून घ्यावा. 
अर्थात चित्रपट, नाटक, वाड:मय हे मराठीतीलच असाव्ने. फक्त चित्रपटाबाबत हिंदी व मराठी 
यांना समान वजन द्यावे. इथेच एक पेपर हा इतर भारतीय भाषेतील मानव्यविज्ञानातील विचारांचा 
असावा आणि एक पेपर हिंदीत असावा. ही त्रिमाध्यमी पद्धत आज थोडी विचित्र वाटेल; पण 
सराव झाला की सवयीची होऊन जाईल. 

भारतातील कलेचे शिक्षण कसे असावे याचा थोडाफार विचार ह्यापूर्वी मी केला आहेच. 
त्यात थोडीशी भर टाकून आपण इतर महत्वाच्या बाबीकडे वळू.-भारतात कलामहाविद्याल्यांचा 
रोल काय ? ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर विज्ञान आणि मानव्यदाखापेक्षा अधिक सोपे आहे. विज्ञान 
महाविद्यालयांचे कामच मुळी (१) वैज्ञानिक, (२) डॉक्टर किंबा इंजिनिअर्ससारखे उचच तंत्रज्ञ, 
(३) फिटर वगैरे कामगार तंत्रज्ञ, (४) वैज्ञानिक अधिकारी, (५) बैज्ञानिक व्यवस्थापक, (६) 
विज्ञानसंस्थात किंवा कारखान्यात लागणारा स्टाफ, (७) विज्ञान शिक्षक तयार करणे हे आहे. ह्या 
सर्वानी भारताच्या संदर्भातच काम केले पाहिजे. जर द्यंचे शिक्षण भारतातील जनतेने कररूपाने 
दिलेल्या पैश्याच्या साहाय्याने होत असेळ तर द्यांनी भारतीय जनतेचीच सेवा केली पाहिजे. 
आरतीय जनतेच्या पैशाच्या सहाय्याने शिकायचे आणि अमेरिकन लोकांची, त्यांनी काळे म्हणून 
बाईट वागणुक दिली तरी, गाडी-प्लॅटच्या बदल्यात सेवा करायची ही वेश्यागिरी भरपूर झाली. हे 
खरेतर वेदयेपेक्षा वाईट आहे. वेश्यासुद्धा ज्याच्याकडून पैसे घेते त्यालाच शरीर देते. ही खरेतर 
भडवेगिरीच म्हणायला हवी. दुसऱ्यांची शरीरे भांडवल म्हणून वापरायची आणि तिसऱ्याला 
विकून मधल्यामध्ये त्या सेवेचा पैसा उकळायचा. हे भडवे लोक एवढे निर्लज आहेत की भारतात 
येऊन वर त्यांचे समर्थन करतात. असो. है जर थांबवायचे असेल तर विज्ञान क्षेत्रातल्या लोकांना 


टीकाहरण / २२७ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


अकरावी-बारावीलाच आम्ही त्यांना का शिकवत आहोत ते स्पष्टपणे सांगायला पाहिजे. मी 
अकरावी-बारावीलाच विज्ञान आणि समाज हा विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करायला सांगतो 
त्यामागे बर दिलेले कारणही आहे. विज्ञान क्षेत्रातल्या लोकांची समाजाविषयीची संवेदना आज 
इतकी बधिर झालीये की ह्या गरीब देशातल्या समस्या, ते ह्या समाजाची बोद्विक साय असल्याने, 
त्यांनाच सोडवायच्या आहेत हीही गोष्ट हे लोक विसरून गेले आहेत. अमेरिकेतील समस्या 
अमेरिकन सोडबताहेत. तुमच्याविना तिथली इस्पितळे आणि संशोधने अडून राहिलेली नाहीत; 
पण भारतात मात्र तुम्ही नसलात की खूपच अडवणूक होते; कारण सगळे चांगले लोक तिकडे 
आणि गाळ इकडे अशी अवस्था होते. सुदैवाने सर्वांचीच संवेदनशीलता अद्याप बधिर झालेली 
नाही; पण ज्यांची होऊ घातलीये त्यांना मला विचारावेसे वाटते की, बाबांनो, ह्या देशातले प्रश्‍न 
तम्ही सोडवणार नाही तर सोडवणार कोण ? इथे अमेरिकेसारखे नाही म्हणून तुम्ही तिकडे जाता, 
पण महाबुद्धिमान माणसांनो, जर इथे अमेरिकेसारखे असते तर इथे समस्याच कशाला निर्माण 
झाल्या असत्या ? तेन्हा इथे रहा. इथल्या समस्यांशी झुंजा. सुरुवातीला अडथळे येतील; पण 
नंतर कौतुकपण पदरात पडेल. इथे संघर्षातच दहा-दहा, पंधरा-पंधरा वर्षे जातात हे खरे, पण 
नंतर इथे जो आदर मिळतो तोही ही सगळी कसर भरून काढणारा असतो. 
मानव्यविज्ञानात्राबतही भारतात त्यांनी काय करायला हवे ते मागेच स्पष्ट केले आहे. 
भारतीय मानवाच्या समस्या आंतरराष्ट्रीय संदर्भात सोडवणे हेच त्यांचे काम असेल; मात्र त्यासाठी 
देशीवादासारख्या भोंगळ चळवळी सोडायला हव्यात. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात दंड थोपटून उभे 
रहायला हवे, पण त्यासाठी लागणारी शास्त्रे तुमची हवीत. राखने त्यांच्याकडून आयात करायची 
आणि युद्रही त्यांच्याशी करायचे हे शक्य नाही. मात्र शस्त्र तयार करायचे तंत्रज्ञान त्यांच्याकडून 
शिक्रायला हवे आणि ते नेमके काय करत आहेत, त्यांची श्रे कसली आहेत हेही तुम्हाला 
कळायला हवे. त्यासाटी दृष्टी आंतरराष्ट्रीयच हवी. देशीवादी दृष्टिकोनातून काहीच होणार नाही. 
प्रत्येकवेळी त्यांनी घोडा घेऊन यायचे, आम्ही हत्ती घेऊन लढाई हारायची. त्यांनी बंदूक आणायची, 
आम्ही तठबारीने लढून लढाई हारायची हे खूप झाले, आता त्यांनी बंदूक आणण्याच्या आधीच 
आपण तिथे मिझाईल घेऊन पोहचले पाहिजे. तरच आपला निभाव आहे. मानव्यविज्ञानाने त्यासाठी 
प्रथम माणूस उलगडून दाखवायला हवा. जो सगळीकडे आहे आणि त्यानंतर इथल्या कंडीइानिंगच्या 
प्रक्रिमा उलगडायला हव्यात. तिथल्या कंडीशनिंगच्या प्रक्रिया उलगडायला हव्यात. तिथल्या 
कंडीशनिंगच्या प्रक्रिया उलगडताना मला माझा प्रोडक्ट तिकडे खपवायचा असेल तर तिथे मला 
किती संधी, वाव आहे हे मला कळले पाहिजे. मी माझ्या वस्तू फक्त भारतातच खपवणार हा देशी 


ooo 


टीकाहरण / २२८ 
Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


टीकाहरण / २२९ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
आ 11 
अग्रहास मूर्खपणाचा होईल. 
कलाऱाखेबाबत आपले भान पक्के हवे. स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वाला संपूर्ण उपलब्ध होणे 
म्हणजे मोक्ष आणि हा मोक्ष हेच शिक्षणाचे उदिष्टे असले पाहिजे हे आपण पाहिले. कला म्हणजे 
माणसाचे भावात्मक शिक्षण होय. स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वाला संपूर्ण उपलब्ध होण्यासाठी मुळात 
स्वत:चे व्यक्तिमत्त्व कळले पाहिजे. माझे व्यक्तिमत्त्व मला कसे कळू शकते ? मी एखाद्या 
खोलीत एकटाच बसलो तर माझे व्यक्तिमत्त्व मला कळू दाकेल काय ? ह्याचे स्पष्ट उत्तर नाही 
असे आहे. ते जर कळायचे असेल तर मी इतरांशी कसे संबंध ठेवतो तेच पाहिले पाहिजे. मी 
स्वाथी आहे की नाही हे कळायचे असेल तर मी इतरांशी वागताना माझे स्वत:चे हितसंबंध किती 
सांभाळतो तेच पाहिले पाहिजे. कला हे असे समग्र 'इतर' असते. मानव स्वत:शी, इतरांशी 
आणि ह्या विश्वाशी कसे संबंध ठेवतो, का संबंध ठेवतो ह्याचे सभावात्मक आकलन म्हणजे कला 
विज्ञान आणि मानव्य विज्ञान हे आकलन भान वगळून करतात त्यांचे आकलन निर्भावात्मक 
असते. कला हे आकलन सभावात्मक मांडते. सर्वसाधारणपणे कलातील भावांची संरचना 
पुढीलप्रमाणे मांडता येईल. ह्या संरचनेतील झारीरभाव हा प्रामुख्याने शरीराशी निगडित आहे. 
उरलेले भाव मानसिक आहेत. त्या सर्वांची यादी शेजारील पानावर दिली आहे. 
मागील पानावरील सर्व भाव संचारित केल्याशिवाय कलाकृती अस्तित्वात येऊ हाकत 
नाही. घटना एकच असते, विवह तेच असते, पण वैज्ञानिक विसवातले सगळे भाव काढून घेऊन 
ती घटना बघतो औण निष्कर्ष काढतो आणि त्यातून नवीन तंत्रज्ञान शोधून अनेक वस्तू निर्माण 
करतो, तर कलाबंत विशवातले सगळे भाव अधिक खोल नजरेने पहात त्यातून नवीन तंत्रज्ञानाच्या 
साहाय्याने भाव भरत नवी सृष्टी अर्थात कलाकृती निर्माण करतो. वैज्ञानिकाने निर्माण केलेली 
वस्तू ही अनेकदा मूळापेक्षा वेगळी असते. पुस्तक, टेपरेकॉर्डर वगेरे वस्तू निसर्गात जदा आहेत 
(पुस्तक काय किंवा टेपरेकॉर्डर काय मानवी मेंदूत अस्तित्वात असतातच) त्यापेक्षा वेगळ्या 
स्वरूपात वैज्ञानिकानी निर्माण करून दाखवलेत. माणसाच्या स्मृतिकेंद्रापेक्षा टेपरेकॉर्डर निश्चितच 
वेगळा आहे. मात्र अद्याप तरी तो मानवी मेंदूची बरोबरी करू शकत नाही. वैज्ञानिकांची सगळी 
यंत्रे ही मानवी शरीरात सूक्ष्म किंवा स्थूळ पातळीवर सापडतात. त्यामुळे अहम ब्रह्मास्मि हा 
अहंकार अद्यापही माणसाला शोभून दिसतो असे म्हणायला हरकत नाही कधीकधी वैज्ञानिक 
निसगपिक्षा अधिक मोठी वस्तू तयार करतो. उदा. मानवी हातापेक्षा यंत्राचे हात हे अधिक 
कार्यक्षम आणि अधिक ओझे उचलणारे असतात. ही यंत्रे एका अर्थाने मानवाचा विस्तार असतात. 


I 


टीकाहरण २३० 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


मात्र जी करामत एकटा हात करतो ती यंत्रांना जमणे अवघडच जाते. यंत्रे कितीही कार्यक्षम झाली 
तरी ज्या नजाकतीने मानवी शारीर दुसऱ्या मानवी शरीराशी संभोग करेल त्या नजाकतीने यंत्रे 
कधीही हे काम करू शकत नाहीत. अजूनतरी यंत्राना स्पर्श ही संवेदना प्राप्त झाठेठी नाही. 
थोडक्यात, लाइफ इज लार्जर दॅन सायन्स हे विज्ञानाबाबत खरे आहे. जी गोष्ट विज्ञानाची तीच 
गोष्ट कलांची. लाइफ इज ऑलवेज लार्जर दॅन आर्ट. आपल्याकडे ग्रेससारख्या रोमॅण्टिक कवींनी 
आर्ट इज लार्जर दॅन लाइफ चा घोष 'मितवा'सारख्या पुस्तकातून केलाय म्हणून हे सांगायला हवे 
कलावंतसुद्धा अनेकदा मुळापेक्षा वेगळी अशी कलाकृती निर्माण करतो. विश्‍वातील वस्तूंची, 
मानवांची, निसर्गाची, ध्वनिसौष्ठवअर्थरूपे तो माध्यमातून निर्माण करतो. निसर्गात रंग असतात. 
तो आपले कृत्रिम रंग तयार करतो. निसर्गात वस्तूंची सौ्ठवरूपे असतात. तो आपली कृत्रिम 
सौष्ठवरूपे निर्माण करतो. विदववात ध्वनी असतो. तो आपले कृत्रिम ध्वनी निर्माण करतो. यांच्या 
संघातानाच आपण कलाकृती म्हणतो. कलाकृती म्हणजे अशा कृत्रिम माध्यमाचा संघात होय. 
मात्र मानवी हातापेक्षा जसा यंत्राचा हात ओझी उचलण्याबाबत कार्यक्षम असतो, तसाच काहीसा 
प्रकार संगीताबाबत होतो. संगीत हा ध्वनीचा असा विस्तार होय. तो मुळापेकषा प्रचंड सुधारित व 
कार्यक्षम असतो; पण निसर्गात आढळणाऱ्या सगळ्या ध्वनींपुढे मानवी संगीत कमीच होय. दोन 
वस्तूच्या घर्षणातून निर्माण होणाऱ्या नादात इतकी विविधता आढळते की, ती सगळी संगीतात 
येऊच शकत नाहीत. मानवाच्या मलूभूत गरजांत कपडे ही जशी एकदम वेगळी गरज आहे. ती 
वैज्ञानिकांनी निर्माण केलेली नको तितकी निसर्गापेक्षा वेगळी बाब आहे. तसेच संगीताचे झाले 
आहे. ती कपड्यासारखीच अतिवृत्रिम तरीही अत्यावश्यक व सवयीची कलाबाब बनली आहे. 
तरीही निसर्गातील सूक्ष्म आणि स्थूळ ध्वनींची विविधता इतकी असते की मानव त्याबाबत 
निसगपिक्षा कमी पडतो. उदा. मानवी गळा आणि मानवी वाचे. निसर्गाने प्रत्येकाला दिलेला गळा 
इतका वेगळा असतो की प्रत्येकाचा आवाज वेगळा निर्माण होतो. ह्या आवाजांची विविधता 
अब्जावधी रूपात आढळते. मानवी वाचे हजारातही नाहीत. थोडक्यात, लाइफ इज ऑलवेज 
लार्जर दॅन आर्ट ही वस्तुस्थिती असते. शिक्षण देताना ही जाणीव देणे फार महत्वाचे आहे. निसर्ग 
मानवापेक्षा मोठा आहे हे जोपर्यंत आपण ठसबत नाही, तोपर्यत पर्यावरणाचा प्रश्‍न सुटणे अवघड 
आहे. त्याचबरोबर कलाशिक्षणात भावाचे नेमके स्थान कळाल्याहिवाय कलाशिक्षण नीट आखता 
येणे शक्य नाही. कलाकृती ही भावांनी संघटित केलेली असते आणि प्रत्येक भाव हा खालील 
गुणधर्मानी युक्‍त असतो, 


EEO 
टीकाहरण / २३१ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


शाक्त गतीक आकारीक 
(Energic) (velocitic) (Formic) 


कायापालटता समतोलपणा 


द्रविक 
(Matteric) 
व्याप्ती 


सूक्ष्मता पीळ धार प्रमाणबद्धता 
स्थूलता अक्षरता तरलता आयामता 
क्षेत्रविस्तार ठोसपणा लवचिकता विविधता 
| दृढपणा स्थितिशीलता | औचित्य 
बलवत्ता गतिशीलता अचूकता 


समायोजकता 
ज्ञानता 
जटिलता 
निर्भयता 
स्पष्टता 


वजन 


संगीतात ध्वनी, सौष्ठवकलात सौष्ठव, मुद्राकलात मुद्रा, साहित्यात अर्थ हे नेहमीच भाववाहक 
असतात. विज्ञानात जसा एखादा पदार्थ वाहक ८००१५७८०7 असतो, तसेच कळांत त्या त्या 
कलेचे माध्यम भाववाहक असते. किंबहुना त्याशिवाय ते माध्यम ह्या संज्ञेला पात्र ठरू शकत 
नाही. साहित्यसमीक्षेत मर्ढेकरांनी जो घोटाळा केला तो साहित्यात अर्थ वगळून संगीताप्रमाणे 
अर्थशून्य भाववाहकतेला महत्व देऊन | त्यामुळेच त्यांची समीक्षा आकारिक झाली. भाषेत अर्थ 
हाच भाववाहक असतो हे लक्षात घेतले की शुद्ध कलावाद्यांना पुन:पुन्हा आशयावर उड्या का 
माराव्या लागतात ते सहज लक्षात येईल. एकीकडे हे आकृतिवादी, कलावादी लोक, तर दुसरीकडे 
नेमाडेंसारखे निखळ अर्थालाच सर्वस्वी महत्त्व देणारे लोक | त्यांनी भावांच्यांकडे व ह्या भावांच्या 
वर निर्देश केलेल्या गुणधर्माकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलेले आहे. जी गोष्ट भरतासारख्या लोकांना हजारो 
वर्षापूर्वी कळली ती आपणाला कळायला आणखी किती वर्षे लागणार आहेत कोण जाणे ? 
संस्कृत समीक्षा ही आकारिक ठरवण्याचा खटाटोप हली काहीजण करतायत. प्रत्यक्षात ती 
आकारिक नाही किंवा अर्थप्रधानही नाही. ती भावप्रधान आहे. रस ह्या शब्दावर वाजवीपेक्षा 
अधिक भर दिल्यामुळे ती गेरसमज निर्माण करते. म्हणूनच मी इथे भावावर भर देऊन मांडणी 
केली आहे. ती संस्कृतमधून आलीये म्हणून किंवा ती ब्राह्मणी आहे म्हणून तिळा टाकाऊ समजणारे 


अ nj 
टीकाहरण /२३२ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


काही लोक आहेत. विरोषत: दलित लोकात हा गैरसमज दृढ आहे. त्यांना एक गोष्ट सांगणे 
आवइयक आहे, ती म्हणजे भरताच्या नाट्यशास्त्राच्या शेवटच्या अध्यायात भरताच्या सर्व 
शिष्यांना देवांनी तुम्ही शुद्र व्हाल असा शाप दिला आहे. हा शाप केवळ सत्याचे दंतकथेत केलेले 
रूपातंर आहे. प्रत्यक्षात सर्वच कलावंत सुतार-लोहारापासून स्थापत्यकार, नृत्यकार, अभिनेते 
यांच्यापर्यंत भारतात शूद्रच समजले गेलेत. बहुतेक कलावंतांचा दर्जा हा गणिक्ेचा, शूट्राचा 
होता. नाट्यकला व गायनकला तर उघड उघड त्यांचीच होती. ह्याला अपवाद फक्त ग्रंथकार 
आणि साहित्यकार होते. त्यांना मात्र ब्राह्मणांचा दर्जा होता. त्यामुळे वाड:मयावर ते वाड:मय 
कुणी लिहिले ह्याचा उललेख आढळतो. ह्याउलट अजंठा आणि वेरूळ वगैरे ठिकाणी कलावंताचे 
नाव नाही. ह्याचे स्पष्टीकरण आपण अनेकदा त्यांना नावे देण्याचा मोह नव्हता म्हणून त्यांनी नावे 
दिली नाहीत असा करतो. ज्या राजाने मंदिर बांधले त्याला आपले नाव ठेवण्याचा मोह होतो 
आणि कलावंताना मात्र त्यांची नावे मागे ठेवावीशी वाटत नाहीत हे म्हणणे पटत नाही. वस्तुस्थिती 
अशी होती की, कलावंतांना त्यांची नावे मागे ठेवण्याइतका सामाजिक दर्जाच नव्हता. कारण है 
कलावंत मूळचे अनार्य किंवा शूद्र होते. पांडवांना मयसभा बांधण्यासाठी मय नावाच्या असुराला 
बोलवावे लागले हा योगायोग नव्हे. कारण कृषीप्रधान संस्कृतीमुळे अनार्याच्यात जशा कला 
विकसित झाल्या तशा आर्याच्यात झाल्या नाहीत. पुढेही ह्या कला आर्याच्या उपजीविकेचे 
साधन झाल्या नाहीत. अर्जुनाला बृहन्नडा म्हणून नाचावे लागले तरी नृत्यविद्या ही त्याची मुख्य 
विद्या कधीच नव्हती आणि ह्या नाचण्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन एक शाप असाच दिसतो. 
त्याचा कुठे अभिमान वगैरे दिसत नाही. मराठीत खालचा दर्जा सुचवणारे कलावंतीण किंवा 
नायकीण हे दाब्द, “बामणाच्या घरी लिवणं आणि म्हाराच्या घरी गाणं' ह्यासारख्या म्हणीही 
कलावंत शुद्र होता हेच सूचित करतात. साहित्यावर प्रचंड ग्रंथनिर्मिती दिसते, पण ककलावंतांवर 
कोणी फारसे लिखाण केलेले दिसत नाही. कारण तशी फारशी गरज कुणाला वाटत नव्हती असे 
दिसते. मुस्लिम राजवटीत कलावंतांनी केलेले धर्मातर हेही उचच दर्जा प्राप्त करून घेण्याच्या 
प्रयत्नाचाच भाग आहे. तेव्हा भरताच्या नाट्यदाख्राला ते केवळ संस्कृतमध्ये लिहिले आहे 
म्हणून ब्राह्मणी मानून फेकून देणे चुकीचे आहे. त्यामधे प्रचंड चुका आहेत त्या आपण दुरुस्त 
केल्याच पाहिजेत. आपल्याला त्यापुढे जाऊन विचार करायला हवा हे उघडच आहे; पण तो ग्रंथ 
महत्वाचा आहे. तो इथल्या शुद्रांनी निर्माण केलेल्या कलेवरच आधारलेला आहे. ते समजा 
ब्राह्मणी असते तरी तो फेकायची गरज नाही. ब्राह्मणवर्गाकडून त्राह्मणेतरांनी शिकाव्यात अशा 
बऱ्याच गोष्टी आहेत. ब्राह्मणांनी समता, उदारमतवाद वगेरे गोष्टी जशा शिकायला हव्यात तशाच 


NOSSO SF 
टीकाहरण / २३३ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 
~ 


आपणही त्यांच्याकडून स्वच्छता, ज्ञानाची पिपासा शिकायला काहीच हर्कत नाही. असो. 
सांगण्याचा मुख्य मुद्दा असा की कलासिक्षणाचा विचार करताना कलेतल्या ह्या भाववाहकतेचा 
विचार आपण करायला हवा. तरच आपणाला काय करायचे आहे ते स्पष्ट होईल. आता आपण 
कलाझाखेच्या शिक्षणाकडे वळू. 
ज्याप्रमाणे विज्ञान क्षेत्राला वैज्ञानिकांची आणि तंत्रज्ञांची गरज असते त्याचप्रमाणे 
कलाक्षेत्राला (१) शुद्ध कलावंत आणि (२) व्यावसायिक कलावंत ह्यांची गरज असते. ह्याखेरीज 
समीक्षक व शिक्षकाची गरज असते. आज आपण कलाक्षेत्रातला रौक्षणिक गोंधळ पाहिला तर हे 
शिक्षण कलावंत निर्माण करण्याऐवजी समीक्षक व शिक्षक निर्माण करण्यासाठी आहे की काय 
अशी शंका येते. विशेषत: साहित्याच्या शिक्षणावर सध्या समीक्षकांची एकप्रकारची शैक्षणिक 
दादागिरी चाल आहे हे स्पष्ट दिसते. साहित्याचा अभ्यासक्रम पाहिल्यावर ह्यात कुठेही साहित्यिक 
निर्माण करावा असे उद्दिष्ट ठेवलेले दिसत नाही. उलट समीक्षकांची मच्छराप्रमाणे पेदास हेच द्या 
अभ्यासक्रमाचे उद्दिष्ट दिसते आणि आइचर्य म्हणजे एकाही कलावंताने ह्याविरुद्ध आवाज काढलेला 
नाही. ह्या क्षेत्रातल्या कळावंतांनाही प्राध्यापकगिरीची एवढी घाण सवय झालीये की सगळ्यांची 
आकाशात देव आहे आणि पृथ्वीवर सर्व काही ठीक चाळले आहे अशी खात्री पटल्याची रांका 
येते. रिचर्डसपासून दरीदापर्यत, फ्रोईडपासून युंगपर्यत मोठी मोठी नावे घेणाऱ्या ह्या लोकांना 
प्रथम एक गोष्ट सांगायला हवी ती म्हणजे साहित्यसिक्षणाचा उद्देश गंगाधर पाटील, म.सु. पाटील 
निर्माण करणे हा नाही, तर दिलीप चित्रे, नामदेव ढसाळ, भालचंद्र नेमाडे निर्माण करणे हा आहे. 
युरोपच्या पोटातून प्रत्येक वेळी देरीदा, याकोबसन आणण्यापेक्षा मिलान, कुंदेराच्या कादंबऱ्या 
मराठीत आणणे हे मराठी साहित्याला अधिक पूरक आहे. ह्याचा अर्थ देरीदा नको असा नाही, पण 
ते काम पूर्णपणे आपण करू नये. मला एक प्रश्‍न नेहमीच पडतो की देरीदाच्या विचारांचा परिचय 
(हा परिचय गंगाधर पाटील सुंदर रीतीने करून देतायत ह्यात रांका नाही. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे 
कणीच राहू) गंगाधर पाटील करून देतायत तर समाजशाख्रातले लोक काय देरीदाबाबत झोपा 
काढत आहेत काय ? फ्राईड, युंग वर लिहिण्याची जबाबदारी म. सु. पाटील यांची की 
मानसशात्रज्ञांची ? हे लोक आपल्या विषयात नेमके काय करत आहेत ? ह्या देशात 
मानव्यवैज्ञानिक आपली जबाबदारी नीट पार पाडत नाहीत असे मला वाटते , मला इथे समीक्षकांवर 
टीका करायची नाही किंवा समीक्षा व्यर्थ आहे असेही म्हणायचे नाही पण कलारिक्षणाचा मुख्य 


उद हा कलावंत निर्माण करणे हाच असला पाहिजे असे माजे ठाम मत आहे. कलारिक्षणाने 


समीक्षक व शिक्षक निर्माण करण्याची जबाबदारी घेऊ नये. अपयडी कलावंत झालेले पण कलेवर 


टीकाहरण / २३४ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


प्रेम करणारे लोक आपोआपच समीक्षा लिहितात. ह्याशिवाय कलावंत निर्माण करतात ती समीक्षा 
अधिक उजवी असते असे माझे स्पष्ट मत आहे. शिक्षक हा कलावंतच असला पाहिजे असे माझे 
स्पष्ट मत आहे, कदाचित त्याचा दर्जा दुय्यम कलावंताचा असेल पण तो प्रथम कलाबंत असला 
पाहिजे. जो माणूस स्वत: सृजनशील नाही तो इतरांची सृजनशीलता काय बाहेर काढणार ? 
थोडक्यात, कलाशिक्षणात जो काही आजकाल समीक्षकांचा दबदबा चाललाय तो कमी करून 
तिथे कलावंतांची दादागिरी निर्माण करायला हवी. शिक्षक म्हणून काही गोष्टी वेगळ्या आत्मसात 
कराव्या लागतात त्या तो कलावंत जर त्याला शिक्षक व्हायचे असेल तर बी. एडच्या अभ्यासक्रमात 
आत्मसात करेल. तेव्हा ही जबाबदारी बी. ए. डिग्रीने अजिबात शिरावर घेण्याची गरज नाही. 
कलाशिक्षणाचा मुख्य हेतू सृजनशील कलावंत घडवणे हा असल्याने कलाशिक्षकाबाबतही आपले 
ववालिफिकेशन सौम्य करावे लागेल. समजा, एखादा मनोहर ओकसारखा कवी शिक्षक म्हणून 
मिळत असेल तर त्याला आर्ट टीचर्स डिप्लोमा पूर्ण करायला लावून नोकरीवर ठेवण्याची तरतूद 
आपण करायला हवी. त्यासाठी प्रत्येक शिक्षणसंस्थेच्या हातात दहा टक्‍के जागा राखीव असाव्यात 
आणि ह्यातून मनोहर ओक, एम. एफ. हुसेन सारखी माणसे भरली जावीत. फक्त भ्रष्टाचार होऊ 
नये म्हणून शिक्षकाचा अभ्यासक्रम त्यांना पूर्ण करायला लावला पाहिजे. आपल्या देशात हली 
जातिनिष्ठ राखीव जागा ठेवण्याची पद्धत असल्याने इथे गुणवत्तेसाठी जागा राखीव ठेवण्याची 
शिफारस करावी लागते आहे. “जात' ही आता पूर्वीसारखी जात न राहता दबाब गट म्हणून काम 
करत असल्याने ही शिफारस अटळ आहे. असो. 

विज्ञान व मानव्यदास्राप्रमाणे कलाशिक्षणाचा पाया हा शालेय जीवनात घातला गेला 
पाहिजे. त्यासाठी दोन गोष्टी तातडीने करणे आवश्‍यक आहे (१) साहित्याची विस्थापना, (२) 
समीक्षेची विस्थापना. साहित्याच्या विस्थापनेविषयी मी मागे लिहिले आहेच. हिंदी किंवा इंग्रजी 
ह्यांचा अभ्यासक्रम हा वाड:मय म्हणून तयार न करता भाषा शिकवणे ह्या दृष्टिकोनातून करणे 
आव्यक आहे. मराठीचा अभ्यासक्रम मात्र भाषा शिकवणे म्हणून न करता मराठी कला शिकवणे 
ह्यासाठी तयार करणे आवस्यक आहे. आज सर्वसाधारणपणे तो वाड:मयकेंद्रीत आहे आणि 
भाषा शिकवणे हाच त्याचा उद्देश आहे म्हणूनच साहित्याची विस्थापना होणे आवश्यक वाटते. 
त्यामागची कारणे मी मागेच दिली आहेत. मराठीची पाठ्यपुस्तके आणि त्यावरच्या प्रश्‍नप्रत्रिका 
पाहिल्या की ती किती समीक्षाप्रधान आहेत हे कुणाच्याही लक्षात येईल. आज जगभरच हा 
खेळखंडोबा चाललेला दिसतो. वास्तविक चित्रकला शिकताना आपण मुलांना प्रत्यक्ष चित्रे 
काढायला सांगून त्यांना चित्राचे गुण देतो. संगीत किंवा नृत्य शिकताना आपण मुलांना प्रत्यक्ष 


Food ROS PEER SEO 
टीकाहरण / २३५ 


Scanned with CamScanner ~amScanner 


आ —— 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


गायला सांगून किंबा नाचायला सांगू त्या गाण्याचे किंवा नृत्याचे गुण देतो; मग वाड:मयात 
आपण प्रत्यक्ष मुलांना वाड:मय लिहायला सांगून, कविता लिहायला सांगून, त्याचे गुण का देत 
नाही ? आपण चित्रकलेत इतरांनी काढलेली चित्रे मुलांना आस्वादायला सागून त्याना त्यावर 
प्रश्‍न विचारत नाही संगीत किंवा नृत्यकलेत इतरांना गायला किंवा नाचायला सांगून मुलांना 
त्यांचा आसवाद घ्यायला सांगून त्यावर प्रश्‍न विचारत नाही, मग साहित्याबाबतच इतरांचे साहित्य 
आस्वादायला सांगून त्यावर प्रश्‍न का ? मुले जर स्वत: चित्रे काढू हकतात, नाचू शकतात, गाऊ 
शकतात, तर ती तशीच कविता करणार नाहीत, कथा लिहिणार नाहीत म्हणून कोणत्या 
दीडाहाण्याने तुम्हाला सांगितले ? गेली शेकडो वर्षे मुलांना साहित्य निर्माण करायला सांगण्याऐवजी 
साहित्याचा आस्वाद घ्यायला शिकवले जात आहे ही समीक्षेची दादगिरी आहे नाही तर काय 
आहे ? शेकडो वर्षे हा मूर्खपणा चालला आहे आणि आम्ही कलावंत लोक तो मूर्खासारखा पहात 
आहोत. साहित्यातले प्रश्‍न हे 'टीकास्वंयवर' सारखी पुस्तके लिहून सुटणार नाहीत तर पोरांना 
साहित्यात सृजनशील बनवून सुटणार आहेत. आम्ही गेली कित्येक शतके साहित्यातले परस हे 
समीक्षात्मक पातळीवर सोडवत आहोत म्हणूनच आज कलाक्षेत्रात सर्वात जास्त घोटाळे साहित्यात 
माजलेले दिसतात. वास्तविक सर्वात जास्त फोफावलेली कला हे साहित्याचे इर्य दिसायला हवे 
होते कारण इतर कलांप्रमाणे ही कला महागडी नाही. तिळी तांत्रिक साधने लागत नाहीत. साहित्य, 
गायन, नृत्य ह्या कला अशा आहेत की त्या कुठेही सादर केल्या जाऊ दाकतात. माणूस कुठेही 
गाऊ शकतो, नाचू शकतो, तसेच माणूस कुठेही कबिता करू शकतो; पण आम्ही माणसाला 
गाऊ, नाचू आणि लिहू न देण्याची शपथ घेतल्याप्रमाणे भंगार अभ्यासक्रम तयार करून बसलोय. 
हे चित्र जर बदलायचे असेल तर शालेय शिक्षणातच आपणाला काही क्रांतिकारक बदल करावे 
लागतील. 
कलाविइवात आपणाला खालील प्रकारच्या कलांचा समावेश प्रामुख्याने करायला मिळेल. 
१) सौष्टवकला : चित्र आणि शिल्प 
२) मुद्राकला : नृत्य आणि अभिनय 
३) घटनाकला : नाटक आणि चित्रपट 
४) ध्वनिकला : संगीत 
५) साहित्य ; कविता आणि गद्य 


झाठेय पातळीवर चित्र आणि झिल्पपेकी शिल्प ही कला परिचित कलन चावी. लहान 


—— _ 


टीकाहरण / २३६ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


मुलांना चिखलात नाचायला आणि हुंदडायला आवडते. त्याच चिखलात नाचता नाचता मुलांना 
मातीची शिल्पे तयार करायला शिकवणे सोपे जाईल. शिल्पात तिसरी मिती प्रत्यक्ष असते तर 
चित्रकलेत ती भासात्मक असते आणि कृत्रिमरित्या निर्माण करावी लागते. त्यामुळे चित्रे ही जरा 
अधिक कष्टाची बाब आहे. मुळे भोवताली त्रिमिती वस्तू पहात असल्याने ती निर्माण करणे 
त्यांना सहजसोपे जाईल. त्यामुळे पहिली ते चौथी शिल्पकला असावी आणि पाचवीनंतर चित्रकला 
शिकवावी. ही मातीची शिल्पे रंगवून घ्यावीत म्हणजे लहान मुळांच्या हाती ब्रश बसेल. पाचवी ते 
दहावी चित्रकला शिकवावी आणि शिल्पकलेबाबतही प्रोत्साहन द्यावे. 


झालेय पातळीवर मुलांना अभिनय स्वतंत्र हिकवण्याऐवजी नृत्यातच अभिनय शिकवावा. 
ह्यावेळी भांगडा, गरबा, कोळी ही समूहनृत्ये शिकवाबीत आणि मुळांना मनसोक्त नाचू श्रावे. 
ह्याचवेळी नाटक परिचित व्हावे. मुलांच्याकडून नृत्यनाटके बसवून घ्यावीत म्हणजे घटनाकलांचा 
परिचय होईल. चित्रपर्ट परवडणारे नसल्याने चित्रपट फक्त दाखवावेत व त्यांचा रसास्वाद घेऊ 
द्यावा. चित्रपटांच्या पटकथा छापील असाव्यात. नृत्य शिकता शिकताच मुलांना तालाचा परिचय 
होऊन जाईल. पहिली-दुसरीला ताळ अंगात भिनला की संगीतातील सूर तयार कल्न घ्यावे. 
तिसरी आणि चौथी ह्या दोन वर्षात सप्तकं तयार व्हायला हवीत. वर्गात नाटक बसवून घेणे 
अजिबात अवघड नाही. तिसरी-चौथीला 'इंग्रजी' पाठ्यपुस्तकांतून हिकवण्याऐवजी नाटकांतून 
शिकवणे केव्हाही चांगले. मुलांना संवाद काही वेळा पाठांतर करून तर काही वेळा त्यांच्याकडून 
लिहून घेऊन इंग्रजी शिकवणे सोपे जाईल. त्यामुळे इंग्रजी आणि रंगमंच ह्या दोन्ही विषयांची 
मुळांची भीड चेपेल. मराठीत संभाषणात्मक नाटकाऐवजी वाड:मयीन नाटकावर भर यावा. ही 
नाटके मुलांकडून इमप्रोवायझेशनच्या साहाय्याने बसवून घ्यावीत. त्यामुळे मुळांची संभाषणक्षमता 
आणि विचारक्षमता वाढेल. शालेय अभ्यासक्रमात निबंधासारख्या रक्ष प्रकारचा समावेश प्राथमिक 
झाळेत नको. तिथे मुलाकडून कविता आणि कथा हे दोन वाड:मयप्रकार लिहून घ्यावेत. दर 
महिन्याला दोन कविता आणि एक कथा लिहून घ्यावी. त्याचबरोबर डायरी लिहून आणायला 
सांगावी. ह्या कविता अर्थातच बालकविता आणि बालकथा असतील. ह्यावेळी वर्गात दर महिन्याला 
एक कथा आणि दोन कविता शिकवाव्यात. नाटक हा कलाप्रकार अजिबात वाड:मयप्रकार म्हणून 
शिकवू नये इम्प्रोवायझेशनमधून मुले नाटक शिकत जातील. डायरी लिखाणाला अर्थातच गुण 
असावेत आणि ग्रेड देताना त्याचा हिशोब गृहीत धरावा. शिक्षकाने कविता कशी लिहावी, कथा 
कशी लिहावी हे सांगावे. प्रत्यक्ष कविता वर्गात निर्माण कराव्यात. त्यामुळे मुलांची भाषिक 
कार्यक्षमता वाढेल ब भाषिक सृजनशीलताही वाढेल, चित्रपटांचे संवाद चित्रपट दाखवून वर्गातून 


OO 


टीकाहरण / २३७ 


el E 


Scanned with CamScanner 


IS ood td Di 


भारतीय शिक्षणव्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
OO 
खेळ म्हणून म्हणवून घ्यावेत, मुलांना ते आवडेल. चित्रपट पाहून त्यावर मुळांना hie बसवायला 
` सांगावे. याचवेळी मुलांना काही मोजक्या चित्रपटांचे ब नाटकांचे रसास्वादन असावे, तसेच दर 
महिन्याला दोन कविता आणि एक कथा शिकवावी. ह्यावेळी नृत्याचे तास हे सर्वसाधारणपणे 
शाळा सुटल्यावर घ्यावेत. नृत्याचा एक फायदा म्हणजे व्यायाम होईल आणि दुसरा फायदा 
सामाजिकरणाची सुरुवात होईल, । 
प्राध्यमिक शाळेत शिष्यांना चित्रकला परिचित करून द्यावी. चित्रकलेचा अभ्यासक्रम 
असा असावा, की दहावीपर्यंत शिष्य सर्व प्रकारची चित्रे हाताळू शकेल. शिल्पे अर्थातच कंटिन्यु 
राहतील. पाचवीला व्यक्तिगत नृत्याचा परिचय व्हावा. महाराष्ट्राला स्वत:ची अशी नृत्यकला 
नाही. माझ्या मते महाराष्ट्राने भरतनाट्यम हा नृत्यप्रकार मराठीकरण करून स्वीकारावा. 
भरतनाट्यमची वेषभूषा मराठी संस्कृतीला सहज मानवण्यासारखी आहे. मात्र ह्या नृत्यप्रकारात 
जी पदे वापरली जातात ती मराठी भाषेतील असावीत. एखाद-दुसरे पद हिंदी असावे. इतर 
भाषेतल्या पदांची शाळेय पातळीवर गरज नाही. नृत्यकारानी ज्ञानेशवर-तुकाराम नृत्यासाठी का 
वापरू नयेत ? ह्याबाबतीत एकनाथ हा तर सर्वात जास्त उपयुक्त कवी आहे. एकनाथांची भारुडे 
मरतनाट्यमच्या फॉर्ममध्ये सहज सादर करता येतील. फक्त त्यासाठी आपल्या संगीतकारांनी 
आणि नृत्यकारंनी एकमेकांच्या डोक्याला डोके लावून बसले पाहिजे. अलीकडे काही नृत्यकार 
्ञानेउवरांचे पसायदान सादर करतात. ह्याच धर्तीवर अनेक गोष्टी सादर करता येतील. शाहिरांच्या 
लावण्या. आपले लावणीनृत्य आणि भरतनाट्यम ह्यांच्या मिलाफातून लावणीनाट्यम असा 
पूर्णत: मराठी नृत्यप्रकार अस्तित्वात आणणे अशक्य नाही. आम्ही लोक बिनडोकपणाने अनुकरण 
करत असल्याने आपल्या वाटा बंद झालेत. एकीकडे नृत्याला मराठी प्रेक्षक नाही अशी ओरड 
आहे. (ती खरीही आहे) तर दुसरीकडे नृत्याचा मराठी संस्कृतीशी काही परिचय नाही. जर 
आपण लावणीनाट्यम आणि लावणी ऑपेरा अभंगनाट्यम किंबा अभंगओंपेरा (उदा. तुकारामाचा 
सामान्य माणूस ते मोक्षापर्यंतचा प्रवास भारतीय ऑपिरातून सहज सादर करता येईल) याचे 
प्राथमिक धडे माध्यमिक शाळेत दिले तर मुले आपोआपच नृत्याची चांगली आस्वादक होतील. 
सार्वजनिक ठिकाणी नाचायला शिकतील आणि युवागृहात जेव्हा नाचायला एकत्र येतील तेव्हा 
प्रेमात पडून प्रेमही करायला लागतील, आज भारतीय माणसाची अवस्था अशी आहे की, त्याला 
धड प्रेमही करायला मिळत नाही किंवा येत नाही. (आमच्या एका मैत्रिणीच्या मते भारतीय 
तरुणांना अजून साधे चुंबन कसे घ्यायचे तेही कळत नाही. बहुतेक भारतीय तरुण हे फक्त 
ओठापासून ओठापर्यंतच चुंबन घेतात, जीभ नावाचा एक अवयव चुंबनात वापरायचा असतो 


टीकाहरण / २३८ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 

य क य iON 

आणि तोही पूर्णपणे हे त्याला कळायला सहा महिने लागतात किंवा सांगितल्याशिवाय कळतच 

नाही. खरंतर बायकांची स्थितीही फारशी वेगळी नाही.) एकेकाळी जगाला कामशास्त्र शिकवणारा 

हा देश स्वत: मात्र दिवाळखोर बनलाय; कारण त्याचे नृत्याशी असलेले नाते पूर्णपणे तुटले आहे. 

नृत्य हा तुमच्या देहाची साक्षात जाणीव करून देणारा कलाप्रकार आहे. माध्यमिक शाळेत ही 
देहाची देह म्हणून जाणीव रुजली की मुलेमुळी आपोआप व्यायाम करायला लागतील; कारण 
बोंडी शेपमध्ये ठेवणे किती आवश्‍यक आहे हे नृत्य करताना जेवढे कळते तेवढे अन्य कशानेही 
कळत नाही. व्यायामावर व्याख्याने देण्यापेक्षा नृत्य शिकवणे हे जास्त फायद्याचे आहे. माध्यमिक 
शाळेत सातवीपर्यंत गरबा. भांगडा ह्या नृत्यात शिष्य तयार होतील, ह्याशिवाय आदिवासींच्या 
नृत्यप्रकारांतून काही सामूहिक नृत्ये आपल्याला विकसित करता येतील. ही आदिवासी नृत्ये 
आणि पाइचात्त्य सामूहिक नृत्ये ह्यांच्या संयोगातून पुढे आणखी काही नृत्ये जन्मतील. नृत्ये 
शिकताना ताल भिनत जाईल. पाचवी ते दहावी शास्त्रीय संगीत दरवर्षी थोडे थोडे कल्न घ्यावे. 
दर वर्षी दोन राग झाले तरी खूप झाले. प्रत्येक टर्मला एक राग शिकवणे अजिबात अवघड नाही. 
ह्याच काळात हिंदी आणि इंग्रजीची संवादात्मक तयारी नाटकाद्वारे करून घ्यायला हवी . उदा. 
पुस्तकविक्रेता आणि ग्राहक ह्या दोन भूमिका. तुम्ही पुस्तके घ्यायला जाता हा विषय देऊन 
मुळांच्याकडून इथे वाक्यरचना तयार करणे आणि उच्चारणे अशा दोन्ही क्रिया सहज करून घेता 
येतील, मराठीत मात्र अवघड विषय द्यायला हवे. इतिहासातले अनेक प्रसंग इथे नाटकाद्वारे जिवंत 
करता येतील. भूगोलातले, विज्ञानातले काही सीन बसवता येतील उदा. प्रत्येक मुळाला एकेका 
खडकाचा किंवा एकेका खण्डाचा रोल द्यायचा किंबा कर्नाटकी माणसाचा, मद्रासी माणसाचा 
रोल द्यायचा. चित्रपटांच्या तांत्रिक अंगांची माहिती द्यायला सुरुवात करावी. आठवी ते दहावी द्या 
तीन वर्षात संपूर्ण शॉट डिव्हिजन तयार करून घ्यावी व चित्रपट दाखवताना चित्रपटाची शॉट 
डिव्हिजन उलगडून दाखवावी. दरवर्षी दोनच चित्रपट अभ्यासक्रमात ठेवले तरी खूप झाले. 
पथेरपांचालीसारखे चित्रपट ह्याबाबतीत उपयुक्त आहेत. मात्र त्यांचे डबिंग मातृभाषेत कलन 
घ्यावे. आज हाळा हे एक आनंददायी ठिकाण होण्याऐवजी एक रुक्ष ठिकाण झाले आहे. कारण 
आयुष्यात उत्साह निर्माण करणाऱ्या सृजनात्मक गोष्टीच तिथे विद्यार्थ्याच्या जीवनात घडत 
नाही. विज्ञान काय किंवा मानव्यविज्ञान काय, दोहोतील सृजनशीलता ही उशिरा सुरू होणारी 
गोष्ट आहे. आणि ती थोडी रक्ष आहे. कलात्मक सृजनशीलता ही आनंददायी असल्याने विद्यार्थी 
आनंदी राहतील आणि त्याचा फायदा विज्ञान व मानव्यविज्ञानालाही होईल. साहित्य शिकवताना 
कविता आणि कथाच निर्माण करायला सांगाव्यात. मात्र आता बालकविता व बाळकथांबरोबर 


टीकाहरण / २३९ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय दिक्षणब्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रन 


भोवतालच्या आयुष्यातून कविता लिहायला प्रोत्साहन द्यावे. प्राथमिक शाळेत ज्या कविता पाठ 
करून घेतल्या त्या आता उपयोगाच्या नाहीत. आता वृत्ते प्रत्यक्ष न शिकवता सर्व प्रमुख वृत्तातील 
(अर्थात प्रचलित) एकेक कविता तोंडपाठ करून घ्यावी . पाचवी ते सातवी ह्या तीन वर्षात तीस 
कविता पाठ करून घ्यावात. तोंडी परीक्षेत संपूर्ण कबिता म्हणायला सांगावी . कथा पाठ करून 
घेऊ नयेत. त्या शिकवाव्यात; मात्र त्याचे प्रमाण मुलांनी निर्माण केलेल्या कथेइतकेच असावे. 
पाचवी ते सातवी ह्या तीन वर्षात मुलांकडून तीस कविता निर्माण व्हाव्यात. पंधरा कथा निर्माण 
व्हाव्यात. पंधरा पत्रे लिहून व्हावीत. आठवीला प्रथम व्याकरणाची ओळख करुन चावी. ह्याचवेळी 
वर्तमानपत्रातील बातम्यांचे लेखन परिचित करावे, त्याचबरोबर नवबीला निबंध लिहून घ्यावेत. 
कवितांची संख्या दर वर्षाला दहा अशीच ठेवावी. कथा पाच आणि दहा बातम्या आठवीला तर 
कथा पाच व दहा निबंध अशी नववीला तयारी करून घ्यावी. दहावीला पाच कथा, दहा निबंध, 
मराठीचे व्याकरण, दहा कविता एवढी निर्मिती करून घ्यावी. आस्वादात्मक प्रश्‍नांना पूर्ण फाटा 
चावा. परीक्षेतही विषय देऊन कविता, कथा आणि निबंध लिहायला सांगावे. व्याकरणाला २५ 
टक्के वजन असावे. मात्र विषयांची निश्‍चिती देऊ नये व मुळांच्या कविता, कथेतले नावीन्य 
ह्यांना वजन चावे. आज टीव्ही हे केवळ माध्यम म्हणूनच नाही किंवा माहितीचे केंद्रच म्हणूनच 
काम करत नाही तर ग्राहक तयार करण्याचे कामही करत आहे. नवीन नवीन मानसिक गरजा, 
वस्तूंच्या गरजा निर्माण करणे हे जाहिरातीचे मोठे काम आहे. त्यामुळे माणसाची सुबत्तेची मागणी 
वाढत जाणार. त्याचा एक फायदा लोकसंख्या घटण्यात होणार असला तरी (गरजाच इतक्या 
वाढवून ठेवल्या जातील की एकच मूळ सांभाळणे ह्यापुढे आईबापांना परवडेल) एक कृत्रिम 
मानसिकता आणि कृतक चौकसपणा ह्यातून तयार होण्याचा धोका आहे. तो टाळायचा असेल 
तर टीव्ही बंद करून चालणार नाही तर चित्रपटाच्या शॉट डिब्हिजन्स शिकवता शिकवता 
जाहिरातींचा चिकित्सक अभ्यासही मुलांकडून झाला पाहिजे. म्हणूनच वर्तमानपत्राच्या बातम्या 
तयार करण्याच्या कार्यक्रमाबरोबरच जाहिराती ब त्यांची भाषा निर्माण करायला शिकवणे हेही 
आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. मुळे स्वत:च जाहिराती तयार करतील तेव्हा टीव्हीवरील जाहिरातीतील 
बनावटगिरी त्यांच्या लक्ष्यात येईल. त्यामुळेच चित्रपटाचा रसास्वाद शिकवता शिकबता दर 
वर्षी तीन जाहिराती तयार करण्याचे कामही मुलांना चावे. प्रत्यक्ष शूटिंग शाक्य नसले तरी त्यांच्या 
संहिता तयार करून घ्याव्यात. आपल्याला ज्या मुलांना शिकवायचे आहे ती टीव्हीत वाढणारी 
पिढी आहे हे उक्षत ठेवूनच द्यापुढील शिक्षणपद्धती तयार कराव्या लागतील, कलात्मक 
सृजनशीलता निर्माण करणे हाच ह्या जगात आणि मुलात विवेकशीलता निर्माण करण्याचा प्राथमिक 


टीकाहरण / २४० 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


उपाय आहे. चहुबाजूला स्पर्धा आणि जाहिरातबाजी वावरत ठेवणाऱ्या द्या दुनियेत शाळा हेच 
आपले एकमेव हत्यार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे, म्हणूनच शाळेत शारीरिक शिक्षण शिकवताना 
नुसत्या कवायती घेऊन चालणार नाही. तर हे तास ध्यानाचे केंद्र बनायला हवेत, व्यायाम, ध्यान 
आणि नृत्य ह्या त्रयीवर आपण शरीर उभे केले तरच मुलांच्या आयुष्यात लय निर्माण होईल, 
आज सर्व जगात अमेरिकेचा शरीरकेंद्री दृष्टिकोन वाढत चाललेला दिसतो. हा मार्ग एकांगी आहे. 
अमेरिका हे आत्मा नसलेले सांस्कृतिक शहर आहे. ते आपणाला परवडणारे नाही. आपणाला 
आत्म्याचा विचार करायला हवा. गुर्जिफ म्हणायचा की माणसाला आत्मा वगैरे असत नाही तो 
निर्माण करावा लागतो. ह्याच धर्तीवर म्हणता येईल माणसात ईइबर बेरे काही असत नाही, तो 
माणसात निर्माण कराबा लागतो. आज ह्या गोष्टी निर्माण करण्याचे काम टीव्ही जास्त करतोय. 
आपण त्याचाच वापर करून ईइवर निर्माण केला पाहिजे. आज अमेरिकेची जी चेन चाललीये, 
जी जीवनपद्धती चाललीये ती एकटी अमेरिका जिची लोकसंख्या जगाच्या केवळ चार टक्के आहे, . 
जगातील तब्बल चाळीस टक्के नॅचरल रिसोर्सेस वापरत असल्याने चाललीये. उद्या सर्वच जग 
अमेरिका बनले तर प्रत्येकाला चाळीस टक्के रिसोर्सेस मिळणे शक्य नाही. आणि मग मारामाऱ्या 
आणि युद्धे अटळ आहेत. माझा तर स्वतःचा अंदाज असा आहे की, अमेरिका ज्या पद्धतीने 
स्वतःची निसर्गसंपत्ती शाबूत ठेवून इतरांची वापरत आहे ते बघता एकविसाव्या शतकात केवळ 
अमेरिकेजवळच नैसर्गिक संपत्ती असेल आणि सारे जग अमेरिकेवर आक्रमण करेल. अमेरिकेच्या 
हे लक्षात आलेले दिसत नाही, म्हणून जगभर आज अमेरिकी जीवनशैलीचा धिंगाणा पसरत 
चाललाय. तो पसरावाही. त्यातील गतीचे तत्त्व आपण घ्यावे पण त्यांची गती स्पर्धेतून निर्माण 
होते. अहँकारातून निर्माण होते, आपली गती उत्साहातून निर्माण व्हायला हवी. ध्यानातून निर्माण 
व्हायला हवी, आनंदातून निर्माण व्हायला हवी. अमेरिका हे भयग्रस्त वास्तव आहे म्हणूनच ते 
{म्बोच्या शोधात असते. आपले वास्तव हे दुःखग्रस्त आहे. त्याने बुद्धच शोधला पाहिजे. आणि 
हा बुद्ध आपल्याला आपल्यातून निर्माण करावा लागेल, आज जगभर ह्या दोन्ही स्थिती संमिश्र 
स्वरूपात उगवल्या आहेत. (ंम्बो की बुद्ध असा हा पर्याय आहे आणि मला वाटते जगाने बुद्धाची 
निवड करावी. रम्ब ही दुःखाविरुद्, भयाविरुद्ध लढण्याची शारीरिक पद्धत आहे. बुद्ध ही भयावरची, 
दुःावरची संपूर्ण औषधी उपाययोजना आहे. रम्यो अंलोपिथिक ट्रीटमेन्ट आहे. तिथे रोगी बरा 
करण्यावर भर आहे. तिला भरपूर साईड इफेक्टस आहेत. बुद्ध आयुर्वेदिक औषधोपचार आहे. 
तिथे रोगी रोगापासून मुक्त करण्यावर भर आहे. प्रिव्हेन्हान इज बेटर देन कयुरंग हे त्याचे तत्त्व 
आहे. त्याला साईड इफेक्टस नाहीत. मात्र आपला बुद्ध हा विसाव्या शतकातील बुद्ध असला 


उ 


टीकाहरण / २४१ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


हिन डब ययशबयवयआययाबाााारऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑशशशाहया 


पाहिजे. तो श्रीकृष्णासारखा बासरी वाजवणारा, गवळणींबरोबर नाचणारा, शृंगार करणारा, मित्रांच्यात 
उंडारणारा, फुटबॉल आणि बुद्धिबळ एकाच दिवशी खेळणारा, टीव्ही पाहणारा आणि त्याला 
जेव्हा वाटेल तेव्हा थीब्हीचा मोह टाळून ध्यानात जाणारा, फळाची अपेक्षा न ठेवता कर्म करणारा 
आणि बुद्धीची नैतिकता प्राणपणाने जपणारा, करुणेने भारलेला आपल्या अस्तित्वाच्या 
गोवर्धनाखाली सर्व विश्‍व नांदवणारा, गाडीचे सारथ्य करणारा पण ही गाडी ज्या निसर्गावर चाललीये 
त्या निसर्गाचा व्यवस्थित खरारा करणारा, त्याची जातिवंत घोड्याप्रमाणे काळजी घेणारा असा 
हा श्रीकृष्ण बुद्ध असला पाहिजे. हा बुद्ध आपल्या शिक्षणपद्धतीचे ध्येय असले पाहिजे. आणि 
त्याची पायाभरणी शाळेतच होऊ शकते. शारीरिक शिक्षणात शारीरिक शिक्षणव्यवस्थेबरोबर 
ध्यानाचे शिक्षण दिले तरच हे राव्य आहे. आम्हा भारतीयांच्या मनात ध्यानाबद्दळ एक चमत्कारिक 
न्यूनगंड आहे किंबा खोटा अभिमान तरी आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी बऱ्या नव्हेत. ध्यान हा एक शोध 
आहे आणित प्रत्येकाने घ्यावा. त्याची प्राथमिक तयारी शाळेत घालून चावी. त्यासाठी आवश्यक 
असणारी योगासने शिकवावीत. चौथीपर्यंत योगासने ब त्यानंतर पाचवी ते दहावी ध्यान असा 
अभ्यासक्रम असायला हवा. आपण मुलांच्या शरीराकडे अजिबात लक्ष न देता त्यांच्या डोक्यात 
केवळ माहिती कोंबत असतो. त्याने तो मुलगा माहितीला कंटाळतो. ही माहिती कोंबण्यापेक्षा 
मुलाची माहिती गोळा करण्याची, ती व्यवस्थित व्यवस्थापित करण्याची आणि त्यातून शास्त्रीय 
निष्कर्ष काढण्याची कौशल्ये आपण वाढवायला हवीत. त्यासाठी मुळांची शरीरे उत्साहाने भरलेली 
हवीत आणि हा उत्साह नृत्य, व्यायाम आणि ध्यान ही त्रयीच देऊ दाकेल. 
अकरावी-बारावी-तेरावीला कला महाविद्यालयात सहा विषय असतात. त्यातील पाच हे 
(१) साहित्य (२) मुद्रा (३) सौष्ठव (४) संगीत (५) घटना अझा पाच कलांशी संबंधित हवेत. 
ह्या तीन वर्षात सर्वच कलांचे फौंडेशन घालून द्यायला हवे. सहाव्या विषयात हिंदी-इंग्लिश यांचा 
संयुक्त अभ्यासक्रम असायला हवा. त्यात हिंदीतील ब इंग्रजीतील कविता-कथा असाव्यात व 
सर्व कलांशी संबंधित असे निबंध असावेत. अकरावी-बारावी आणि तेरावीला संपूर्ण व्याकरण 
तयार करून घेऊन मुळांना हिंदी व इंग्लिशमध्ये शास्रशुद्ध बोलणे आणि लिहिणे जमेल ह्याची 
काळजी घ्यावी. इथेही आकलनात्मक बाजूपेक्षा सृजनात्मक बाजूवर भर असावा आणि मराठी 
साहित्याचे इंग्रजी व हिंदीमध्ये भाषांतराची तयारी करून घ्यावी. मुळांना हिंदी व इंग्रजीत 
साहित्यनिर्मिती करयला लावावी. साहित्यात द्या तीन वर्षी तीन कादंबऱ्या आणि पंचेचाळीस 
कविता निर्माण करण्याचे ध्येय असायला हवे. द्या सर्वच पाचही कलांचे विज्ञान व समाजास 
ह्यांची ओळख ह्याच वर्षी व्हायला हवी. उदा. साहित्याचे भाषाविज्ञान आणि साहित्याचे 


en 
टीकाहरण / २४२ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 
त्त o> 


समाजशास्त्र ह्या तीन वर्षात मूलभूत पातळीवर शिकवावे. त्यांचे फौंडेशन घातले जावे. साहित्यात 
ज्या तीन कादंबऱ्या लिहून घेतल्या जातील त्यातील पहिली स्वतःच्या कुटुंबावर (किंवा जिये 
विद्यार्थी वाढला असेल तेथील), दुसरी त्याच्या स्वतःच्या आयुष्यावर आणि तिसरी त्याच्या 
गल्लीवर किंवा इमारतीवर किंवा गावावर अशी असावी. पंचेचाळीस कविता ह्या वयात सहजच 
जमून जातील. ह्याच काळात तीन कवी आणि तीन कादंबऱ्या अभ्यासक्रमात लावल्या जाव्यात. 
एक संत कवी, एक मर्ढेकरी पिढीतील आणि एक देशी परंपरेतील असावे किंवा संपूर्ण पिढीचे 
संकलन असावे. संतांच्या, मढेकरी परंपरेच्या आणि देशी परंपरेच्या उत्तम पंधरा कविता त्यात 
असाव्यात. वाड्मयाच्या इतिहासाची भानगड अभ्यासक्रमात असू नये. त्याने काहीही साध्य 
होत नाही. फक्त घोकंपट्टी होते. द्याचबरोबर अकरावीला कूटुंबकेंद्रित (उदा. करुणाष्टक- माडगूळकर) 
बारावीला आत्मचरित्रात्मक किंवा आत्मशोधात्मक (उदा. कोसला : नेमाडे, उपरा : माने), 
तेरावीला भोवतालच्या वास्तवतेशी निगडित (उदा. कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात झोंबी : 
आनंद यादव तर मुंबई विद्यापीठात वैतागवाडी : भाऊ पाध्ये) अश्या कादंबऱ्या लावाव्यात. 
विद्यार्थ्यासाठी ह्या कादंबऱ्यांवर चर्चासत्रे आयोजित करावीत. त्यात कलावंतांनी भाग घ्यावा. 
विद्यार्थ्यांनी प्रश्‍न मांडावे. मुद्रांच्यामध्ये भरत नाट्यमचा मूलभूत पाया पूर्णत: शिकवावा आणि 
भरताच्या नाट्यशा्रातील अभिनय-शाळेची तयारी करून घ्यावी. संगीतात बेसिक्स पूर्ण घटवून 
घ्यावीत. चित्रकलेत, शिल्पकलेत सर्व प्रकारची चित्रे आणि शिल्पे त्यांच्या तंत्रासहित घटवून 
घ्यावीत. चित्रपटाबाबत शॉट डिब्हिजन्स सखोल तयार करून घ्याव्यात. कॅमेऱ्याची सर्व तांत्रिक 
अंगे विद्यार्थ्यांना दिकवावीत. रंगमंचावरील प्रका योजना, नेपथ्य ह्याबाबींचा पूर्ण परिचय 
करून द्यावा. कला क्षेत्रातील सर्व शिक्षण मराठी भाषेतून द्यावे. इंग्रजी आणि हिंदीची तयारी करून 
घ्यावी. ह्या काळात प्रत्येक ग्रूपकडून वर्षातून दोन नाटके बसवून घ्यावीत व त्यांचे प्रयोग गावभर 
किंवा दाहरभर करावेत. नृत्य आणि गायनाचा एक संयुक्त कार्यक्रम तयार करून तो अनेक 
ठिकाणी सादर करावा, 

महाविद्यालयीन पातळीवर चौदावी-पंधरावी व सोळावीचा अभ्यासक्रम हा पूर्णत: एक 
कळाप्रधान असावा. तेरावीनंतर विद्यार्थ्याने आपल्याला आयुष्यभर कोणत्या कलेत काम करायचे 
आहे ते ठरवावे आणि चौदावीला ती कला निवडावी. चौदावी -पंधरावी-सोळावी ही तीन वर्षे ही 
एका कलेच्या उपासनेत कलावंताने घालवावी. अकरावी, बारावी, तेरावी फोन्डेदान कोर्स असावा 
चौदावी, पंधरावी, सोळावी अंडव्हान्स अभ्यासक्रम असावा. ह्या तीन वर्षात अठरा पेपर असावेत. 


(१) विइवकलांचा व कलातंत्राचा इतिहास, (२) भारतीय कला व कलातंत्राचा इतिहास, 
PEE RN I SE र 
टीकाहरण / २४३ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


(३) मराठी कला व कलातंत्राचा इतिहास, (४) कला व कलेचे विज्ञान (५) कला व दुर्शन 
(तत्त्वज्ञान), (६) कला व मानव्यविज्ञान- १, (७) कला व मानव्यविज्ञान-२, (८) लोककला व 
कला, (९) कलेचे सोंदर्यशास्त्र. 
असे नऊ पेपर थिअरीचे असावेत व ते त्या त्या कलेच्या संदर्भात असावे. इथे इतिहास 
शिकवताना त्या त्या काळातील तंत्राचाही परिचय करून देऊन ते तंत्र विद्यार्थ्याकडून घोटवून 
यावे व त्यामागचे सर्व सामाजिक चलनवलन उलगडून दाखवावे. विइवकलांच्या इतिहासात 
अर्थातच मराठी व भारतीय कला वगळाव्यात. जपान, चीन, फ्रान्स ह्यांना महत्त्व द्यावे. ब्रिटन हे 
कलेच्याबाबतीत एक दिवाळखोर राष्ट्र आहे हे लक्षात घ्यावे. प्रत्येक कठेबाबत दोन शाखा 
असाव्यात (१) शुद्ध कला, (२) व्यवहारिक कला (^॥।७५ 1) विद्यार्थ्याने तेरावीनंतर 
आपणाला कुठे जायाचे आहे ते निश्‍चित करावे आणि त्या शाखेला प्रवेश घ्यावा. उदाहरणार्थ, 
चित्राच्याबाबतीत. एखादा पेन्टिंगला आला तर विश्‍वातील, देशातील, महाराष्ट्रातील पेन्टिंगचा, 
पेन्टिंगच्या तंत्राचा इतिहास, पेन्टिंग व विज्ञान, पेन्टिंगचे सौंदर्यशास्त्र, पेन्टिंग व भारतीय दर्शन, 
पेन्टिंग व पाइचात्त्य तत्त्वज्ञान, पेन्टिंग व समाजशास्त्र, मानव्यशास्त्र, पेन्टिंग व अर्थशास्त्र, 
राज्यशास्त्र, लोककलेतील पेन्टिंग असे विषय हवेत. ह्या उलट एखाद्याला कमर्शियल पेन्टिंग 
किंवा आर्टकडे जावे वाटले तर तिचा इतिहास, तिचे सौंदर्यशास्त्र बगैरे विषय हवेत. संगीतात 
(१) शास्त्रीय संगीत, (२) शाब्दप्रधान गायकी. नृत्यात (१) शास्त्रीय नृत्य, (२) व्यवहारिक 
नृत्य ब अभिनय (ह्यात एखाद्याला सिनेमात किंवा' तत्सम क्षेत्रात काम करायचे असल्यास 
अभिनेत्यांना जास्त उपयुक्त असेल) वाड्मयात (१) अभिजात वाड्मय, (२) व्यवसायिक 
वाड्मय अशा दोन शाखा असतील. ज्यांना ब्रतस्थपणे वाड्मय निर्माण करायचे आहे त्यांना 
अभिजात वाङ्मय घेता येईल, तर ज्यांना भाषेचा व्यावहारिक वापर करायचा आहे, पत्रकार, 
संपादक, जाहिरातीचा लेखी मजकूर लिहून देणारे बनायचे असेल त्यांनी व्यावसायिक वाङ्मयकार 
बनावे. भाषांतर हा प्रकार दोन्ही बाजूना येईल. घटनाकलात (१) दिग्दर्शक, (२) कॅमेरामन, 
एडिटर, प्रकाश योजनाकार वगैरे तंत्रज्ञ अशा दोन शाखा कराव्यात. 
उरलेले जे नऊ पेपर आहेत ते प्रत्यक्ष प्रॅक्टिस असतील, ह्यातील थिअरीवरचे पेपर हेही 
प्रॅक्टिसच असतील. उदा. लोकचित्रकलेचा पेपर शिकवताना त्या पद्धतीने, त्या तंत्राने 
विद्यार्थ्यांच्याकडून पेन्टिंग करून घ्यावीत, दरवर्षी तीन थिअरीचे पेपर, तीन प्रत्यक्ष कामाचे. 
त्यातील थिअरीचे पेपर हेही प्रत्यक्ष कामावरच आधारित असतील. उदाहरणार्थ, मराठी नृत्याच्या 
इतिहासात लावणी हे नृत्य आले तर त्याचा इतिहास ही काही केवळ वाचण्याची गोष्ट नसेल तर 


टीकाहरण / २४४ 


Scanned with CamScanner . 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


प्रत्यक्ष लावणी नृत्य पेश करा असाच त्यामागचा प्रदन असेल किंवा लोककलेतील गायन किंवा 
पेन्टिंग प्रत्यक्ष गा किंवा काढा असाच प्रश्‍न असेल. कला ही मूलत: कृती आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष 
कृती महत्त्वाची आहे. इथे भाषेबाबत धोरण स्पष्ट आहे. जगाचे कलातंत्र व इतिहास, कला ब 
विज्ञान शिकवताना, कला व पाइचात्त्य तत्त्वज्ञान शिकवताना इंग्रजी भाषा, भारतीय कला व 
तंत्रज्ञान, कला व मानव्यविज्ञान, कला व भारतीय तत्त्वज्ञान शिकवताना हिंदी भाषा, मराठी कला 
व कलातंत्र, लोककला व कलेचे सौंदर्यशास्त्र शिकवताना मराठी भाषा असे त्रिस्तरीय धोरण 
अबळंबावे. उरलेल्या नऊ पेपरची प्रत्यक्ष कामाची तयारी मराठी भाषेतूनच कल्न घ्यावी. थोडक्यात 
१२ पेपर मराठीतून, साडेतीन पेपर हिन्दीतून व अडीच पेपर इंग्रजीतून अशी तयारी असावी. 
ह्यातून कलावंताची भाषिक तयारीही उत्तम होईल. मानव्यविज्ञानात मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, 
भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि मानसशास्त्र ह्यांचा समावेश असावा. 
आपणाला इथे प्रामुख्याने साहित्याचा विचार करावयाचा असल्याने त्याचा आकृतिबंध 
आपणाला खालीलप्रमाणे ठरवता येईल. थिअरीचे नऊ पेपर खालीलप्रमाणे असतील. 
(१) विइवसाहित्याचा व साहित्यिक तंत्राचा इतिहास 
(२) भारतीय साहित्याचा व साहित्यिक तंत्राचा इतिहास 
(३) मराठी साहित्याचा व साहित्यिक तंत्राचा इतिहास 
(४) साहित्य आणि भाषाविज्ञान 
(५) (अ) साहित्य आणि भारतीय दर्शन (ब) साहित्य आणि पाइचात्त्य तत्त्वज्ञान 
(६) साहित्य आणि समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आणि मानसशास्त्र 
(७) साहित्य आणि भूगोल : अर्थशास्त्र आणि राज्यश्ास् 
(८) लोकसाहित्य 
(९) साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र 
उरलेले नऊ पेपर हे खालीलप्रमाणे असतील. 
(१) वाङ्मयप्रकारांचा घार आणि आकार : द्यात सर्व वाङ्मयप्रकारांच्या फॉर्मविषयी 
सखोल विवेचन, तसेच संख्या, फॉर्ममधला फरक. ह्यात नाटक व चित्रपट पटकथेचाही समावेश 
असावा. वाड्मय प्रकाराची दौली, 


(२) संवाददास्त्र : सर्व प्रकारच्या संवादांची तयारी. संवादाचे सर्व प्रकार, संवादामागचे 
Mtl D ICSE SHOES ल 
टीकाहरण / २४५ 


Da Bre aman Sd कनक... 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


~~ 


भाषाविज्ञान, संवादाची तंत्रे, वेगवेगळ्या वाङ्मय-प्रकारातळे संवाद, संवादरीलीशास्त्र, संवादातून 
निर्माण होणारी व्यक्तिरेखा व भावनिर्मिती. 

(३) निवेदनझास्त्र : साहित्यातील निवेदने, आत्मनिवेदनापासून वस्तुनिष्ठ निवेदनापर्यंतचे 
सर्व प्रकार. अवकाश्याचे तपशील मांडण्याच्या पद्धती. निवेदनशेलीशास्त्र, निवेदनातून निर्माण 
होणारे व्यक्तिरेखन व भाव. 

(४) माहितीशास्त्र : साहित्यिकाने गोळा करावयाची माहिती व तिचे व्यवस्थापन. ती 
साहित्यात कशी वापरावी त्याचे ज्ञान. व्यक्तिरेखेचा भूतकाळ व भविष्यकाळ ब वर्तमानकाळ 
यांची पूर्ण माहिती व त्यामागचे मानसशास्त्र, भावांची पूर्ण. ओळख. 

(५) व्याकरणशास्त्र : मराठीचे व्याकरण, साहित्यातील व्याकरणाचे महत्त्व व व्याकरणाची 
होणारी मोडतोड, झब्दनिर्मिती, शुद्धलेखन. 

(६) तंत्रज्ञानशास्त्र : साहित्याचे प्रत्यक्ष तंत्रज्ञान, टाईपचे प्रकार, पुस्तक बाईडिंग, 
वितरण, साहित्यातील सेन्सॉरशिप, चित्रपटाची व नाटकाची तंत्रे, त्यांचे महत्त्व. 

(७) भाषांतरङास्त्र : भाषांतरे, त्याची तंत्रे व मंत्रे 

(८) झान्दशास्त्र: शब्दाची निर्मिती. भाषेची निर्मिती, शब्दांची निवड, शब्दांचे सांस्कृतिक 
संचित, शब्दांची अर्थक्षमता. 

(९) दोन भाषा : हिन्दीखेरीज दुसरी भारतीय भाषा व इंग्रजीखेरीज दुसरी विश्वभाषा 
ह्यात शिकवावी. प्रत्येकी सहा महिन्यांचा हा कोर्स असावा. _ 

व्यावसायिक साहित्यामध्ये हेच विषय ठेवायला हरकत नाही. पण ह्यात पत्रकारांना व 
जाहिरात कर्त्यांना महत्त्व असावे. ललित साहित्य दुय्यम असावे. उदा. वाड्मयाच्या इतिहासात 
पत्रकारितेचा व जाहिरातींचा इतिहास व त्याची तंत्रे असावीत. भाषाविज्ञानात जाहिरातीच्या ब 
बातम्यांच्या भाषेवर भर द्यावा, निवेदनदारत्रात वृत्तांत तर संवादशासत्रात जाहिरातीतील संवादावर, 
मुलाखतीवर, तिच्या मांडणीवर भर हवा. तत्त्वज्ञान, मानव्यविज्ञान यांची पूर्ण ओळख करून 
द्यावी. वाड्मयीन प्रकारात जाहिरातींचे, बातम्याचे प्रकार, त्यांचे घाट, निबंधाचे प्रकार ब घाट, 
वृत्तांतांचे प्रकार व धाट ह्यावर भर हवा. लोककलेच्या ऐवजी पब्लिक कम्युनिकेशन हा विषय 
शकवावा. लोकसंस्कृतीचे सखोळ अध्ययन कहन घ्यावे. सौंदर्यशास्त्रात बातमी म्हणजे काय, 
जाहिरात म्हणजे काय, ती का निर्माण होते, तिची प्रयोजने, तिचा परिणाम वगैरे गोष्टींची चर्चा 
असावी. माहितीशास्त्रात बातमी कशी गोळा करावी, माहिती कशी, जमवावी तिचे विइलेषण 


I 


टीकाहरण / २४६ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


कसे करावे, बातमीतल्या, जाहिरातीतल्या कुठल्या माहितीला उठाव द्यावा, कुठली माहिती दुय्यम 
मानावी, बातमीतली, जाहिरातीतली कुठली माहिती जास्त बिंबवावी वगेरे गोष्टी शिकवाव्यात. 
व्याकरणदास्त्रात व्याकरण व शुद्धलेखन शिकवावे. तंत्रज्ञानशास्त्रात फोटोग्राफी, टायपोग्राफी, 
मशिनरी, सिने-कॅमेऱ्याची तंत्रे, परिच्छेदांची मांडणी, कॉलमची मांडणी वगैरे बाबी याव्यात. 
भाषांतरास्त्रात जाहिरातींची, बातम्यांची भाषांतरे तंत्रे वगेरे तर शाब्दद्ास्त्रात दाब्दाची निवड 
वगेरे. ह्याशिवाय इतर दोन भाषा शिकाव्यात अशी रचना असावी. प्रत्येक महाविद्यालयाने स्वत:चे 
एक वर्तमानपत्राच्या आकाराचे साप्ताहिक, पाक्षिक किंवा मासिक चालवावे व त्याची जबाबदारी 
विद्यार्थ्यांवर टाकावी. त्यासाठी लागणाऱ्या जाहिराती विद्यार्थ्यांनीच गोळा कराव्यात आणि 
जाहिरातींचे डिझाईन पण विद्यार्थ्यांनी करावे. ह्याचबरोबर इतर महाविद्यालयातील मॅगेझिन्सची 
डिझाईनची कामे आपल्या अंगावर घ्यावीत. 
ह्याच धर्तीवर इतर कलांची मांडणी करणे सहज सोपे आहे. आपल्याला नेमके काय 
साधायचे आहे हे कळाले की अभ्यासक्रम तयार करणे अवघड जात नाही. आपल्या डोक्यात 
आपल्याला नेमके काय पाहिजे ते स्पष्ट असले की सोपे जाते. 
एक गोष्ट इथे जाता जाता लक्षात ठेवायला हवी अभ्यासक्रम राबवताना त्या त्या एरियाच्या 
स्वत:च्या अडचणी असतात. त्यानुसारच त्यांनी मांडणी करायला हवी. उदाहरणार्थ, सुट्ट्यांची 
मांडणी. उत्सवांना आणि सणांना सुट्या आवश्‍यक हे मागेच सांगितले आहे. पण सहामाही, 
दिवाळीची सुटी व वार्षिक सुटी ही तिथली तिथली परिस्थिती पाहूनच द्यावी. केवळ ब्रिटिश त्या 
काळात सुद्र्या घेत म्हणून आपण घ्यायची द्याला काही अर्थ नाही. अनेक ठिकाणी पीकपाण्याशी 
संबंधित सुटी ठेवणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, कापणीच्या वेळी गावात अनेकांना कामावर 
जावे लागते. तेव्हा सुटी देणे आवश्‍यक आहे. काही ठिकाणी पावसाळ्यात नदीला पूर येतो तेव्हा 
शाळा बन्द असते. आपले लोक एवढे निर्बुद्ध आहेत की काही ठिकाणी मे-जून सुटी आणि नंतर 
नदीला पूर आलाय म्हणून जुले ते सप्टेंबर सुटी व नंतर कापणीसाठी दोन महिने मास्तर गायब 
असा प्रकार चालतो. अशा वेळी मे-जून सुटी रदद करून दिवाळीची सुटी पाच दिवसांची करून 
नदीला पूर येईल तेव्हा सुटी देणे आवश्‍यक आहे. 
लोककलेच्या पेपरमध्ये तिथल्या स्थानिक लोककलांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. शिवाजी 
विद्यापीठाने अंबाबाईच्या गोंधळाकडे लक्ष द्यावे. तर मुंबई विद्यापीठाने वारल्यांना महत्त्व द्यावे. 
कला शिकवताना प्रत्यक्ष सृजनच महत्त्वाचे मानावे. सिद्धांतन आकलनासाठी असावे. साहित्याची 
पदवी घेऊन बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा परीक्षा देऊन बाहेर पडता कामा नये, तर प्रत्यक्ष ज्ञानाचा 
OO 


टीकाहरण / २४७ 
Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


बापर कर्न त्याने तीन वर्षात तीन कादंबऱ्या, पंचेचाळीस कथा, पंचाहत्तर कविता, एक नाटक, 


एका चित्रपटाची पटकथा व एका कलाकृतीचे भाषांतर एवढी निर्मिती करायला हबी व त्याचे 
मूल्यमापन (इथे गुण देऊ नये, ग्रेड चावी) द्या निर्मितीवलून व्हायला हवे. हीच गोष्ट व्यावसायिक 


साहित्याबाबत आहे. त्याने निर्माण केलेल्या सहारो बातम्या, दीडदी लेख, हांभर जाहिराती, शंभर 


बातम्यांची व जाहिरातींची भाषांतरे, भाषांतरित जाहिरात लेख व निबंध, पन्नास मुलाखती, पंधरा 
वृत्तांत द्यावल्न त्याचे मूल्यमापन करावे. 

दसरी महत्त्वाची गोष्ट इंग्रजी भाषेच्या आक्रमणाविरुद्ध तोंड द्यायचे असेल तर मराठी 
शाळांचा शैक्षणिक दर्जा प्रचंड सुधारलाच पाहिजे, पण त्याचबरोबर मराठी शाळांनी मुळांच्या 
बसेसची सोय, अद्ययावत प्रयोगशाळा व कलाशाळा निर्माण करायला हव्यात. आज अनेक 
पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात घालतात कारण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत ह्या सोयी 
आहेत. अर्थात ह्याचा अर्थ अशा सोयी सर्वच इंग्रजी शाळांत आहेत असे नाही. अलीकडे इंग्रजी 
माध्यमात पैसा मिळतो म्हटल्यावर अनेक भुरे लोक ह्या धंद्यात शिरलेले आहेत. विशेषत: 
तालुक्याच्या ठिकाणी कित्येक शाळा अशाआहेत की जिथे स्कूलना बसेस आहेत, पण प्रयोगशाळेत 
पुरेशा मायक्रोस्कोप्सचा पत्ता नाही आणि तरीही पालक केवळ आपल्या स्टॅंडर्ड ऑफ लिब्हिगचा 
खोटा भपका दाखवण्यासाठी, उचभ्रूपणा सिद्ध करण्यासाठी आपल्या पाल्याला आज इंग्रजी 
माध्यमात घालत आहेत. काही ठिकाणी भोवतालच्या सर्व मुलांनी इंग्रजी माध्यमात प्रवेश 
घेतल्यामुळे पाल्याला जर चांगल्या मुलांची कंपनी मिळायची असेल तर इंग्रजी माध्यमात घातले 
पाहिजे अन्यथा त्याला मराठी माध्यमात शिकणाऱ्या खालच्या वर्गातल्या मुलाबरोबर शिकावे 
लागेल आणि पाल्य त्यामुळे बिघडेल अशी भीती असते आणि ह्या भीतीपोटी पाल्याला इंग्रजी 
माध्यमात घातले जाते. आज कळत नकळत इंग्रजी माध्यम हे 'आहे रे' द्या वर्गात मोडणारे तर 
मराठी माध्यम “नाही रे' च्या वर्गात मोडणारे बनले आहे. आज मुंबईत पाचसहा हजार रुपये 
महिना कमावणाऱ्या वेइयांनीदेखील आपली मुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घातलेली दिसतात. 
यातील सर्वात दुर्दैवाची आणि दारमेने लाज खाली घालायला लावणारी बाब म्हणजे बहुतेक मराठी 
साहित्यिक ब मराठी प्राध्यापक-शिक्षकांची मुळे आज इंग्रजी माध्यमात शिकत आहेत. आपल्या 
लोकांचा भाषिक अभिमान किती पोकळ आहे आणि आपण किती मूल्यहीन लोकांच्या जगात 
साहित्यनिर्मिती करत आहोत ते इथे स्पष्ट व्हावे. तुम्ही जेव्हा आपल्या मुळांना इंग्रजी माध्यमात 
घालता तेव्हाच मराटी ही भाषा शिकण्यात काही अर्थ नाही हे तुम्ही स्वीकारळेले असते. मराठीमुळे 
ह्या देशात पोट भरता येत नाही हे तुम्ही मान्य केलेले असते. ज्या भाषेमुळे पोट भरता येत नाही, 


> टीकाहरण / २४८ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रदन 


जी अनावइयक आहे असे तुम्हाला वाटते ती भाषा तुम्ही इतरांना ऱिकवताच कशी ? की 

स्वत:च्या पोटासाठी मराठी आणि पोरांच्या पोटासाठी इंग्रजी असे तुमच्या डोक्यात आहे ?. असे 

असेल तर इतरांच्या मुलांना मराठी कशाला शिकवता ? त्यांनाही इंग्रजी शिकू द्या. निदान स्वत:शी 

प्रामाणिक राहिल्याचे समाधान तरी तुम्हाला मिळेल. ह्या दुटप्पीपणाला पहिला छेद दिला 
देशीवाद्यांनी. नेमाडे, काळसेकर ह्यांनी आपली मुले मराठी माध्यमात शिकवली. देशीवादी, 

आकृतिवादी ह्यांच्यातला हा फरक त्यांच्या अस्सलपणाविषयी बराच बोलका आहे. आपल्या 
गरीब पत्नीला फक्त गरज वाटेल तेव्हा राबराब राबवायचे आणि रोजेची वेळ आली की श्रीमंत 
रखेलीचे पाय चाटायचे तशातळा हा प्रकार आहे. कृपया मी इथे आंतरराष्ट्रीयवाद सोडतो आहे 
असे कुणी समजू नका; पण आंतराष्ट्रीयवाद म्हणजे जगात जिथे आपले स्वार्थ साधठे जातील 
तिथे आपले सगळे स्वाभिमान गुंडाळून जाणे नव्हे, तर खरोखरच जिथे आपल्या कार्याची गरज 
आहे तिथे राबणे. आज जर अमेरिका गरीब व भारत श्रीमंत अशी स्थिती असती तर मी भारतीयांना 
अमेरिकेत जा म्हटले असते; कारण कामाची खरी गरज मग तिथे असती. आपला तुकाराम 
इंग्रजीत जावा असे मला वाटते; कारण खरोखरच इंग्रजीत तुकारामासारखा कवी झालेला नाही; 
पण केशावसुतांना कोणी इंग्रजीत अनुवादित करायला लागला तर तो मोठा विनोद होईल. हीच 
गोष्ट आपल्या इतर क्षेत्रांत आहे. आपल्या लोकांना युरोप-अमेरिकेच्या अफाट ज्ञानाच्या पसाऱ्यात 
काडीचीही किंमत नाही; पण तेच त्यांचे काम ह्या देशात महत्त्वाचे ठरू शकेल. भारतीय 
समाजदास्त्रज्ञ युरोप व अमेरिकन समाजाच्या समस्या कशा काय सोडवणार आहे? त्या समाजात 
राहून त्यांचा साधा परिचय करून घ्यायला पाच-दहा वर्षे जातात; मग त्यांचे आकलन वगेरे 
दूरच. तेव्हा आपल्या पालकांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी ती म्हणजे आपला पाल्य ह्या देशातच 
काम करणार आहे. त्यातच त्याची शान आहे. तेव्हा त्याला युरोपियन बनवण्याचा हट्ट सोडा. 
त्यातून त्याला युरोपियन बनणे शकय होणार नाहीच, पण तो मराठीही बनणार नाही आणि 
आंतराष्ट्रीयत्त्वापासून तर ही मुळे रोकडो मैल दूर राहतील; कारण वैश्‍विक होण्यासाठी स्वसंवेदना 
कळायला लागते आणि त्या दुभंगलेल्या मनात तयार होत नाहीत. एकीकडे ही वस्तुस्थिती तर 
दुसरीकडे शासनाचे ढिसाळ भाषिक धोरण व शैक्षणिक क्षेत्रात भ्रष्टाचार, राजकारण्यांचा व अपात्र 
लोकांचा बजबजाट. ब्रिटिश कालखंडापासून द्या देशातील सरकारांची डोकी कधीच ठिकाणावर 
नव्हती. आता ती ह्या देशातल्या म्हाताऱ्या माणसाप्रमाणे गुडघ्यात सरकलेली दिसतात. त्यामुळे 
लाथांचा सुकाळ सर्वच क्षेत्रात दिसतो. शिक्षण क्षेत्र द्याला अपवाद नाही. द्या क्षेत्रात जर शासनाला 
मराठी जगवता येत नसेळ तर शासनाने मराठी मारा असा आदेश द्यावा आणि देशातल्या 
ह क्र 

टीकाहरण / २४९ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रदन 


झाळाशाळांतून मराठीची कत्तल घडवून आणावी. एकतर शालेय पातळीवर सर्वांना इंग्रजीत 
आक्षण चा किंवा मराठीत शिक्षण चा. जर येथील जनता इंग्रजाळणारच असेल तर मग गरीब 
माणूसही इंग्रजाळवा; अन्यथा हे नवे ब्रिटिश इथल्या नेटिवांना नव्या प्रकारची वेठबिगारी करायला 
लावतील ह्यात शंका नाही. इंग्रजांनी निदान इथली पेशवाई नष्ट करुन उपकारच केले; पण हे 
टि पेशवे आपले पेशबेपणही सोडणार नाहीत आणि व्हाइट पेदावाई द्या जगाचे फारसे भले 
कोळ असे मला वाटत नाही. आज जगात ती जिथे जिथे अस्तित्वात आली तिथे तिथे तिने 
तिथल्या लोकांचा सत्यानाशच केला आहे. व्हाइट ब्रिटिश पेशवाई की अशोकाचे आंतरराष्ट्रीय 
धम्मराज्य असा हा पर्याय आहे. माझा कौल अशोकाच्या बाजूने आहे. 

शिक्षणक्षेत्राची एवढी तपशीलवार चर्चा करण्याचे एकमेव कारण म्हणजे आपल्या सर्व 
समस्या द्या शैक्षणिक क्षेत्रातील गोंधळातून निर्माण होतात. द्या देशातल्या राजकारण्यांना आयुष्यात 
आपण नेमके काय करायला पाहिजे कधीच कळत नाही. आठदो करोड रुपये कमावूनही इथल्या. 
मुल्यमंत्र्यांचा पैशाचा मोह सुटत नाही. नैतिक दिवाळखोरी ही तर आपली खासियत. आपण 
एकतर संकुचित देशीवादाचा पिंजरा तयार करून उंदीर जमा करत राहतो किंवा जग एकदम मुक्‍त 
आहे असे समजून कोटाला गुलाबाचे फूल खोवत एकदम आंतरराष्ट्रीय कबूतरे उडवत राहतो. ह्या 
दोन्हीतूनही काहीच साध्य झाले नाही, होत नाही आणि होणार नाही. सत्य हे नेहमीच मध्यममार्गातून 
मिळते. एकीकडे चार इंग्रजी वाक्येही धड न बोलायला शिकवणाऱ्या मराठी शाळा तर दुसरीकडे 
चुकीचे इंग्रजी बोलायला लावणाऱ्या पोकळ आंतरराष्ट्रीय इंग्रजी शाळा अशा दोन टोकांवर 
आपण वावरतो आहोत. द्या दोन्हीही मार्गानी आपल्या हाती वैचारिक व सृजनात्मक दिवाळखोरीच 
हाती लागणार आहे. बहुतांशी इंग्रजी माध्यमातून शिकणाऱ्या लोकांनी सेटवर इंग्रजीत बोलत 
बोलत केळेळे हिंदी चित्रपट हे द्या तथाकथित कॉन्वेन्ट कल्चरची सृजनशीलतेची लायकी दाखवणारी 
होकायंत्रे आहेत, तर मराठी किंवा प्रादेशिक चित्रपट आपल्या देशी सूजनशीलतेची दिवाळखोरी 
स्पष्टपणे दाखवतात. द्या देशातील जनता ज्या पद्धतीने हिंदी चित्रपटांना गर्दी करते आहे त्यावरून 
तिची मानसिकता, तिची स्वप्ने स्पष्टच दिसतात; पण त्याचबरोबर मदर इंडिया आणि शोले ह्या 
द्ातकातील सर्वात सुपर डुपर हिट गेळेल्या चित्रपटांची कथानके ग्रामीणच असतात. त्यात इथली 
गावांची संस्कृती असते हेही लक्षात घेण्याजोगे आहे. तेव्हा मागील पानावर जो मध्यममार्ग 
साँगितळा आहे तोच ह्या देशाला तारेल अशी मळा खात्री आहे. भारतीय माणूस प्रादेशिक भाषा 
ह ph इंग्रजी द्या तिन्ही भाषांत तयार करून त्याचा संपूर्ण विकास करणे हेच ह्या व्यवस्थेचे 

आहे. 

क ON 


टीकाहरण / २५० 


Scanned with CamScanner 


Ss == 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


या शैक्षिणक विचाराला पूर्णत्व येण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह धरणाऱ्या काही 
लोकांचे इथल्या भाषेवरचे आक्षेप पाहू आणि मग आपण नेमाडेंच्या विचाराकडे पुन्हा वळू 

इंग्रजीला नकार देण्यामागे (विशेषत: वैज्ञानिक राष्ट्रभाषा म्हणूनही) एक महत्त्वाचे कारण 
असते ते म्हणजे इंग्रजी ही परकी भाषा आहे. इथे जाता जाता एक गोष्ट सांगायला हवी. इंग्रजीपूर्वीही 
हिंदुस्थानात ज्या संपर्कभाषा होत्या त्यापैकी संस्कृत, फारसी द्या दोन्हीही प्रथम परक्याच भाषा 
होत्या. ह्यातील संस्कृत, फारसीच्या संभोगातून निर्माण झालेली अणि खडी बोलीच्या गर्भादायात 
वाढलेली ऊर्दू ही आजही देशभर टिकून आहे. फारसी नष्ट झाली. संस्कृत मात्र मुरली. इंग्रजीची 
अवस्था संस्कृतसारखीच आहे. ती फारसीप्रमाणे नाहिशी होणे दाक्य नाही. फारसी नाहिशी 
झाली, कारण ज्ञानाच्या पातळीवर ती कुमकुवत होती. इंग्रजी ज्ञानाच्या पातळीवर संस्कृतपेक्षा 
श्रेष्ठ आहे. तेव्हा ती ह्या देशात संस्कृतप्रमाणे मुरेल ह्याविषयी माझ्या मनात हांका नाही. मात्र जशी 
जातिव्यवस्था उभी करून संस्कृतचा अधिकार स्वत:पुरता ठेवला गेला व तिच्या साहाय्याने 
संपूर्ण ज्ञानाची मक्तेदारी स्वत:पुरतीच ठेवली गेली तशीच स्थिती आज इंग्रजी संदर्भात आहे. 
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ह्या महागड्या ठेवून एका विशिष्ट वर्गालाच ते शिक्षण घ्यायला परवडते 
ठेवायचे आणि ह्या देशातील कायदे, प्रशासन, संसदेत चाललेले राजकारण, उच्च संस्था यांचा 
कारभार जाणीवपूर्वक इंग्रजीतच ठेवायचा आणि ह्या संस्था ह्या विशिष्ट वर्गाने आपल्या ताब्यात 
ठेवायच्या हा नवा ब्रिटिश ब्राह्मणवाद. अशी ही नवी व्हाइट पेशवाई गेली काही दशके इथे 
पद्धतशीरपणे जोपासली जात आहे. ह्या देशात एखादा गरीब रोतकरी ब कामगार हा खुनी म्हणून 
न्यायालयात असतो आणि त्याला फाशी द्यायची की नाही हे ठरवण्याचे काम त्याच्या डोळ्यादेखत 
दोन व्हाइट कॉलर्ड वकील आणि एक व्हाइट कॉल्ड न्यायाधीश इंग्रजीतून ठरवत असतात. 
ज्याच्या जिवाचा हा फैसला असतो त्याला आपल्या जिवाबाबत काय चाललंय हे कळत नाही. 
हा भीषण विनोद केवळ ह्याच हलकट देशातील हलकट न्यायालयात वर्षानुवर्षे चालू राहतो आणि 
त्या देशातले सुबुद्ध म्हणवणारे लोक ह्या इंग्रजी तमाशाला तितक्याच निर्बुद्रपणे पाठिबा देत 
असतात. शेळी जाते जिवानिशी ती अशी आणि ही शेळी वर्षानुवर्षे संसदेतील इंग्रजी भाषणातून 
घटनेच्या इग्रजी अभिव्यक्तीतून प्रशासनातल्या इंग्रजी पत्रकातून न्यायाल्यातल्या इंग्रजी चर्चा व 
युक्तिवादातून जिवानिशी जात आहे. कुणालाच ह्या शेळीविषयी कसलीही आस्था नाही. ह्या 
रोळीला आपल्या भोवताली कसे सभ्य कसाई आहेत ते कळत नाही आणि ह्या होळीच्या 
अडाणीपणाचे रसभरीत किस्से सांगत आर. के. नारायणसारखे लोक आपली मालगुडी आंतरराष्ट्रीय 
पातळीवर नेत महान लेखक होत आहेत. जर आपणाला खरोखरच भाषा टिकवायची असेल तर 


टीकाहरण / २५१ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


eT ५९ ण 


पहिल्याप्रथम ती भाषा शिकण्याची गरज आपण निर्माण केली पाहिजे. आज ह्या देशात इथल्या 
भाषा न शिकता वकील, न्यायाधीश, प्रशासकीय अधिकारी, संसदेतला राजकारणी (राज्यसभेत) 
होता येते. ह्याउलट वरील प्रतिष्ठेचे व्यवसाय करता येण्यासाठी इंग्रजी मात्र आवइयक असते. 
अशा वेळेला पालक पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळात घालतील नाहीतर काय इथल्या स्थानिक 
माध्यमातील शाळात घालतील? हे इंग्रजीतून शिकठेले लोक नंतर द्या देशातील कारभार इंग्रजीतून 
हाकतात. ह्यांना ह्या देशातल्या समाजाविषयी काडीचीही आस्था नसते. इथल्या समाजाच्या 
समस्या ह्यांना कळत नाहीत आणि मग ह्यांनी आखलेल्या विकासाच्या योजना ह्या अनेकदा 
कागदी ठरतात. कारण कागद इंग्रजीत असले की ते कुणी चाळत नाही. ज्यांच्यासाठी त्या 
असतात त्यांना तर नाहीच नाही. मग ढे लोक त्या योजनांचे पैसे आपल्या खिश्यात घालत 
राहतात. ह्या काळ्या पैशातून आपल्या पाल्यांना पुन्हा अधिक महागड्या इंग्रजी शाळेत घालतात, 
अधिकारी बनवतात. है पाल्य तेच करतात जे ह्यांच्या बापाने केले. शेळी शेवटी रीळीच राहते व 
कसाई दोवटी कसाईच राहतो. सत्तेची दारू सोबत असते. शेळीचे उत्तम मांस असते. मांसाहारी 
ओल्या पार्ट्या होत राहतात. 
जर द्या देशाचा कारभार आपणाला खरोखरच सुधारायचा असेल तर तो कारभार ज्या 
लोकांसाठी चाललाय त्यांच्याच भाषांत तो चालला पाहिजे. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत तुमचे 
भाषिक धोरण आणि सक्तीची मराठी म्हणजे रोखिछीचा कल्पनाविलास आहे. ह्यातून काय 
देशी भाषेचे मळे होणार? भाषा शाळेतून सक्तीची केली म्हणजे ती कुणी शिकत नसते, तर 
भाषेची गरज निर्माण झाली की लोक भाषा दिकतात. तेन्हा प्रथम तुमचा प्रशासकीय कारभार, 
कायदा व सुव्यवस्था आणि विधानसभा, राज्यसभा व लोकसभा ह्यांच्यातील कारभार लोकांच्या 
भाषेतून चाळ्वा, मग लोक तुमची भाषा आपोआपच शिकतील. आज ह्याबाबतीत नेमकी उलटी 
स्थिती आहे. आपला सगळा कारभार, कायदा व सुव्यवस्था, प्रशासन इंग्रजीतून चाललाय आणि 
त्यामुळे आज द्या देशात इंग्रजी सक्तीची झालीये. त्यातच ग्लोबल लिंग्वाफ्रैका म्हणून इंग्रजीचे 
आंतराष्ट्रीय दडपण वाढत चाललंय. आता जर आंतराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर इंग्रजी 
आपण आव्यक ठरवणार असू तर मग लोक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात घालतील नाहीतर 
काय करतील ? मला वाटते भाषेबाबत कयामतीची वेळ आता आलीये आणि तुम्हाला आता हा 
कयामतीचा फैसला करावाच लागणार, जर तुमचा कौल इंग्रजीच्याच बाजूने असेल (आज तुम्ही 
तो तसा दिला आहे) तर मग मराठी माध्यमाच्या शाळा कशासाठी ? कविता वाचण्यासाठी ? 
कादंबऱ्या वाचण्यासाठी ? माझ्या मते मग मराठीची काहीही गरज नाही. आधुनिक मराठी साहित्य 


टीकाहरण / २५२ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
द 


इतके भुक्कड आहे की लोकांनी इग्रजी साहित्य वाचलेले बरे | की तुमचा ह्यामागे वेगळा डाव 
आहे. इंग्रजीतून प्रशासक, व्यवस्थापक निर्माण करायचे आणि त्यांना लागणारे गुलाम कामगार 
मराठी माध्यमातून निर्माण करायचे असा तुमचा प्लेन आहे? मला तरी तुमचा प्लॅन असाच 
काहीतरी दिसतो आहे. तेव्हा आता कयामतीचा फैसला करा. तो इंग्रजीच्या बाजूने केलात तरी 
चालेल. निदान ह्या कुतरओदढीतून सुटका होईल. आमच्या मुलांना कुठल्या माध्यमात शिकवायचे 
त्याचा तरी निर्णय घेता येईल. तेव्हा देशी भाषेची कयामत जवळ आलीये. इस पार या उसपार 
फैसला लोकांच्या हातात आहे. माझ्या मते ह्या देशात ज्या भाषेत बहुसंख्य बोलतात त्याच 
भाषेच्या बाजूने फैसला झाला पाहिजे. असो. 

इग्रजी भाषेच्या संदर्भात आलेले आणखी काही युक्तिवाद आपण पाहू. आज मराठीतील 
जवळजवळ सर्वच कवी (विशेषत: मध्यमवयीन) आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात शिकवत 
आहेत. त्यांना असे का विचारले तर त्यांच्याकडे व्यवहार आणि पोट असेच उत्तर असते. आता 
पोट हे भाषेपेक्षा महत्त्वाचे असते हे कुणीही मान्य करेल; पण त्याचबरोबर भाषा ही प्रथम पोटासाठीच 
असते हेही इथे सांगितले पाहिजे. जर मराठी भाषेने ह्यापुढे पोट भरणार नसेल तर मग मराठी भाषा 
टिकवाच कशाला ? ती मरू दे म्हणून मी ह्यांना म्हणालो की मग तुम्ही मराठीत कविता लिहून 
मराठी कशाला टिकवता? तुम्ही इंग्रजीत कविता लिहून तुमचे पोट आंतरराष्ट्रीय का करत नाही? 
त्यामुळे ते मोठे होणार नाही का? नाहीतरी मराठी कवी आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात 
दिकवण्याच्या बाबतीत जो उत्साह दाखवत आहेत तो बघता मराठीची मृत्युधन्टा वाजते आहे 
ह्यात शंकाच नाही. मराठी ही एक मृतप्राय होऊ घातलेली भाषा आहे. तुम्ही एका मरत चाललेल्या 
भाषेत तुमची कविता का लिहीत आहात ? तर ह्यावर त्यांचे उत्तर असे की, आम्ही आत्मानंदासाठी 
मराठीत कविता लिहितो. माझे म्हणणे असे की, मग तुम्ही ती तुमच्या बासनात गुंडाळून तुमचा 
आत्मानंद तुमच्यापुरताच का ठेवत नाही? तरीही मीही आनंदवादी असल्याने तुमचा हा युक्तिवाद 
मान्य करतो; पण प्रश्‍न असा की, तुम्हाला जर मराठी ही मरणपंथाला लागलीये असे वाटते तर 
तुम्ही प्रत्यक्ष तसे जाहीर का करत नाही ? मराठी टिकवा असे सांगत व्यासपीठावरून कशाला 
बोंबलत फिरता ? मराठी नष्ट करा म्हणून का सांगत नाही ? का मराठी फक्त तुमच्या कविता 
वाचण्यापुरती टिकावी अते तुम्हाळा वाटते ? मराठी इज आउट ऑफ डेट असे निर्भयपणे सांगणारा 
एकही महावीर मला माझ्या आयुष्यात भेटलेला नाही. जर मराठी टिकणार असे वाटत असेल तर 
मग तिचा माध्यम म्हणून स्वीकार का करू नये ? घरात मराठी, तर शाळेत इंग्रजी ह्याला फारसा 
अर्थ नाही. 


टीकाहरण / २५३ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


ooo हक ााण्ण्ण्ण् ??"”0४ॉ”४”४”0४”शणशणणणणीीी ७ श ु 


मराठीच्या विरोधात होणारा आणखी एक युक्तिवाद म्हणजे मराठीत साधी, दहावीपर्यंतची 
पाठ्यपुस्तकेही नीट नाहीत. साधे बेसिक नॉलेजही मराठीत निर्माण झालेले नाही. माझे म्हणणे, 
वस्तुस्थिती जर अशी असेल तर मग अशी टेक्स्टबरुके निर्माण करण्याची जबाबदारी कोणाची ) 
ज्यांना ही वस्तुस्थिती कळते त्यांची, की ज्यांना ती कळत नाही त्यांची ? ज्यांना ही वस्तुस्थिती 
कळते ते लोक मराठीत अशी टेक्स्टबुके निर्माण करण्याऐवजी इंग्रजी आणू इच्छितात. असे करणे 
म्हणजे आपल्या बायकोला मूल होत नसल्यास तिला मूळ का होत नाही ते न बघताच तिला 
टाकून दुसरी बायको आणा म्हणण्यासारखे आहे. एक गोष्ट इथे सांगितली पाहिजे, ती म्हणजे 
शासनाने आपली पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचा हट्ट सोडून द्यावा. शासनातील राजकारण इतक्या 
घाणेरड्या पातळीवरचे आहे की आपल्या पाठ्यपुस्तक मंडळात अनेकदा फालतू लोकांची वर्णी 
लागलेली दिसते. तेव्हा ह्याबाबत शासनाने आपला अट्टाहास सोडावा; कारण एकतर ह्यामुळे 
एकाच पाठ्यपुस्तकाचा पर्याय असतो. निवडीला वाव नसतो आणि शासकीय कारभारामुळे 
अत्यंत फालतू टेक्स्टबुके तयार होतात. आणि पाठ्यपुस्तकाच्या सक्‍तीमुळे हे पाठ्यपुस्तक झक 
मारत सर्वांना वापरावे लागते. तेव्हा सरकारने अभ्यासक्रमाचा आराखडा द्यावा आणि पाठ्यपुस्तकाचे 
काम खाजगी लेखक व प्रकाशकांकडे सोपवावे. इथे स्पर्धा निर्माण झाली की आपोआप चांगली 
पाठ्यपुस्तके निर्माण होतील आणि शिक्षकांना, शाळांना त्यातून निवड करता येईल. फक्त दहावीला 
भाषांचे धडे तेवढे सरकारने सुचवावेत. एरव्ही सर्वाना मुक्त धोरणात सोडावे. दहावीची परीक्षा 
तेवढी बोर्डाने घ्यावी 

मराठीबाबत नेहमी होणारा युक्तिवाद म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापार व विज्ञानात इंग्रजी 
लागते, तेव्हा मराठी फेकलेली बरीच. एक गोष्ट मागेच सांगितली की आपण आंतरराष्ट्रीयतेत 
जगतो आहोत हे सत्य आहे; पण ही आंतराष्ट्रीयता आपल्यासाठी अस्तित्वात आहे, आपण 
आंतराष्ट्रीयत्वासाठी नाही. ही आंतरराष्ट्रीयता मराठीतून व्यक्तच होणार नाही असे मानणे 
मूर्खपणाचे आहे. ह्याबाबतीत मराठीला इंग्रजीची उसनवारी करावी लागणे अटळ आहे. किंबहुना 
पर्यायी मराठी शाब्द शोधण्यापेक्षा सर्रास इंग्रजी शब्द वापरावेत ह्या मताचा मी आहे. मी सुचवलेल्या 
भाषिक धोरणात इंग्रजी, हिन्दी, मराठी ह्या तिन्ही भाषांत विद्यार्थी तयार होईल ह्या दृष्टीनेच विचार 
केला आहे. तेव्हा आंतरराष्ट्रीयत्वासाठी आवश्‍यक असणारे इंग्रजी आपण मराठी शाळातून शिकवू 
शकतो. त्यासाठी संपूर्ण राष्ट्राची मातृभाषाच इंग्रजी करण्याचा अट्टाहास धरणे योग्य नव्हे. इंग्रजी 
माध्यमात हा अट्टाहास आहे आणि त्यातून सुजनशीलतेचा -हासच दिसणार आहे. ज्या भाषिक 
समूहांना संपन्न भाषिक परंपरा नाही त्यांनी इंग्रजी भाषा स्वीकारली किंबा स्पॅनिश फ्रेंच स्वीकारली 


टीकाहरण / २५४ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


तर ते समजून घेता येईल. कारण त्याशिवाय पर्याय नाही. आज अनेक आफ्रिकन लॅटिन अमेरिकन 
राष्ट्रांची भाषा एकतर नष्ट झाली आहे किंवा ती अत्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे त्यांनी इंग्रजी, 
फ्रेंच किंवा स्पॅनिश यांपैकी राष्ट्रभाषा स्वीकारल्या ते बरेच केळे. कारण त्यामुळे त्यांचा विकासच 
होईल, पण ज्या भाषिक समूहाने जगातले पहिले वाड्मय निर्माण केले, ज्यांनी रामायण, 
महाभारतासारखी महाकाव्ये दिली, ज्याने बुद्ध, महावीर, गुरू नानक, इांकराचार्य बगेरेंचे एक नव्हे 
दोन नव्हे चार चार धर्म जन्माला घातले, ज्यांनी जगासाठी चौदा चोदा दर्दने जन्माला घातली, 
ज्यांनी काही मूलभूत शोध जगाला दिले त्या भाषिक समूहाला तुमची मातृभाषा तुम्ही विसरा 
आणि इंग्रजी हीच मातृभाषा माना असे सांगणे हा वसाहतवादी गुलामगिरीतून आलेल्या षंढत्वाचाः 
कळस होय. आपले भाषिक प्रश्‍न सोडवता येत नाहीत म्हणून संपूर्ण भाषाच आयात करा म्हणून 
सांगणाऱ्या ह्या नतद्रषटांना जरा दोन कानाखाली काढून ठिकाणावर आणावे लागेल. जपान आणि 
चीन ह्या आपल्यासारख्याच भाषिक पातळीवर संपन्न असलेल्या भाषिक समूहांनी आपली भाषा 
उभी केली ती तिथे असे निर्लज जन्माला आले नाहीत म्हणूनच. तिथल्या अस्सल लोकांनी अपार 
मेहनत घेऊन आपली भाषा उभी केली. त्या उलट इंग्रजी भाषा मातृभाषा करणाऱ्यांनी ह्यापासून 
नेहमी पळ काढला. झा लोकांना जपान व चीन आज इंग्रजी भाषा शिकताहेत म्हणजे नेमके काय 
करत आहेत ते सांगितले पाहिजे. द्या प्रश्‍नासाठी जरा मागे जाऊ. आपली भाषा उभी करण्याची 
जवाबदारी इथल्या ब्राह्मण वर्गाचीच होती; कारण तेच इथले सुशिक्षित लोक होते. साक्षर होते. 
त्यांनीच अश्शी पाठ्यपुस्तके निर्माण करायला हवी होती; पण ह्या वगनि त्याऐवजी आपली मुळे 
इग्रजी शाळेत जाऊन अमेरिकेत कशी सेटल होतील हे पाहिले. म्हणजे आयुष्यभर प्रश्‍नापासून 
पळत राहिले आणि हे प्रश्‍न दाराशी येताच हे अमेरिकेला गांडीला पाय लावून पळू लागले. हे प्रश्‍न 
आपल्याच पूर्वजांनी ज्ञानांची मक्तेदारी आपल्याकडे ठेवून इथल्या पंचाण्ण टक्के जनतेला 
अडाणी, निरक्षर ठेवल्यामुळेच निर्माण झालेत हेही ह्यांनी लक्षात घेतले नाही आणि घेत नाहीयेत. 
ह्या वर्गाने जर पूर्वीच सर्व समाज साक्षर व्हायला मोकळा ठेवला असता तर हे भाषिक प्रश्‍न 
कशाला निर्माण झाले असते? संस्कृत ही भारताची निर्विवादपणे राष्ट्रभाषा झाली असती आणि 
एक बलवान राष्ट्र म्हणून एकीकरण करून आपण इंग्रजांना १९२० पर्यंतच हाकलून देऊन एव्हाना 
जपान आणि चीनच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहिलो असतो. कारण संस्कृतमध्ये ही ताकद 
होती, पण ती संधी तो क्षण ब्राह्मणबर्गाच्या नतद्रष्टपणामुळे आपण गमावला. आज जपान किंवा 
फ्रान्स इग्रजी भाषा शिकताहेत ते ग्लोबल लिंग्वाफ्रेक्रा म्हणून. त्यांनी तिचा मातृभाषा म्हणून 
स्वीकार केलेला नाही किंबा आपले शालेय शिक्षण ते इंग्रजीतून देतही नाहीत. भारतातही इंग्रजी 


टीकाहरण / २५५ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रन 


हवी ती ग्लोबंल लिंग्वाफ्रेका म्हणून; मातृभाषा म्हणून नव्हे आणि म्हणूनच शालेय शिक्षण इंग्रजीतून 
नको तर मातृभाषेतून हवे. आज जपान किंवा फ्रान्स इंग्रजी शिकतात. कारण आंतराष्ट्रीय मार्केटमध्ये 
विकण्यासारखे त्यांच्याजवळ काहीतरी आहे. आपले लोक एवढे अडाणी की आंतराष्ट्रीय 
मार्केटमध्ये विकायला लागणाऱ्या वस्तू तयार करण्याआधीच आम्ही ग्लोबल लिग्वाफ्रेकामधली 
ऐंशी कोटी माणसे (खरे तर पोपटच) तयार करायला लागलोय. बहुधा आंतराष्ट्रीय मार्केटमध्ये 
इंग्रजी बोलणे हे वयालिफिकेदान असते अशी आमच्या तथाकथित बुद्धिमान लोकांची समजूत 
झालेली दिसते. त्यांना हे सांगितले पाहिजे की बाबांनो, आंतराष्ट्रीय मार्केटमध्ये कुणी तुमचे 
इंग्रजी बघत नाही, तर तुमच्या प्रॉडक्टस्‌चा दर्जा बघते. ही प्रॉडक्टस्‌ गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी 
तुमच्याजवळ तीन गोष्टी लागतात. (१) प्रतिभा, (२) ज्ञान आणि (३) अपार कष्टाचे शिस्तबद्ध 
काम. ह्यातील प्रतिभा, विचार करण्याची ताकद ही मातृभाषेतून शिकल्यास अधिक वाढते ही 
एक निर्विवादपणे सिद्ध झालेली गोष्ट आहे; म्हणून शालेय शिक्षण मातृभाषेतून असायला हवे. 
शाळेत शिकण्यापूर्वीच आपण विचार करायची सर्व तंत्रे आपल्या मातृभाषेतून आत्मसात केलेली 
असतात: तेव्हा शाळेत इंग्रजी शिकावी लागल्यास विद्यार्थ्यांना प्रथम इंग्रजीतून विचार करायला 
शिकावे लागते आणि त्यात उमेदीची वर्षे वाया जातात. काही हुशार विद्यार्थी इंग्रजीतून विचार 
करणेही लवकर आत्मसात करतात; पण शाळा द्या पाच-दहा टक्के लोकांसाठी नसते, तर सर्वच 
विद्यार्थ्यासाठी असते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. इंग्रजी माध्यमाचा विचार करताना अनेकदा 
ह्या दहा टक्वयांचाच विचार प्रामुख्याने केला जातो तो योग्य नव्हे. इंग्रजी माध्यम झेपत नाही 
म्ह्णून माझ्यापुढे रडणारे, पण पालकांना कसे सांगायचे म्हणून चिंतेत पडलेले विद्यार्थी मी पाहिलेले 
आहेत. तेव्हा झालेय शिक्षणात आपण मराठीत विचार करायला दिकवूया आणि इंग्रजी, हिन्दी, 
मराठी ह्या तीन भाषांत ज्ञान गोळा करण्याचे बळ मुलांच्या पंखात निर्माण करूया; अणि मग ते 
ह्या तीनच का जगातल्या हव्या तेवढ्या भाषेतून उडू देत. पण ह्यासाठी प्रथम पंख बळकटच 
असले पाहिजे. इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या लोकांच्याबाबत माझा अनुभव असा की, अनेकदा 
हे लोक इतरांचे विचार केवळ रिफ्ठेक्ट करत असतात. अनेकदा वस्तुस्थितीतून निष्कर्ष 
काढण्याऐवजी आयत्या निष्कर्षातून वस्तुस्थितीतील पोषक असे तपशील गोळा करतात. त्यात 
विज्ञानातील आईन्स्टाईन, हायझेनबर्गची उसनवारी सहज खपते; कारण हे. वैज्ञानिक विचार 
निर्जीव वस्तुस्थितीशी निगडित असतात, पण मानव्य विज्ञानात जेव्हा देरीदा, मार्क्स ह्यांची 
उसनवारी करून हे लोक मांडेल उभे करू बघतात तेव्हा तोंडघशी आपटतात. कारण देरीदा कार्ष, 
मार्क्स काय ह्यांनी तिथल्या वस्तुस्थितीतून आपले मांडेल उभे केलेले असते. आमचे मानव्यवैज्ञानिरक 
अ ण आळ 5... र्यी 
टीकाहरण / २५६ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


आधी मॉडेल तयार करतात आणि नंतर वस्तुस्थिती पाहतांत. ह्यातून ह्यांच्या मनात ना दोंडा ना 

बुडखा अशी एक काल्पनिक वस्तुस्थिती तयार होते आणि मग आमचे मायबाप सरकार द्यांच्या 

काल्पनिक वस्तुस्थितीतून एक प्रॅक्टिकल स्कीम (ह्याला आमचे मायबाप सरकार कलमी कार्यक्रम 

म्हणते ते किती योग्य असते) तयार करते. ह्या स्कीम राबवणारे अधिकारीही असेच कुठल्यातरी 
इंग्रजी स्कूलमधून तयार झालेले असतात त्यांचाही कधी फारसा वस्तुस्थितीशी संबंध आलेला 
नसतो. परिणामी ह्या देशात कागदावर विहिरी खणल्या जातात. कागदातून दुष्काळाचे निवारण 
होते. कागदावरच घरे बांधली जातात; कारण कुणालाच इथल्या इंग्रजी न येणाऱ्या अडाणी 
जनतेविषयी सोयरसुतक नसते. आपुलकी नसते. ह्यांची पंचतारांकित हॉटेलात सेमिनार्स भरत 
राहतात. आमची अडाणी जनता खंडोबाला नवस बोलत राहते. नेतिकतेशी दोघांचाही संबंध 
नसतो. बेडिस्तपणा आणि आळशीपणा दोघांच्याही नसानसांत भिनलेला असतो. बुद्धिमान 
लोकांना आपल्या देशातील वस्तुस्थितीवरून आपली मोंडेल्स, आपली भाषा उभी करण्याचा 
कंटाळा असतो. द्याना युरोपच्या उसनवारीतून तथाकथित चर्चा करायला आवडतात. बोद्धिक 
आळस नसानसांत भिनलेला असतो तर शेतकऱ्यांची, कामगारांची काम करायची तयारी नसते. 
आठ तासाचे काम करून उरलेला वेळ बिड्या फुंकण्यात आणि गप्पा छाटण्यात घालवायचा 
असतो. बुद्धिमान लोक सरकारी पैश्याने किंवा लाचेच्या पैशाने जॉनी वॉकर किंवा चिवास रिगल 
ढोसतात. तर अडाणी माणूस दहा रुपयातीळ पाच रुपयात नवटाक ढोसून टाइट असतो. दोघांनाही 
दारू पिल्यानंतर एकच स्वर्ग मिळतो आणि दोघेही त्या स्वर्गात सुखेनैव नांदतात. ही वस्तुस्थिती 
जर बदलायची असेल तर मुळात शिक्षणापासून सुरूवात करावी लागेल. आपला माणूस प्रथम 
विचार करायला शिकला पाहिजे. त्यासाठी त्याचे शिक्षण मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. जर 
आपणालां आंतराष्ट्रीय मार्केटमध्ये उभे राहायचे असेल तर प्रथम आपल्या प्रॉडक्टसची गुणवत्ता 
जबरदस्त हवी आणि आपले प्रॉडक्टस्‌ आंतराष्ट्रीय मार्केटमध्ये वेगळेपणामुळे उठून दिसले 
पाहिजेत. ह्याचबरोबर नवीन नवीन सुधारणा आणि नवीन प्रोंडक्टस्‌ आपणाला मार्केटमध्ये आणता 
आले पाहिजेत ह्यासाठी प्रतिभा, ज्ञान आणि झिस्तशीर कष्ट हवेत. कुठल्याही प्रॉडक्टसमध्ये 
सर्वसाधारणत: नव्वद टकके कामगार, त्या कामगाराच्या कामाचे नियंत्रण करणारा व्यवस्थापकवर्ग, 
प्रॉडक्टस्‌ डिझाईन करणारा वर्ग आणि उच्च मॅनेजमेंट व मालकांचा वर्ग असे चार वर्ग असतात. 
ह्यातील कामगारवर्ग व व्यवस्थापकवर्ग हा ९५% असतो आणि त्याच्या क्षमतेवर धंदे उभे असतात. 
हे लोक मातृभाषेतूनच व्यवहार करत असतात. ह्यांचा आंतराष्ट्रीय मार्केटशी काहीही संबंध येत 
नसतो. अशा ९५% वर्गाला आंतराष्ट्रीय मार्केटसाठी तुम्ही इंग्रजी भाषा तुमची मातृभाषा म्हणून 


ल 
टीकाहरण / २५७ 
Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


अर्थ आहे? उस्ठेले पाच टक्के हे मुळातच एवढे हुशार ' 


आत्मसात करा असे सांगण्यात काय 
शिकले तरी आत्मसात करतातच. तेव्हा द्या 


असतात की इंग्रजी भाषा ते कुठल्याही माध्यमात 
पाच टववयांसाठी पंच्च्याण्णव टक्क्यांचा बळी देणे योग्य नव्हे. 
मातृभाषेसंदर्भात एक युक्तिवाद म्हणजे प्रमाण मातृभाषा अनेकदा आदिवासींची मातृभाषा 
नष्ट करते, तशीच जर इंग्रजी द्या विइवप्रमाण भाषेने तुमच्या भाषा नष्ट केल्या तर बिघडले कुठे ) 
फक्त हिंदुस्थानातच हा निर्लज्ज प्रहन विचारला जाऊ शकतो. फ्रेंच; जर्मनवाल्यांना हाच प्रश्‍न 
विचारा, ते निश्‍चितच विचारणाऱ्याला वेड्याच्या इस्पितळात टाकतील. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला 
हवी. इथली प्रमाण मातृभाषा आणि पोटभाषा ह्यांचे नाते इंग्रजी आणि इथल्या प्रमाणभाषा 
यांच्यापेक्षा वेगळे आहे. मुळातच प्रमाण मातृभाषा व पोटभाषा यांचा सांस्कृतिक संबंध जैविक 
असतो. दोघामागे तमाम ऐतिहासिक परंपरा असते. मुख्य म्हणजे दोन्हींच्या भाषिक संरचना ह्या 
समान सूत्रावर आधारलेल्या असतात. त्यामुळेच प्रमाण मातृभाषा ही चटकन्‌ आत्मसात केली 
जाऊ शकते. त्यामुळेच पोटभाषा हळूहळू प्रमाण मातृभाषेच्या पोटात सामावली जाते. ह्याच 
पादर्वभूमीवर आणखी एक प्रइन निर्माण होतो. मराठी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी वगैरे भाषा 
हिन्दीच्या पोटात सामावल्या.जाणार आहेत का? निर्माबात्मक पातळीवर हिन्दीचे कोन्टरिब्यूशन 
झिरो असले तरी भावात्मक पातळीवर चित्रपट ब टीव्हीमधून हिन्दीचे आक्रमण वाढते आहे. 
मराठी माणूस हिंदी चित्रपट व टीव्ही सिरीयळ पसंत करतो आहे. गुजराती, राजस्थानी वगैरेबाबतही 
हीच वस्तुस्थिती आहे. मुंबई कधीच हिंदी झालेली आहे. दिलीही झाली आहे. आजच्या युगात 
कलात्मक अभिव्यक्तीचे, सभावात्मक आविष्काराचे माध्यम म्हणून चित्रपट व टीव्ही ह्याच 
प्रमुख कला आहेत आणि ह्या कला आज पूर्णपणे हिन्दीने आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. 
यांचाच अर्थ महाराष्ट्राचे वैज्ञानिक विश्‍व इंग्रजीतून तर कलात्मक भावविइव हिन्दीतून व्यक्त 
होते आहे, असे मराठी माणसाला वाटते आहे. ह्याशिवाय हिन्दीला एवढी गर्दी झाली नसती; जर 
हिन्दी ही आपल्या कलांची भाषा राहणार असेल तर आपण त्याला विरोध करावा का ? माझ्या 
मते आज हिन्दी प्रत्यक्ष मराठी भाषिकांच्या व्यवहारात अस्तित्वात नाही, पण जनतेने जर तिच्या 
बाजूने कौल दिला असेल तर आपण तो स्वीकारायला हवा. भविष्यात महाराष्ट्रीयन हिन्दी नावाचा 
प्रकार अस्तित्वात आला तर मला फारसे आइचर्य वाटणार नाही कारण लिपी, संरचना, सांस्कृतिक 
परंपरा ह्या सर्वच बाबतीत दोन भाषांत प्रचंड साम्य आहे. त्यामुळे भविष्यात कदाचित मराठी 
हिन्दीत आणि हिन्दी मराठीत विलीन होऊन महाराष्ट्रीयन हिम्दी अस्तित्वात येईल. बंब्रैया हिन्दी 
ही केवळ ह्या हिन्दीची सुरुवात आहे. ह्या येऊ घातलेल्या भाषेला मी विनोदाने हिन्दीठी किंवा 


टीकाहरण / २५८ 
Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


मन्दी म्हणत असतो; कारण हिन्दी पट्टा सुधारणेच्या बाबतीत इतका मन्द आहे की. सध्याही द्या 
पट्ट्याला आपले आक्रमण सर्वकष करता येणे दाक्य नाही. हिन्दीचे सध्याचे क्वालिफिकेरान ती 
बहुसंख्यांना कळते हेच आहे. ज्या दिवशी हिन्दी अनुवादाने आणि स्वतंत्र प्रज्ञेच्या विचारवंतांनी 
संपन्न होईल ज्या दिवशी हिन्दी पट्टा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होईल, त्या दिवशी हिन्दी संपूर्ण उत्तर 
भारताची (महाराष्टरापर्यंतच्या) भाषा बनलेली दिसेल, ह्यामुळे इतर भाषिकांचे फारसे नुकसान 
होणार नाही; कारण इथल्या संस्कृतीला कसलाही धक्का न लागता हे घडून येईल, कारण 
इतिहासापासून धर्मशास्त्रापर्यंत एक समान संरचना असल्याने इथे आक्रमणाचा प्रश्‍न उदभवत 
नाही. फक्त ह्या हिन्दी भाषिकांचे नेतृत्व मात्र मराठी, पंजाबी ह्यांना करावे लागेळ, तर आर्थिक 
नाड्या गुजराथी, मारवाडी आणि सिंघी आपल्या ताब्यात ठेवतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. 
मराठ्यांना उत्तरेत पुन्हा एकदा वर्चस्व प्रस्थापित करता येणे अशक्य नाही. हे होईल तेव्हा होवो, 
सध्या मात्र महाराष्ट्राने आपली मराठी नीट जोपासावी हे उत्तम. 

शिक्षण क्षेत्रावरील ह्या प्रदीर्घ बिबेचनानंतर आपण आता मूळच्या प्रश्‍नाकडे वळू. त्या 
पूर्वी वरील विवेचनावरून खालील गोष्टी स्पष्ट होतील. 

(१) इंग्रजी हीच ग्लोबल लिंग्वाफ्रेंका असून भारतात ती विज्ञानाची राष्ट्रभाषा आहे आणि 
तिला पर्याय नाही. महाविद्यालयीन पातळीवर तिचा माध्यम म्हणून स्वीकार करायला हवा. 

(२) मानब्यविज्ञानात इंग्रजी हीच राष्ट्रभाषा आज दिसत असली तरी भारतीय 

मानव्यवैज्ञानिकांना भारतीय उपखंडात राहणाऱ्या मानवाचे प्रश्‍नच सोडवायचे असल्याने 
मानव्यविज्ञानाने राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक आहे. मराठी मानव्यवैज्ञानिकाला 
महाराष्ट्राचे प्रन सोडवायचे असल्याने त्याने मराठीतून विचार करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे 
इथल्या मानव्यविज्ञानाचे माध्यम मराठीच हवे. मातृभाषाच हवे. । 

(३) कला ही मुळातच सृजनात्मक विकासावरच भर देत असल्याने आणि सृजनात्मक 
विकास हा मातृभाषेतून चांगला होत असल्याने कलाक्षेत्रात माध्यम मातृभाषाच हवे. 

विज्ञान, मानव्यविज्ञान आणि कला ह्या तिन्ही गोष्टी आंतराष्ट्रीय संदर्भातच वाढत असल्याने 
त्यांना देशीयतेची कुंपणे घालू नयेत, म्हणूनच तिन्ही शाखांत इंग्रजी ही एक प्रमुख भाषा राहायला 
हवी, 

नेमाडेंचा भाषाविषयक विचार हा साहित्याच्या संदर्भात असल्याने तो साहित्यकेंद्री झाला 
आहे, ही त्याची ठळक मर्यादा आहे. नेमाडेंच्या 'टीकास्बंयवर' मधील रचनेवर दोन विचारांचा 


टीकाहरण / २५९ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रन 
nr भअ 
प्रभाव असल्याचे मी मागे म्हटले होते. 
(१) देशीयता ही फक्त देशी भाषेतच चांगली व्यक्त होते. 
(२) इंग्रजी ही परकी भाषा आहे व तिचे भाषिक वर्चस्य आपण सहन करू नये, 
वरील दृष्टिकोनाचा थोडा बिचार आपण मागे केला आहे. साहित्यातील अवकाशाची 
तपशीलता मातृभाषेतच चांगली व्यक्त होते हे खरे आहे. पण विज्ञानात अशा तपशीलांची 
भानगड अस्तित्वात नसल्याने विज्ञानाचे ज्ञान व्यक्त करायला देशी भाषेची आवश्यकता नाही हे 
आपण पाहिले. म्हणूनच नेमाडेंचा विचार हा साहित्यापुरता ठीक आहे. ह्यामुळेच विज्ञानात 
इग्रजी भाषा अटळ ठरते. त्याची कारणेही आपण मागे पाहिली. इंग्रजी ही परकी भाषा असली तर 
तिच्यातून केवळ पाश्‍चिमात्य मूल्ये येतात हे फारसे खरे नाही. चिनी आणि जपानी मूल्येही इंग्रजी 
ही ग्लोबल लिग्वाफ्रेका असल्याने इंग्रजीतूनच येतात. ही मूल्ये वैदय मूल्ये असतील, दलित मूल्ये 
असतील, तर त्यांचा स्वीकार करायला काहीच हरकत नाही. आपल्या भोवतालचे अवकारा देशी 
न राहिल्याने आधुनिक साहित्य कुठल्याही भाषेत लिहिले गेले तरी ते प्रथम वैदय मूल्ये आविष्कृत 
करते हेही आपण मागे पाहिले. आपली तथाकथित देशी मूल्यांची व्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणावर 
भोंगळ असल्याने ती फेकूनच चायला हवी. त्या उलट त्या व्यवस्थेत जे चांगले आहे ते केवळ 
आपल्या देशाचे नसून सर्व जगाचे झाले पाहिजे. किंबहुना झाले आहे हेही आपण पाहिले. थोडक्यात, 
नेमाडे ज्याला देशीयता म्हणतात ती कुठल्याही अर्थाने देशीयता राहिलेली नाही आणि जातीसारख्या 
स्वल्पात तिचे जे अस्तित्व जाणवते ते आपण ब्राह्मण, क्षत्रिय जाणिवेत घुटमळत असल्याने 
जाणवते. प्रत्यक्षात ही देशीयता परंपरेचे अनाबइयक असलेले ओझेच असल्याचे दिसते. ह्या 
ऑझ्यामुळेच आपला प्रवास मंद चाललाय. मातृभाषेत देशीयता चांगली व्यक्त होते असे नेमाडे 
म्हणतात. मला वाटते इथेही हा देशीयतेच्या संस्कारणाचा भाग दुय्यम असून मानसशास्त्रीय 
संस्कारणाचा भाग महत्त्वाचा आहे. लहानपणापासून आपण आपल्या भाषेतूनच विचार करतो. 
म्हणून अवकाशाचे तपशील मग ते देशी असोत की नसोत, आपण आपल्या भाषेतूनच चांगले 
त्यक्त करतो. थोडक्यात, इथेही अवकाहा वा भाषेपेक्षा संस्कारणाचा - कंडीशञनिंगचा भाग 
आधिक आहे. 


नेमाडेंनी ह्या संदर्भात अरुण कोलटकरांबर जी टीका केलीये ती आपण पाहू. ह्यातील 
भाषेच्या वापरासंदर्भातील टीका योग्यच आहे. कुठलाही कवी आपल्या मातृभाषेतून जितक्या 
समर्थपणे व्यक्‍त होतो तितका परक्या भाषेत व्यक्त होत नाही ही एक वस्तुस्थिती आहे. क्वचित 


-ःपश000000प-------..._______________. 
टीकाहरण / २६० 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


प्रसंगी इंग्रजी, फ्रेंच, हिन्दी, मराठी अशा एकमेकात नांदणाऱ्या भाषा असतील तर दोन्ही भाषांवर 
प्रभुत्व शक्य असते. एरव्ही हे शक्यच नसते हे नेमाडेंचे म्हणणे कोणीही मान्य करेल. त्यामुळेच 
इराणी कविता व तिचा इंग्रजी तर्जुमा यांच्या तुलनात्मक अध्ययनातून नेमाडेंनी काढलेले निष्कर्ष 
कोणीही मान्य करेल; मात्र ह्याला कारण इंग्रजी ही भाषिक संरचनेबाबत फारच वेगळी आहे हेही 
आहे. इंग्रजी, फ्रेंच किंवा मराठी, हिन्दी असे जर तर्जुमे असतील तर ते तंतोतंत लागूच होतील 
असे नाही. मी सुरुवातीच्या कालखंडात गझल लिहायचो त्यावेळची गझल व तिचा हिन्दी तर्जुमा 
जर पाहिला तर हे लक्षात येईल. मूळ मराठी गझल प्रथम पाहू. 

हुंदका हा माझा हाय तिच्यापर्यंत जात नाही 

कविता तिची आहे तिथे गजल माझी गात नाही 

रुण आहेत सर्व स्वप्ने खोलीच्या आत माझी 

वैद्य पण पूर्वीसारखा त्यांच्याकडे पहात नाही 

काय आहे उपयोग ह्या सुंदर पहाटेचा मला 

अंगणी कुणी पहिल्यासारखे गुणगुणत नहात नाही 

विझता आहे सूर्य आणि विझळे आहेत सितारे 

डोकावतो दारात पण चंद्र येत धरात नाही 

स्मृती तिची आसवांनाच धेऊन येते परंतु 

तिळा पाहून हसण्याची सवय काही जात नाही. 

उघड्या करू नको तुझ्या वेदना तू श्री मैफिलीत 

टाळ्यांसाठी हात पण हातात तुझ्या हात नाही 


ह्या गझलेचा हिन्दी तर्जुमा 


आह भला मेत अब उस्ततक जाता नहीं 

वो गझलमे रहता है और मै गाता नही 

बीमार होकरभी मेरे योते नही अब ख्वाब 

हाळ मेत पूछनेको कोई अब आता नहीं 

कया करू लेकर मै खूबसूरती सुबहकी 

ऑँगनमें गुनगुनाकर कोई अब नहाता नहीं 
सूरज कब का डुब गया शम्अ जळकर बुझ गयी 


टीकाहरण / २६१ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणब्यबस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


चाँद गोरसे देखता है मगर मुझे बुलाता नही 
आँसू लेकर आती है उसकी हर याद मगर 
देखकर उसे मुस्कुतना आदत है जाता नही 
हुस्नवालोंकी है बस्ती गमकी दास्ता न पुना 
तालीकेलिये सौ हाथ हाथमे कोई आता नहीं 


इथे मूळ मराठीपेक्षा हिंदी तर्जुमा आधिक चांगला उतरलाय हे सहज लक्षात येईल, सर्वच 
भाषांतरात भाषांतरित कविता ही कमी सरसच असेल असे नाही. खुद नेमाडेंनी टीकास्वंयवर पान 
१०४ वर नव्या किरकोळ कवींच्या कविता मराठीपेक्षा इंग्रजीतच चांगल्या उतरलेत असे म्हटले 
आहे. मात्र नेमाडेंचा जो मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटतो तो म्हणजे इंग्रजीतून लिहिणाऱ्यांना त्यांच्या 
काळाची समकालीन इंग्रजी जी न्हाव्याच्या दुकानापासून यंत्र कामगारापर्यंत बोलली जात असते 
ती माहीत नसते. हे लोक डेड पाठ्यपुस्तकातले इंग्रजी लिहीत असतात हे अक्षरश: खरे आहे. 
ह्यावर उपाय म्हणून मनोहर माळगावकरांसारखे लेखक विदेशात चकरा टाकत असतात. पण 
ह्यातून समकालीन जिवंत रसरशीत भाषा हाती येईल असे वाटत नाही. ह्याशिवाय आपली मातृभाषा 
आपण जेवढ्या ताकदीने वाकवू शकतो, तिचे व्याकरण स्वत:ला हवे तसे नाचवू शकतो तसे 
परक्या भाषेत होऊच शकत नाही. म्हणूनच इंग्रजी ह्या परभाषेत लिहिणाऱ्या लेखकांना नेमाडेंनी 
केलेला विरोध कुणीही मान्य करेल. आर. के. नारायणच्या गाईडपासून ज्यांना इंग्रजीतील सुहास 
द्रिर्वळकर म्हणता येईल त्या शोभा डेच्या 'स्टारी नाईट', 'ओंब्सेशन'पर्यंत जी काही निर्मिती 
इंग्रजीतून दिसते ती अत्यंत दुय्यम दर्जाचीआहे. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे आपण काय लायकीचे 
लिहितो हे द्या लोकांनाही कळत नाही. किंबहुना इंग्रजीतून लिहिण्याचे फायदे उपटण्यासाठीच हा 
खटाटोप चाललेला दिसतो. मात्र मला इथे एक प्रश्‍न पडतो, तो म्हणजे ह्या लोकांचा नेमका दोष 
काय? ते ज्या भाषेत लिहितात ती भाषा, की ह्यांच्या आकलनाची कुवत ? नेमाडे फक्त पहिले 
कारणच द्या पाटीमागे असल्याचे सांगतात. मला वाटते दुसरे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कॉन्व्हेंन्टमध्ये 
शिकलेल्या बऱ्याच लोकांच्या ह्या देशाविषयी इतक्या विनोदी कल्पना असतात की त्यांना हसावे 
की रडावे हाच प्रश्‍न पडावा. हे लोक एका विद्िष्ट वर्गात वाढल्याने ह्यांच्या डोक्यात अनेकदा 
सावळा गोंधळ असतो आणि जीवनाविषयीचे गांभीर्य नष्ट झालेले असते. शिरी कर्नाडच्या 
द्यवदन नाटकातील ध्ोड्यासारखी ह्यांची अवस्था असते. इंग्रजी डोके आणि देशी धड ह्यामुळे 
ही माणसे स्पर्धेच्या युगात दोन पायांच्या घोड्याच्या वेगाने धावतात. त्यांचे डोके इंग्रजी असल्याने 
त्याची दिशा अनेकदा चुकठेली असते. एकीकडे क्षणक सोयींना पारखा झालेला, चांगल्या 


HREOC 
टीकाहरण / २६२ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 


शिक्षकांच्या अभावामुळे कसाबसा तगलेला मातृभाषिक विद्यार्थी तर दुसरीकडे सगळ्या सोयी 
उपलब्ध होऊनही ज्याची सर्जनशीलता सपाट आणि पुचाट झालीये असा कॉन्व्हेंन्टचा वर्ग अशी 
ही अवस्था आहे. ह्यांना मिळणाऱ्या सोयी व शिक्षण मातृभाषी विद्यार्थ्याला मिळाले असते तर तो 
निश्‍चितच भरधाव व योग्य दिशेने धावला असता असे वाटत राहते. आज ह्या शिक्षणाच्या दोन्ही 
आघाड्यांवर आपणाला अपयशच मिळालेले दिसते. एकीकडे देशी शिक्षणाचे डबके झालेय तर 
दुसरीकडे इंग्रजी शिक्षणाचा समुद्र झालाय. पिण्याचे पाणी मात्र कुणाकडेच नाही. जोपर्यंत 
कॉन्व्हेंन्टचा दर्जा आणि मातृभाषेचे माध्यम ह्या दोन गोष्टी एकत्र नांदत नाहीत तोपर्यंत इथल्या 
शिक्षणाचे काही खरे नाही. ह्या कॉन्व्हेंन्टमध्ये वाढलेले लोक जेव्हा लिहितात तेव्हा ते द्या 
समाजाविषयी काय लिहिणार? त्यांचे आकलन काय असणार ? मला एक प्रश्‍न नेहमीच पडतो. 
इंग्रजीचे मंगेश पाडगावकर निर्स्साम इझिकेलनी समजा मराठीत लिहिले असते तर त्यांनी असे 
काय दर्जाचे लिहिले असते ? ह्या लोकांनी मातृभाषेत खरोखर ग्रेट लिहिले असते ? मला तरी 
शंका वाटते. त्यांनी मातृभाषेत अधिक उत्तम लिहिले असते ह्याविषयी शंका नाही; पण त्यांनी 
मातृभाषेत थोरच लिहिले असते ह्याची मात्र कोणतीही खात्री देता येत नाही. नेमाडेंनी हा मुद्दा 
लक्षात घेतलेला नाही. म्हणून त्याचा उलेख करतोय. इंग्रजी लेखनाचे मूल्यमापन करताना केवळ 
इंग्रजी भाषा लक्षात घेऊन चालणार नाही तर ह्या लेखकाचे मुळचे वाड्मयीन व्यक्तिमत्त्व किती 
प्रभावी आहे तेही पाहिले पाहिजे. थोडक्यात, ज्यांची मातृभाषा, कुटुंबभाषा इंग्रजेतर आहे आणि 
तरीही जे इंग्रजीत लिहितात त्यांनी इंग्रजीत न लिहिता मातृभाषेत लिहावे हे उत्तम; अर्थात विज्ञान 
ह्याला अपवाद आहे. वर्तमानपत्रेही हाला अपवाद ठरू शकतात. एरी मात्र मातृभाषाच वापरावी 
हे उत्तम. जर आंतराष्ट्रीय होण्याची फारच हौस असेल तर अशा लोकांनी आपले सर्जनशील 
लेखन मातृभाषेतून इंग्रजीत अनुवादित करावे. अर्थात इंग्रजी-फ्रेंच, मराठी-हिंदी, मराठी-गुजराती 
ह्यांसारख्या जोड्या ह्याला अपवाद ठरतील. 

ह्या व्यवहारात सर्वात गोची करणारा मुद्दा उपस्थित होतो तो म्हणजे ज्यांचे आईवडील 
दोघेही इंग्रजी भाषिक नाहीत, पण दोघांची संपर्कभाषा इग्रजी असल्याने ज्यांची कुटुंबभाषा इंग्रजी 
आहे अद्रा लोकांनी काय करायचे? हा मुद्दा उपस्थित होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे हिन्दीचा 
राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार करायला दक्षिण भारतीयांनी दिलेला नकार. त्यामुळे दाक्षिणात्य व 
उत्तर भारतीय यांचा विवाह झाला की हा मुद्दा उपस्थित येतो. ह्याला उत्तर असे की, असे लोक 
घड एक टक्काही नाहीत. त्यामुळे त्यांनी नव्व्याणणव टक्क्यांचे भाषिक धोरण स्वीकारावे. केवळ 
मूठभर लोकांसाठी संपूर्ण भाषिक धोरण बदलायची काहीच गरज नाही. सरकारने फारतर ह्या | 


Ts SORES SOS 
टीकाहरण / २६३ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


देशात एक टक्का इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा खोलाब्यात किंवा तशी परवानगी द्यावी, ह्या एक 
टववयांनी इंग्रजीत लिहावे आणि नंतर त्यांनी ते हिन्दीत अनुबादित करावे. ह्या लोकांची मातृभाषा 
इंग्रजी म्हणून तिला मान्यता द्यावी. उद्या एखादे फ्रेंच जोडपे इथे भारताचे नागरिक होईल, जपानी 
जोडपे भारताचे नागरिक होईल. झा सगळ्यांसाठी नव्व्याण्णव टकके लोकांनी बदलण्यापेक्षा 
ह्यांनीच नव्व्याण्णव टक्‍्क्‍्यांप्रमाणे स्वत:ला बदलावे हे उत्तम. द्याला पर्याय नाही. ह्यांनी इथली 
भाषा शिकावी आणि इथल्या भाषेतील ग्रंथांचे इंग्रजीत अनुवाद करून ह्या देशाची भाषिक सेवा 
करावी. त्यामुळे त्यांनाही उपरेपणा बाटणार नाही आणि ही संस्कृती आंतराष्ट्रीय होण्यासाठी 
त्यांचा हातभार लागेल आणि झा अवकाशात ते मुरून जातील. नेमाडेंनी हा मुद्दा मांडलेला नाही 
म्हणून मी मांडला. 
नेमाडेंनी अनुवादाविषयी जे समीक्षात्मक लिखाण केले आहे ते सुंदर समीक्षेचा बस्तुपाठ 
ठरावा. मी त्यातला अधिकारी नाही, त्यामुळे त्याविषयी मी लिहिणे बरे नव्हे. मात्र अरुण 
कोलटकरांच्या जेजुरीविषयीची त्यांची काही मते मला पटलेली नाहीत. अरुण कोलटकरांच्या 
मराठी कवितेचे वैभव जेजुरीत प्रकट होत नाही, ह नेमाडेंचे निरीक्षण बरोबर आहे; मात्र कोलटकरांच्या 
दृष्टिकोनाला त्यांनी जो आक्षेप घेतलाय तो पटत नाही. समजा, हाच दृष्टिकोन ठेवून कोलटकरांनी 
मराठीत जेजुरी लिहिला असता तर नेमाडेंनी तो अमान्य केला असता काय? माझ्या मते खंडोबा, 
यल्लमासारख्या देवदेवता म्हणजे ब्राह्मणी जाणिवेचे ह्या देशातील अवशेष आहेत. नेमाडे त्यांचे 
ज्या भावात्मक पातळीवर समर्थन करतात ते चुकीचे आहे. नेमाडेंनी जरा ह्या अंधश्रद्धांखाली 
चालणारे शोषण पुन्हा नीट पहावे आणि मग कोलटकर ह्या सर्वांकडे खवचटपणे पाहतात म्हणून 
टीका करावी. मला कोलटकरांचे वाईट वाटते ते खवचटपणाविषयी नाही, तर त्यांना केवळ 
अंधश्रद्धा दिसते पण त्यामागचे शोषण दिसत नाही. म्हणून देवदासी मुरली नावाखाली स्त्रियांची 
जी विटंबना चाललीये ती पाहता कुठलाही शहाणा माणूस खंडोबा, यलमाकडे खवचटपणानेच 
पाहीळ. माझी जेजुरीबाबत तक्रार आहे ती हीच की, कोलटकरांच्या खवचटपणाला विद्रोहाची 
धार नाही. किंबहुना कोलटकर काय किंवा चित्रे काय, दोघेही सॉफिस्टिकेटेड वारकरी आहेत. 
त्यांचे हे सॉफित्टीकेशन त्यांच्या मरठी कवितातूनही लपत नाही. जेजुरीत कोल्हटकर ट्ररिस्टसाएसे 
वावरतात, तर मराठीत ते सॉफिर्टकेटेड भटवयासारखे वावरतात एवढेच. खुद्द नेमाडे वारकर 
चळवळीच्या सॉफिस्टिकेटेड अँनॅठिसीसमधून फारसे मुक्‍त नाहीत हे त्यांच्या 'वारकरी 
आविष्कारीली' द्या निबंधात स्पष्ट जाणवते. द्या चळवळीविषयीचा नेमाडेंचा गहिवर हा रोमॅण्टिक 
आहे. द्या चळवळीत संतांच्या कुठल्याही शिकवणुकीचा लवलेश आढळत नाही. वसग _ 
लन... क्‍कसनतती 


टीकाहरण / २६४ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रइन 


विठ्ठलाजवळ काहीतरी मागायला, केवळ स्वत:च्या भोतिक इच्छांची पूर्ती व्हावी म्हणून द्या 
वारीत भाग घेणाऱ्या लोकांची संख्या प्रचंड आहे. कित्येक बायका घरकामातून सुटका, सुनेपासून 
सुटका, सासूपासून सुटका वगैरे गोष्टीसाठी वारीत भाग घेतात. विठ्ठलाची कृपा ह्या लोकांना 
तृष्णेंच्या पूर्ततेसाठीच हवी असते आणि साईड इफेक्ट म्हणून मोक्ष हवा असतो. त्यामुळेच 
प्रत्यक्ष वारीत जातीच्या भिंती तशाच राहतात. विठ्ठलाविषयी कुणालाच काहीही देणे-घेणे नसते. 
थोडक्यात, पंढरपूरची वारी हा मराठी संस्कृतीचा मोठा आध्यात्मिक फुगा आहे. नेमाडेंसारखे 
लोक तो फुगवत असतात. पाइचात्त्यांना असले प्रोग्राम इंटरेस्टिंग वाटतात. दोघेही त्यावर गहिवरुन 
बोलतात लिहितात. विठ्ठल, खंडोबा, बिरोबा, यल्लमा त्यामुळे इंटरनॅशनल होतात. भारताचे प्रश्‍न 
तिथेच राहतात. नेमाडे, चित्रे, चन्द्रकात पाटील प्रभृतीना आपली मुळे परंपरेत रुजल्याचे सो 
कॉल्ड सॅटिसर्फवशान मिळत राहते. मूक बधिरांची दिए्डी चालूच राहते आणि त्यावरची कविताही ! 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
(पुरवणी) 


चित्रकार केवळ डोळ्यांनी बघत नाही तर तो हे जग कानांनी ऐकतो. त्वचेने स्पर्शतो. 
जिभेने आस्वादतो. नाकाने हुँगतो आणि नंतर ह्या साऱ्यांची व्यवस्था तो रंगाने ब आकाराने 
लावतो. कॅनब्हासमध्ये केवळ रेषा आणि रंग नसतात, तर कॅनब्हासमध्ये ध्वनी असतात. गंध 
असतो. पदार्थाचा स्वाद असतो. स्पर्श असतो. तुम्हाला जर केवळ चाफ्याचा रंगाकार हवा 
असेळ तर व्यावसायिक फोटोग्राफरकडे जा, पण तुम्हाला त्याचा गंधही हवा असेल तर तुम्हाला 
कळाबंताकडेच यावे लागेल. चित्रकार सर्वांगाने आयुष्य भोगतो आणि डोळ्यांच्या अंगाने व्यक्त 
करतो. लेखक सर्वांगाने आयुष्य भोगतो आणि दाब्टांच्या अंगाने व्यक्त करतो. गायक सर्वांगाने 
तत भोगतो आणि सूरांच्या अंगाने व्यक्त करतो म्हणजेच कलावंत 00९) $०९ मध्ये 
आयुष्य भोगतो आणि ८।०७९ 90906 मध्ये व्यक्त करतो. ह्या ८०७९ ५३०९ ची खोली, 
लांबी, रुंदी 0281 9308 च्या वाढीवर अवलंबून असते. आपण जेव्हा अंकेडमिक शिस्तीत 
शिकतो तेव्हा आपण फक्त 0०50 903086 मध्ये कसे व्यक्त व्हायचे हेच शिकतो. 0081 


~ 
टीकाहरण / २६५ 


Scanned with CamScanner 


“Tv eon 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न 
ee 
७808 मध्ये कसे वाढायचे हे मात्र आपण शिकत नाही आणि मग आपण अधिकाधिक 01058 
होत जातो. प्रत्येक +४९ $2०९ मागे प्रचंड -४९ 50806 असते ही साधी गोष्ट आपण विसरतो. 
कविता ही केवळ इाब्दात नसते तर ती दोन शब्दांच्या दरम्यान असते. चित्रकला हीही केवळ 
+ve space मध्ये नसते. -/8 50808 मध्येही असते. ज्याला -/8 2०९ कळते त्याला 
+४९ ३०९ कळते. ज्याला 0091 90306 कळते त्यालाच close space उमगते. मूल 
८।०९ 9308 मध्ये वाढत असले तरी त्याला जगवणारे घटक ०९१ 90806 मध्ये मौजूद 
असतात. मुलाचा या open space शी संबंध तुटला की ते close space मध्ये घुसमदून 
मरून जाते. अनेकदा शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांचा ०९० 50308 शी असलेला संबंध तोडतात. 
त्यामुळे ह्या विद्यार्थ्यातला कलावंत ह्या ९५५८४० ५४९ च्या ८।०७९ 90806 मध्येच 
मारला जातो. अकाली गर्भपात झालेल्या कलावंतांना घेऊन हिंडणारे हे विद्यार्थी पोटातील पोर 
मरूनही ते पोटात बाळगत हिंडणाऱ्या पोट्ुशी बाईप्रमाणे असतात आणि हे मेलेले पोर पुढे त्या 
पोटुशीलाही मारून टाकते. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना सातत्याने 0०81 50806 मध्ये वाढते ठेवणे 
हे शिक्षणाचे मुख्य धोरण असायला हवे. आताची शिक्षणपद्धती ही.वाढ नाकारते, म्हणूनच मी 
ह्या शिक्षणपद्धतीला close education 598811 असे म्हणतो. ह्या close space ला 
सतत ०९7 ठेवण्यासाठी सृजनशील कलावंत नेहमीच ०061 5909081 ॥/०1८७॥105 च्या 
शोधात असतात. अलीकडेच ज्यांचे निधन झाले त्या कार्ल प्रॉपर यांनी समाजाचा विचार करताना 
close 5०९ आणि ००शा ५००९ अशा दोन संकल्पना सुचवल्या होत्या. त्यांनी 
मार्क्सवादाला 1058 50961/ तर लोकशाहीला 0061 5001619 म्हटले होते. त्याच धर्तीवर 
आपण open spacial workshops ना democratic workshops असेही म्हणू शकतो. 
००५९ 5००९1 मध्ये ७९५१००९३० अनेकदा ००९५ ला खाऊन टाकते, तसेच 01058 
spacial education system अनेकदा ९५५८१०१ लाच खाऊन टाकते; म्हणून open 
$PaCa| ४०५१० सतत क्रियाशील असणे अत्यंत आवश्‍यक असते. ह्याचा अर्थ 0081 
space आणि close C९ ह्यांच्यात झगडाच असायला हवा असे नाही. भारतीय परंपरेत 
एक दप्टांत नेहमीच दिला जातो. तुम्ही एखादा रेषाखंड लहान आहे हे कसे सिद्ध कराल ? तर 
त्याच्या शेजारी अधिक मोठा रेषाखंड काढून ! मोठा रेषाखंड लहान रेषाखंडाला कापत नाही की 
पुसत नाही. तो स्वतंत्रपणे वाढतो आणि मोठा होतो. open spacial workshops ही अशा 
मोठ्या रेषाखंडांची निर्मिती -असते. गौतम बुद्धांची एक गोष्ट मला ह्या संदर्भात आठवते. एकदा 
मोक्षासाठी प्रचंड धडपडून एक बराह्मण थकून गौतम बुद्धाकडे आला आणि त्याने मोक्षासाठी 


TR 
टीकाहरण / २६६ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रन 


आपण कसे धडपडतो ते सांगितले. बुद्धाने विचारले, “तुझ्याजवळ आणि तुझ्या आसपास 
अंधार आहे तर तो अंधार नष्ट करण्यासाठी काय करशील ? त्या अंधाराशी मारामारी करशील ? 
झगडशील ?” ब्राह्मण म्हणाला, “नाही, मी एक दिवा आणून ठेवेन. त्याने अंधार आपोआपच 
नष्ट होईल." बुद्ध म्हणाला, ''बरोबर | हेच तुला करायचे आहे, अंधार नष्ट करायचा असेल तर 
अंधार म्हणजे काय ह्याचे शास्रीय विश्‍लेषण करून अंधाराविरूद्ध झगडता येत नाही, तिथे दिवा 
लावावा लागतो, तर तू अंधाराची काळजी करू नकोस तू स्वतःच एक दिवा बन. ' अप्यो दियो 
भव', स्वतःचा दिवा स्वतः बन. open spacial workshops, close spacial education 
5५5९ शी झगडत नाही ती फक्त ०००॥ 30800 00९] करतात. कुणीही यावे आणि द्या 
खुल्या अवकाशाला उपलब्ध व्हावे. हा अवकाश खुळा असल्यानेच, मुक्त असल्यानेच तो 
सर्वांसाठीच खुळा आहे. इथे मुक्त धोरण आहे. किंबहुना धोरण नाहीच, इतके ते मुक्त आहे. वाढ 
ही एक अवकाश रुंदावत, विस्तारत नेणारी प्रक्रिया आहे. लहान मूळ वाढते म्हणजे स्वतःचा 
अवकाश विस्तारते. ००९ 50309 ०५०5 ही अशीच अवकाश रुंदावत नेणारी प्रक्रिया 
आहे. मात्र इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे ही प्रक्रिया म्हणजे विकास (डेव्हलपमेंट) 
नाही, तर ती वाढ आहे 7० आहे, विकास हा नेहमीच योजनाबद्ध असतो. म्हणूनच 
close educational system development वर, विकासावर भर देते. ०ए९॥ spacial 
W०5० चा भर वाढीवर असतो. आणि म्हणूनच ती योजनाबद्ध असत नाहीत. ती नेहमीच 
जे जे बद्ध करते, बांधून ठेवते त्याला खुळे करण्यासाठी धडपडतात. त्यामुळेच मठा workshops 
हा दाब्दही चुकीचा वाटतो. कारण शॉप ह्या रब्दातसुद्ध एकप्रकारची खरेदी-विक्री अभिप्रेत 
असते. त्याऐवजी मी 91०॥१॥०॥* हा नवीन शब्द सुचवेन. open spacial growthworks 
अते द्या उपक्रमाचे नवीन नाव ठेवायला हरकत नाही. वाढ घडवून आणणारी खुली अवकाशात्मक 
कामे किंवा कार्ये असा योग्य अर्थ त्यातून व्यक्त होतो. close spacial education system 
मध्ये ०rऽh०Pऽ होतात. तर open spacial education System मध्ये growthworks 
होतात. असेही ह्या पार्ट्वभूमीवर म्हणता येईल, द्या growthworkS ची गरज केवळ विद्यार्थ्यांनाच 
असते असे नाही किंवा कळाबंतांनाच असते असे नाही. प्रोफेदानळ आर्टिस्ट किंवा कमर्शिअल 
आर्टिस्टनाही याची तितकीच गरज असते. कारण व्यवसायातही एक 000568 spacial system 
काम करत असते. त्यामुळेच commercial artist नाही ही 9ः०१॥०७ वाढीचे सतत 
नवीन भान व परिमाण देऊ शकतील, थोडक्यात, ज्यांना कुणाला स्वतःची वाढ व्हावी असे 
बाटतै, ज्यांना कुणाला बुद्धाने म्हटल्याप्रमाणे स्वतःचा दिवा स्वतः बनायचे आहे त्या सर्वाना ही 
EGOS FF 
| टीकाहरण / २६७ 


Scanned with CamScanner 


भारतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रन 


आहेत. ह्या ॥०॥॥॥०% मध्ये कुणी शिक्षक नाही; कारण इथे शिकणार 


ब शिकवणारा दोघेही वाढत असतात, अणि दोघे एकमेकाची वाढ रेअर करत असतात. म्हणूनच 
इथे खोट्या अहंकाराला वाव नाही किंवा खोट्या नप्रतेला जागा नाही. मात्र ज्याची वाढ अधिक 
आहे त्याने त्याची बाढ आपल्याबरोबर शेअर केली ह्याबद्दल कृतज्ञता आहे. ही कृतज्ञता सहज 
आहे, उस्फूर्त आहे. इथे ज्याला स्वतःची वाढ इतरांबरोबर शेअर करता आली आणि त्यामुळे 


ज्याची स्वतःची वाढही वृद्धिंगत झाली आहे तोही क्रणी आहे. 
बाढ ही कधीच एका अंगाने होत नाही. किंबहुना एका अंगाने होणारी वाढ ही विकृतीच 
असते. एखादा चित्रकार म्हणाला की, मी फक्त डोळ्याच्या अंगाने वाढणार तर त्याला डोळ्यांचा. 
हत्तीरोग होईल. एखादा गायक म्हणाला की, मी फक्त गळ्याच्या अंगाने वाढणार तर त्याला 
गळ्याचा हत्तीरोग होईल. कुमार गंधर्व नेहमी म्हणायचे की, मला स्वर केवळ ऐकू येत नाहीत तर 
मला स्वर दिसतो. तर त्यांच्यासाठी स्वरांचे दिसणे, स्वरांची चित्रकला ही तितकीच महत्त्वाची 
होती. प्राचीन मिनिएचर्स चित्रकारीतले गुरू नेहमी म्हणायचे की, आम्हाला रेषा केवळ दिसत 
नाहीत तर आम्हाला रेषा ऐकू येतात. रेषा आणि रंग केवळ दिसून उपयोगी नाहीत, तर ते ऐकू 


आले पाहिजेत. नाचले पाहिजेत. बोलले पाहिजेत. गायिले पाहिजेत. कुठलेही चांगले चित्र केवळ 


डोळ्यात उमटत नसते. ते कानांना ऐकू येते. ते बुद्धीशी बोलत राहते. ते त्वचेवरून झुळझुळत 


वहाते. ते अंगाखांद्यावर नाचत रहाते. म्हणूनच कलावंताची वाढ ही सर्वांगाने व्हायला हवी. 
open spacial growthworks त्यामुळेच स्वतःला एका कलेत बंदिस्त करत नाहीत. ती 
बहुकळावादी (multiartistic apए०३८॥) भूमिका स्वीकारतात. त्यामुळेच अशा 
5०५७५०९ मध्ये चित्रकला, संगीत, नृत्य, साहित्य, समीक्षा, अभिनय वगैरे सर्व कला 
सुखेनैव एकत्र नांदत असतात. इथे ॥॥।७४५९०९१५९।०९ च्या तत्त्वाला प्रमाणतत्त्व म्हणून 
स्वीकारले जाते. या तत्त्वानुसार $५४।४०। 15118 #१०$। द्या डार्विनच्या तत्त्वापेक्षा nt०r९- 
ए९५०॥८५ ठा महत्त्व असते. म्हणजे असे की, वनस्पती कार्बन-डोय-ऑक्साईड घेतात 
आणि ऑक्सिजन सोडतात. तर प्राणी ऑक्सिजन घेतात व कार्बन-डाय-ऑक्साईड सोडतात. 
दोघे एकमेकांवर ०७००॥९॥। असतात, म्हणूनच दोघेही जगतात आणि वाढतात आणि त्यामुळेच 
पर्यावरणाचा तोलही शाबूत राहतो. कलाक्षेत्रातही पर्यावरणाचा हा तोल पूर्वी होता. इंग्रजांच्या 
आगमनानंतर तो पूर्ण ढासळला आणि द्या शतकात तो पूर्ण लयाला गेला. याउलट युरोपमध्ये हा 
तोळ कधीच ढळला नाही उलट तो वाढतच गेला. त्यामुळेच तिथे कोणतीही कलात्मक चळवळ 
ही केवळ एका कलेत झाली नाही तर सर्वच कांत झाली. आधुनिक भारतीय कलावंतांना ह्या 


RES 


Aro | £2 
Scanned with CamScanner 


growth ०६ऽ खुठी 


आरतीय शिक्षणव्यवस्था आणि मराठी माध्यमाचा प्रश्‍न (पुरवणी) 


तत्त्वाचा जणू विसर पडला आहे. तर शैक्षणिक संस्था हा तोल पूर्णपणे विसरूनं गेल्यात. त्यामुळेच 
भारतीय कलाक्षेत्रात एक अराजक पसरलेले दिसते. चित्रक लेत काय चालले आहे याची 
साहित्यिकांना ख़बर नसते. तर साहित्यात काय चालले आहे याची गायकांना खबर नसते. 
अनेकदा तर सरीयालिस्टिक चित्रकाराला कविता मात्र रोमॅण्टिक आवडत असतात. तर शास्रीय 
संगीतात आधुनिक असणारा गायक मॉडर्न कविता किंवा चित्रकला म्हणताच नाक मुरडू लागतो. 
एकमेकाच्या समकालीन जाणिवांचे प्रतिबिंब एकमेकात पडत नाही. परिणामी सर्वांच्याच वाढी 
खुंटतात. हे टाळायचे असेल तर सर्व कलाकारांनी कलांचे हे परस्परपूरक नातेसंबंध लक्षात घेतले 
पाहिजेत. 0०॥॥॥॥/०॥९$ ही परस्परपूसकता लक्षात घेऊनच काम करत असतात आणि म्हणूनच 
ती सर्वागिण वाढीच्या सर्वांगिण झाकयतांना खुली रहातात. ती सर्वच कलांना त्यातील दाक्यतांना 
अजमावून पहातात. इथेच ती वर्कशॉपपेक्षा वेगळी पडत जातात. कुठल्याही growthworks 
ची वाढ ही ती सर्व कलांबाबत कोणती आणि कदा प्रकारे कार्य करतात त्यावर अवलंबून असते. 
growthworkऽ ची ही सर्वागीण पाइ्वभूमी लक्षात घेतली की, open spacial growthwo rks 
च्या अनेक शक्यता आपणाला आपोआपच दिसू लागतात आणि आतापर्यंत कधी न जाणवलेला 
कॅनव्हास, न जाणवलेली -५७ 90806, न जाणवलेली 0001 space आपल्याभोवती फेर धरून 
नाचू लागतात.आपल्या अस्तित्वाची मुरली सर्वांगाने वाजू लागते. 97०७१०।७ चे खरे काम 
अशी सर्वागाने मुरली वाजवणे हेच आहे. 


FR PCS PON POPS >. 


टीकाहरण / २६९ 


Scanned with CamScanner 


